ऐतिहासिक पत्रबोध 


गोविंद सखाराम सरदेसाई, बी. ए. 


केर | काजी ढवळे, श्रीसमर्थ-्सदन, मुंबई १ 


ग्रस्तावना 


अनेक अभ्यासकाच्या परिश्रमाने मराठी माप्रेत जुन्या ऐतिहासिक कागद- 
पत्राचा फार मोठा संचय प्रसिद्ध झाला असून त्यावरून मराठ्याचा इतिहास 
आता पुष्कळसा साधार बनला आहे परंतु भाषेच्या दृष्टीनेही या जुन्या कागदा'चे 
महत्त्व काही थोर्डे नाही मराठीचे प्राचीन वाळाय बहुतेक पद्यमय असून त्यातील 
गद्याची उणीब ऐतिहासिक कागदानी चचागळी भरून निघत तथापि सामान्य 
वाचकाचा किवा शाळा-कॉलिजाच्या विद्यार्थ्यांचा या ऐतिहासिक पत्रव्यबहाराशी 
फारसा परिचय नसतो 


या ऐतिहासिक वाड्ययाकडे वाचकाचे लक्ष न जाण्याची कारणे अनेक आहेत 

बरीचशी पुस्तके दुमीळ आहेत आणि जी प्राप्य आहेत तीं पुष्कळाना विकत 
सुद्धा सहज मिळण्याजोगी नाहीत शिवाय त्याची र्वना अनभ्यस्त वाचकाचे 
मन आकर्षून घेण्याजोगी नाही. त्यातले कागद तुटक व निरनिराळ्या व्यवहाराचे 
असल्यामुळे त्याचा संदर्भ सहज लक्षात येण्याजोगा नसतो सर्व कागद कालानु- 
क्रमाने प्रसिद्ध झाळे आहेत असे नाही म्हणून विशिष्ट अभ्यासकापलीकडे 
हे साधनग्रंथ वापरणारे फार थोडे मी आपल्या रियासतीत अज्ञा कागदाचा 
शक्य तितका उपयोग केला आहे या कागदाचे काही नमुने स्वतत्र रीतीने 
वाचकास व विद्याथ्यास सादर करावे अशनी कल्पना कैक वर्षे माझ्या मनात 
घोळत होती माझे मित्र कै वासुदेवराव आपटे ( आनंदकर्ते ) याना ती पसत पडून 
आम्ही एकत्र बसून एक निवडक यादी देखीळ तयार केली होती पण इतर 
व्यवसायात हे कार्य मागे पडत गेळे आता थोडीशी सवड मिळताच ते 
हाती घेतले 


या पुस्तकात आपल्या एकदर इतिहासाचे सव सार उतरले आहे असे कोणी 
समजूं नये आपला ऐतिहासिक वाड्यय-सभार वस्तुतः प्रचड आहे दोन व्यक्ती- 
मधीळ पत्राशिवाय त्यात न्यायनिवाडे, करार, निरनिराळ्या कामाच्या याद्या, हिदोब 
वगैरे अनेक प्रकारचे कागद प्रसिद्ध झाळे आहेत पण त्यात वाचकाना गोडी 
लागेल असा मुख्य भाग म्हटला तर पत्राचाच होय झह्पर्गोठोअमकी एर 
टासिक व्यक्तीची स्वभाव-चितरे व प्रदामोडी पहाययास मिळतात, पूजे व्यवहार 


2 


व रीतरिवाज समजतात निरनिराळ्या लेखकाऱची भाषादौली कळते, नवीन शब्द 
परिचित होतात, अशी एकंदरीत या पत्रानी वाचकाच्या ज्ञानात पुष्कळ नवीन 
भर पडते 

पत्राची निवड करण्याचे काम पहिल्या कल्पनेपेक्षा पुष्कळच अवघड पडले 
ठाहाजी शिबाजीपासून दुसऱ्या ब्राजीरावापर्यंत दोनशे वषांच्या काळाचे मुख्य 
स्वरूप साकल्याने वाचकाचे मनात उतरावे म्हणून या अबधीतीलळ ठळक घडा- 
मोडी व त्या बनविणाऱ्या सुप्रसिद्ध व्यक्ती लक्षात घेऊन तशी पत्रे मी स्वीकारली 
आहित युद्दाची, जयापजयाऱची ब पराक्रमाची वर्णने वाचण्यास मिळावी, 
सामाजिक व धार्मिक व्यवहार कळावे, लोकाचे शिक्षण व उमदी, राष्ट्रीय जीव- 
नात स्त्रीवगीच्चा भाग, भाषेचे नमुने वगेरे प्रकार समजण्याचे साधन हाताशी 
असावे, अशा हेतूने ही निवड केली आहे साराग, मराठशाहींचे अंत.स्वरूप व 
बाह्य व्याप या दोनही गोष्टी या पत्राच्या द्वारा वाचकाच्या मनावर अंशतः 
ठसतील तर इतिहास शिकण्याचा उद्देश पुष्कळसा सफल होईल 


मराटीपेक्षा इंग्रजी भापेत अशा पत्रमय लेखाची थोरवी फार आहे त्या 
भाषेत पत्रग्रथाची संख्या प्रचड असून त्यात खासगी व दरबारी असे दोनही 
प्रकार नमूद आहेत मराठीत पत्रवाडजय एकद्रीत अगदी अल्प असले 
तरी ऐतिहासिक पत्रे भरपूर आहेत मात्र ती बाचताना तत्कालीन भापा 
ब संकेत आढळतात ते समजून घेतळे पाहिजेत प्रत्येक पत्राच्या समजुती- 
करिता आरभीच्या मथळ्याखाली थोडे प्रास्ताविक स्पष्टीकरण दिळे आहे 
ते वाचले म्हणजे पत्राचा मजकूर लक्षात येईल कठिण शाब्द ब 
कित्येक संकेताचे खुलासे पादटीपात दिळे आहेत पण अशा सर्वच बाबती 
देऊं म्हटल्यास टीपानीच पुस्तक भरून जाईल आगि विद्याथ्यांना स्वत चे 
श्रम करण्यास काही अवकाग उरणार नाही सबब यासबधाने मुद्दाम आखडता 
हात घेतला आहे तत्कालीन पत्राचे मायने, कालगणना, वाक्यरचना वगेरे 
गोष्टी वाचकानी स्वतःच्या परिश्रमाने समजून घेणे इष्ट होईल 


पानेपतोत्तरच्या चाळीस वर्षात मराठी राज्यकारभारावर एका नाना 
फडणिसार्‍चीच्च मख्य छाप असल्यामुळे आणि त्यातही त्याची भिस्त तरबारीवर 
नसून ळेखणीवर असल्यामुळे निवडलेल्या कागदात नानाचे कागद इतराच्या 


षु 


पत्रांच्या मानाने जास्त बाटठे तर ते योग्यच होय दुसऱ्या बाजीरावाच्या 
अमदानीत राज्यकारभाराचा भर लेखनावर नसल्यामुळे त्या काळचा फारसा 
पत्रव्यवहार उपलब्ध नाही मात्र तत्कालीन इग्रजी कागदार्‍चा भरणा पर्वतप्राय 

कोणत्याही कागदाची निवड ज्याच्या त्याच्या बुद्धिनुसार होणे युक्तच आंहे 
तेव्हा या पुस्तकात छापली तेवढीच पत्रे चागळी असे मानण्याचे कारण नाही 
प्रसिद्ध झाळेल्या कागदात निवडक अत्नी आणखीही पुष्कळ पत्रे निघतील 
दिलेले मासले नमुन्यादाखल आहेत, उपलब्ध साधनाचा तो केवळ एक अद! 
दोय, असे समाजावे 


प्रत्येक पत्र कोटून घेतले त्याचा आधार आरंभी दाखविला आहे विद्या- 
्थ्यांना या ग्रथाची नावे व त्यांचे स्वरूप माहीत पाहिजे मराठीत ऐतिहासिक 
साधनाचे ग्रेथ पाच'चारशे तरी आहेत, त्यापैकी पत्रेच तेवढीं देणारे मुख्य ग्रथ 
म्हटले तर राजवाडे यानी प्रसिद्ठ केलेले स्वड २५, खरे यानी ऐतिहासिक 
ळेस्वसग्रर या. नावाखाली प्रसिद्द केळेळे खड १५, पारसनीस यानी प्रसिठ्ठ 
केळेळे इतिहास संग्रहातील भाग, पुरदरे दप्तरातील कागदाचे भाग आणि अली- 
कडे पेदवे दसरातीळ सरकारमार्फत प्रसिद्ध झाळेळे निवटक कागद हे होत 
त्यातून बही या पुस्तकातील पुष्कळशी पत्रे घतली आटत 


प्रत्येक पत्रास इग्रजी तारीख दिळी आदे मळ कागदात ही रग्रजी तारीणय 
दिलेली नाहो त्या वेळी मुसलमानी अमळातळी फारसी कालगणना प्रवाळत होती, 
तोचच मराठी लेखकाना स्वीकारळी या मुसलमानी गणनेचत्रे तीन प्रकार आहत, 
एक सोर गणनेचा आरती सुहूर सन , दुसरा फसली व तिसरा हिजरी, रे दोन 
वेंद्रमासाचे आहेत ठिवाय मराठी पत्रात गाळीवाहन ठाक ब विक्रम संवत्‌ त्ही 
येतात शिवाजीने आयला राज्याभिप्रेक डाक स्वंतत्र चाळ केळा, पण तो पुटे 
फारसा वापरात आला नाही ही सर्व कालगणना समजन घेतत्यारिवाय 
ऐतिहासिक कागदाची मिति निश्चित करिता यरेत नाटी त्यासाठी अनेक कॅलेटर्स 
ऊर्फ जत्र्या आहित त्या अभ्यासकास अवगत पाहिजेत मराठीत अदा जतच्या 
दोन, एक ख्वरे याची जिवकाळीन ठातकाची व दुसरी माोटक याची पेटवेकाळीन 
प्रस्तुतकाल पर्यंतची या दोन तरी हाताला असल्याशिवाय पुर्वीच्या कागदाची 
बिनचूक तारीस्व काढता येणार नाही मुसलमानी महिन्याची बारा नावे व ठाभर 


द 


अक एवढे तरी विद्यार्थ्यांनी ध्यानात ठेवणे जरूर आहे, ते असे -- 
मुसलमानी महिने -- 


मोहोरम, सफर, राबिलावळ, राबेलाखर, 
जमादिलावल, जमादिलाखर, रज्जब, साबान, 
रमजान, सव्वाल, जिल्काद, जिल्हेज. 


मुसलमानी आकडे --- 


१ इहिदे, २ इसन्ने, २ सहलास, ४ आर्बा, ५ खंमस, ६ सीत, ७ सब्बा, 
८ सम्मान, ९ तिस्सा, १० अदार--पुढे ११ इहिदे अरार, १२ इसन्ने अरार इ 
२० अरारीन, ३० सल्ग्रासीन, ४० आर्बेन, ५० खमसेन, ६० सितेन, 
७० सब्वैन, ८० सम्मानीन, ९० तिस्सेन, १०० मया, १००० आलफ, 
मया तैन र दोनगे 


थोड्याहा सवयीने ही नावे सहज ध्यानात राहतील या पुस्तकात दाखल 
केलेली पत्रे लक्षपूर्वक वाचली असता त्यावरून पुढे आणखी मोठे पत्राचे निर- 
निराळे ग्रंथ समजण्यास अडचण पडणार नाही परंतु कोणताही विपय परिश्रमा- 
शिवाय हस्तगत होत नसतो हे अभ्यासकानी लक्षात ठेविल्यास, पुढीळ इतिहास- 
सशोधनात त्याचा प्रवेश होण्यास हे पुस्तक उपयोगी पंडेळ अशी माझी 
घारणा आहि. 


गो. स. सरदेसाई 


कामशेत, ११ ऑगस्ट, १९२३९ 


ति 
५९ 
१२ 
१४ 
ह दि 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२9 
र्त 


२२ 
२४ 


अनुक्रमणिका 


पूवीप्रमाणे इनाम चालविणे १ 
भानाबाईवर कृपा २ 
हरामखोर दादाजी ३ 
राज्यास अधिकारी जालो ४ 
मराठ्यांची तों इज्जत वांचणार 


नाहीं प 
गृहकलह बरा नव्हे ७ 
तृणाने अभ्नि झाकितां ५१० 
पराक्रमाचा तमाशा दाखवा १३ 
स्वामिकायांचे बक्षिस ११० 


हरासस्बोरास तंबी १६ 


स्वामीच मांडीवरी उस १८ 
कृ'्णमृत्तिकेचे प्रयोजन >० 
औरंगजेबास पुत्राचे पत्र २५१ 
इंगळास वोळंबे लागळे २२ 
भद्रकाली कोपली २४ 
असाधारण सेवाधम २२ 
गिरिधर बहाहर बुडविला २६ 


पृथ्वी स्वामीस वरा आहे २६ 
हट-निम्रह कार्यास ग्रेत नाही २७ 
स्वामीच्या आशीवादे फते 
अयत्नी मार्ग एसाच आहे २९ 
तुमच्या आशीवोदे आम्हांस 

काय न्यून ? ३० 
मीच तुमचा बाजीराव ३ 
टोपीकर स्लानल्वब पावले ३५ 


शट 
श९ 


४७% 


पराक्रमाची सीमा, वसई 


काबीज ३९४ 
पेशवेकालीन शिक्षण व 

शिस्त ३८ 
महादेव भट हिगण्याचा 

ग्ग्त्यु ३९ 
घरगुती अडचणी ४० 
तुम'चे मस्तकी हात 30 
निजानदलेखन 9२ 
आमच्या सांभालाचा 

अभिमान ४३ 
आम्ही कान धरली रोळी ०० 
तिलीत्तमाच्या लावण्याचे 

तीळ 9७ 
मराब्यांचा हिंदबाहेर 

रष्टिक्षेप ढे 
दौलताबाद तुभ्हास दु घट 
वाटत्ये ? "५० 
तेमूरच्या सळतनतेचा नाश 
कततेव्य नाही ५ 
पानिपत-स्वारीची आर्थिक 
कुचंबणा "३ 
लाडके व्हाल ते कामाचे नाहीं '५६ 
भाऊवाचून दुनिया-दौळत 
व्यथं र "५८ 
नानांचे आत्मचरित्र पट 


लटके मनसबे न करणें ६६ 
कालचक्रानुसार विपरीतार्थ ६७ 
चुलते पुतण्यांची एक- 

वाक्यता ६८ 
आम्हापेक्षां अधिक झाळे ६९ 
दोळतीची वांटणी अनिष्ट ७० 
वडिलांप्रमाणे लोकिक करा ७१ 
सेवकांनी विनंती मात्र 

लिहावी ७२ 


इंग्रजांचे हातीं मोठा किमया ७३ 
इंग्लंडचे राजास पेशव्याचे 


पत्र ७८६ 
गंगाबाईंचा मृत्यु ८० 
दौलतींतीळ तोन पिढ्यांचे 
फडणीस ८१ 
ब्राह्मणी दोळत बुडणार ८२ 
भकृत्रिमपणाचा करार ८३ 
बंघुत्वार्ची शपथ-क्रिया ८ 
मी काय कुणबी लागलों 

आहें? ८६ 


इग्रजांस मराठ्यांची दहशत ८८ 


पऱ्छ 


ष्ट 
र ९ 


नानांच्या आयुष्यांतीळ 
सेकटप्रसंग 


९१ 
चित्रसंग्रहाची होस ९३ 
तेरा कलमी उपदेदा ९५ 
पाटिलबावांच्या कामाची 

रीत ९९ 
आगऱ्याचे बातमीपत्र १०२ 
घाशीरामाची कोतवाली १०४ 
फर्मानबाडी, -३ पत्ने, १०६ 
फर्मानबाडीचा दरबार १९०९ 


हरीपंत फडके यांचा सरत्यु ११२ 
आनेदीबाईचा स्त्यु १९९ 
मी आपली धर्माची बहीण १५१६ 


मावळांतील न्याय ११७ 
नाना-बाजीराव यांचा 

करार ११९ 
नाना फडणिसाचा मृत्यु १२$ 
अतुल पराक्रमी सेवक १२२ 
बाजीरावाची दारणागति १२२ 


स्वहस्ताने हुंड्या पाठवाव्या १२३ 
सतीची बंदी १२४ 


ऐतिहासिक पत्र-बोध 


वव्प्प्प्प्प्श्ञि2कल्लेाम न्न 
4 
प. स. वृ. एर ८८ ] [स १५९६ 
पूर्वी प्रमाणें इनाम चालविणे 


[ मालोजी राजे यांनीं दिलेले स्वबाळील इनामपत्न एक जुना ऐतिहासिक 
पत्राचा नमुना मानतां ग्रेईल. ] 


अजरस्त्तखाने राजश्री मालोजी गजे फारसी 
दामादौलतहू __ जिक्का 


वजानेवा हुदेदार्रानी होळ व इस्तकेवाळ ब मोकदर्मांनी कसबे पेडिगाऊ पा 
मजरकूर 

बिदानंद, सुह सबा तिसेन व तिसा मेर्या 

आकोवा गोसावी जिन गोदोबा गोसावी वडबे पुजारे श्री विद्ळढेऊ कसत्रे 
मजकेर हुजूर येउनू मार्ट्रॅम केळे जे. आपणास इनामावद्दळ सदकोवी'ची जमीन 
वावर एक तौ ठाणे ब ता देडीय कुलारवीब कुलकांनू व बाजेपटिथ्रा, बेठी व 
वेगारी कारकीद दर कारकीर्द कसबे मजकूर तो. सन सीवे* चालिळे आहे सन 
सीतामधे वणगोजी'''  आपलिया कदीमे हुजती फर्मान ब भोगवटे गेले 
आहेती साहेबी सदरहू इनाम चालवावेया खुर्दखेत होय, माळूम जाले 

१ अजऱ्पासून रस्नखानान्कचेरींची जागा, म्ह० याच्या कचेरींतून २ याचे सुठव 
कायम राहो 3 यास ४ हे शब्द जुन्या नार्पेतळे अनेकवचनी होत ५ हालींचे व पुढे होणारे 
& जाणावें की ७ सुहूर्संन ८ सच्याण्णव व नऊशे. ९ वर सागितळेळा पेडगाव. १० कळविटं 
११ ठिकाणाचे नाव ९२ तर्फेचे ठाणे १३ तर्फचे गांव १९४ सर्व बाबतींत १५ सवे नियम 
१६ दुसरे कर, १७ पावेतो. १८ स ९९६ १९ वबणगोजीच्या बटाळीत २० जुनी बाबतवार 
फर्मार्ने. २९ लहान चिठी. 

प.प १ 


२ “ भानाबार्ईवर कृपा ” 


आकोबा गोसावी ब्रिन गोदोबा गोसावी बडवे पुजारे श्रीवि्ठळदेऊ कसचे 
मजकुर यास इनाम वदृळल चावर एक जमीन ता सन सीत चाढिळे असेळीप्रमाण 
र्‍चालवीजे दरम्यान साल रुपा गेळेया वाबरेचा उजूर॑ न कीजे ओलाढ व 
आफलाद चाळवीज दर हरसाल ताजे खुर्दसबतार्‍चा उजूर न कीजे तोलळिके घेऊन 


असली स्वृर्दखत इनामदार मजकुगापाणी दीजे सीका 
व 
र 

सनदा पत्रे प्र. १०२ ] [ ३९ जाने *६ ०" 


ह्े 
“ भानाबाइवर कृपा 
जिजावाइन दिळेल इनाम 
[ जिजाबाईची ही सनद खरी असटगप्रास, तिजवरून दादाजी काठदेवाचा! 
करडा कारभार व जिजाबाईची दयाहेता व्यक्त होते ) 
आज्ञापत्र सोभाग्यवती मातुश्री जिजञावार्ट भासळी मोकदम, कसवे जिती 
प्ररगणे श्रीगादे, कडेवळीत यानी दानपत्रे वतनावर बतनभाऊ आणि पुरात । 
चाकर एकनिष्ठ याजवर कृपाळु टाऊन, इनाम जमीन सया चावर बिघे ५ 
दीटडा राजश्री विसाजी रंगनाथ रोनटके कुळकणी कसते मर्जक्रर यांची स्त्र 
सोमाग्यवती भानाबाई याजवर कृपाळ होऊन चोळी काकणास म्हणून जमीन 
नेहर दोरी नजीक गव बाभळगाव जमीन बिघे १2२० एकरोबीस वदापरंपरेन 
अनुभऊन सुखरूप राहणे एकण येणे प्रमाणे दानपत्रे अजरामदामत निव 
जल, तरु, पापाण, चंद्र, सूर्य पावेता अनभवीत जाणे 
राजश्री रगो गणेश सोनटके कुळकणी कसबे मजकूर हे हिदोब मोह्सव 
द्यावयास किल्ले कोंडाणा, राजश्री दादा कोडदेऊ याचे घरी भोजनास वोलाविटे 
भोजन करून खोलीमध्ये बिछाना करून निद्रा केली पाचसहा घटका 
जाहलीयावर अगाऱची आगी जाहाली पाणी पाणी करून खोलीत प्राण गेला 
खोलीस बाहेरून कुळूप होते दुसरे दिवशी खोलीचे कुळप काढून पाहिले तो 


१ आलादपुत्रसंतान अफलाद दुहितृसताति , (रा. व्य को २२५) २ नकल 


कोंडाण्याची धामधूम ३ 


“२. 


मृत पाबळे प्राण निघोन गेला. असे वर्तमान जाहळे याजकरिता सांहेल कृपाळु 
टोऊन, दानपत्रे इनाम करून दिल्ही असे कदीम सेबा केली आहे. भोमले 
याचे वंशी कुटूब दाखल याचे चाळवोन, जे कोणी अतर करील त्यास 
श्रीवाराणसीची ठापथ असे 


शके १५२६ सिव्यर्थानाम संवत्सरे, माध द्ध सप्तमी रितार 
ठेग्वनसीमा 


णे, फॉ. सा. खड श्‌ प्र॒ '५० ] | 9 ऑगस्ट १६८४८४ 


“८ हुरामखार दादाजी * 


[ शिवाजीच्या उद्योगातील पहिली निश्चित तिथि दाखविणांर ग्बालील फार्यी 
फर्मान महत्त्वाच आहे हे विजाप्रच्य़ा राहान कान्होजी जेधे यास लिहिलेल 
असून त्यात दादाजी कांडदेवाचा उल्लेख हरामण्यार असा आहे म्हणजे यापूर्वी 
थोडे दिवस कोउडाणा उफे सिहगड किल्ला दाढाजीने हस्तगत केला हाता हे 
सिद्ध होते हा किला घेऊनच शिवाजीने स्वराज्याचा उद्याग आराभिला, |] 


ज्या अथी ठाहाजी भोसळे यास ढरबारातन अप्रतिष्ठेने काटन ळावण्यात 
आले आहे जाणि त्याचा भुताळिक दाराजी काटदेब याने काडाण्याचे वाजूस 
धामधूम चालविली आठे, त्या अथी त्यास शिक्षा करून विळायत ताब्यात 
घेण्यासाठी खटोजी व वाजी घोरपडे याची नेमणूक करण्यात आळी आहे तरी 
तुम्ही आपल्या जमावानिशी म्गारनित्टेस सामील होऊन त्याच्या समतीन तो 
दृष्ट दादाजी व त्या हरामखोराचे साथीदार याना नेस्तनाबृद करावे आणि 
विलायत ताब्यात आणावी तेणेकरून तुमची सरफराजी होईल 


रवाना छ ७ जमादिळलाखर सन १०५८ पा ग्वास हजर 


र) “ राज्यास अधिकारी जालों * 


क क 


४ 
सनदा पत्ने ए ११३] [ १७ जुळे १६५२३ 
: राज्यास अधिकारी जाला ” 


[ शिवाजीच्या स्वतंत्र राज्याची स्थापना केव्हां पूर्ण आली हे समजण्यास हा 
कागद उपयोगाचा आहे ' उपाध्यायाच्या प्रसादाने चितिळे मनोरथ सिद्धीस 
गेले ' हे शिवाजीचे वचन त्याची 'घार्मिक भावना व्यक्त करत ] 


श्रीभवानीशांकर 

श्रीसकल तीथैस्वरूप वेदमूर्ति राजश्री सिद्धेश्वरभट बिन मेघनाथभट ब्रह्मे 
उपाध्ये, परगणे चाकण स्वामी गोसावी यासी -- 

आजाधारक राजेश्री निवाजीराजे ब्रिन ठाहाजीराजे भोसले सा्टाग दडवत, 

सुरु--[ शिक्का ] सन अर्वा खमसैन अलफ 

पत्र लेहून दिधले ऐसीज स्वामीच्या अनुष्ठानवळे आपण राज्यास अधिकारी 
जाळो ब सकल मनोरथ चितिळे पावला, ऐसा अनुभब आला म्हणून ब 
संकटकाळी साहाकारी जाणोन, पुत्रपौत्रादि बदापरंपपेरने स्वामीस वर्षासन 
होन पातशाई १०० दाभरी केळे असेत. सदरहू वर्षासन यावत्‌ काळपर्यंत 
आपले राज्य तावत्‌ काळपर्यंत चालळऊन., यासी अन्यथा करू अथवा पुढे 
कोणी आपले वगपरपेरचा होऊन अन्यथा करीळ, त्यास श्रीजीची व कुलस्वामीची 
ब आपल्या पूर्वजाची व गोब्राह्मणाची आण असे या वेगळे स्वगंदेबतेच्या 
पूजनास व श्रीनवचडीमध्ये जपतप-हवनास व ब्राह्मयभोजनास जे लागेल, 
त्याची आजा करीत जाणे आज्ञेप्रमाणे प्रात्त करीत जाऊन राज्य़ स्वामीच्या 
प्रसादाचे आहे आपण आजाधारक असा जाणीजे 

ग्सानगी २ छ » माहे ग्मजान मोर्तब कळ असे 

स्जू 
सुरूनिवीस 


संदेशस्तु रसानसी, (रा व्य. को २०२ ) 


साहेबी लष्कराची विल्हे केली. प्ऱ्‌ 


र 
र 
राजवाडे खंड ८ ले. २८ |] [१९मे १६७३ 
“६ मराठ्यांची ती इज्जत वाचणार नाहीं ” 


[ शिवाजीची लष्करी शिस्त किती कडक होती हे पुढील पत्रावरून दिसून येते ] 


* मररूल अनाम राजश्री जुमलेदारानी ब हवालदारानी' कारकुनानी मु 
मौजे हलवणे, तर्फ चिपळूण, मामले दाभोळ, प्रति राजश्री शिवाजी राजे 
कसबा चिपळुणी साहेबी लष्कराची विल्हे केली, आणि याउपरी घाटावरी 
कटक (सेन्य ) जावे ऐसा मान नाही, म्हणून एव्हा छावणीस रवाना केले 
ऐसीयास, चिपळुणी कटकाचा मुक्काम होता, याकरिता दाभोळच्या सुभ्यात 
पावसाळ्याकारणे पागेस सामान व दाणा व वरकड केला होता तो कित्येक खर्च 
होऊन गेला, व चिपळुणा आसपास विलातीत | लष्कराची तसबीस व गवताची 
व वरकड द्रएक बाब लागली त्याकरिता हाल ,. काही उरला नाही ऐसे 
असता वै्याखाचे बीस दिवस उन्हाळा, हेही पागेस अधिक बैठी पडली परतु 
जरूर झाले, त्याकरिता कारकुनाकडुन व गडोगडी गल्ला असेल तो देववून 
जैशी तैशी पागेची बेगमी केली आहे त्यास तुम्ही मनास मानेळ ऐसा दाणा 
रातीब व गवत मागाल, असेल तावरी घुदी $ करून चाराल, नाहीसे झाले 
म्हणजे मग काही पडत्या पावसात मिळणार नाही, उपास पडतील, घोडी 
मरायळा लागतीळ म्हणजे घोडी तुम्हीच मारली ऐसे होईल, व विळातीस तसवीस ! 
देऊ लागाळ ऐशास लोक जातील, कोणी कुणब्याचे थेथील दाणे आणील, 
कोणी भाकर, कोणी गवत, कोणी फाटे, काणी भाजी, कोणी पाळे, ऐसे करू 
लागलेत, म्हणजे जे कुणबी घर धरून जीव मात्र घेऊन राहिळे आहेत, तेही 
जाऊं लागतील कित्यक उपाशी मराया लागतीळ म्हणजे त्याला ऐसे होईल 
की मोगल मुलकात आले त्याहूनद्दी अधिक तुम्ही, ऐसा तळतळाट होईल ! 

तेव्हा रयतेची व घोड्याची सारी बदनामी तुम्हावर येईल हे तुम्ही बरे जाणून, 
शिपाई हो, अगर पावखलक हो, बहुत यादी धरून व्तेणूक करणे कोणी 


* अनेकवचनी शब्द 1 विलायतीतस्माल्मीच्या प्रदेशात. 1 सुस्थिति $ इला. 
|! उपद्रव * पाईंचे लोकस्पायदळ लोक 


द “ मराठ्यांची तो इज्जत वाचणार नाहीं * 


हिगसनयावाबयि 


पागेस अगर मुलकास गावोगाव राहिले असाल, त्यानी रयतेस काडीचा आजार 
द्यावया गरज नाही आपल्या जागाहून बाहीर पाय घालाया गरज नाही साहिब 
खजानातून वाटण्या पदरी घातल्या आहेती ज्याला जे पाहिजे, दाणा हो, अगर 
गुरे ढोरे बागवीत असाल त्यास गवत हो, अगर फाटे, भाजीपाळे व वरकड 
विकावया येईल, ते रास घ्यावे, बाजारास जावे, रास विकत आणावे कोणावरर्ह 
नुळूम अगर ज्यास्ती, अगर कोणासही कलागती करावयाची गरज नाही व 
पागेस सामा » केला आहे, तो पावसाळा पुरला पाहिज, ऐसे तजविजीने दाणा 
रातीब कारकून देत जातील, तेणे प्रमाणेच घेत जाणे, की उपास न पडता 
रोजबरोज खायाला सापडे, आणि होत होत घोडी तवाना होत ऐसे करण 
नसती-च कारकुनाशी 'धसपस कराया, अगर अमकेनच द्या, तमकेच य़ा असे 
म्हणाया धुंदी करून खासदार कोठीत कोठारात रिरून ळुटाया गरज नाही 


हल्ली उन्हाळ्याला आहे तैसे स्वळक पागेचे आहेत, खण घरून राहिले 
असतील व राहतील, कोणी आगट्या करतील, कोणी भलतेच जागा चुळी 
रधनाला $ करतील, कोणी तंबाकूला आगी घेतील, गवत पडळे आहे अगर 
बारे लागलें आहे तैसे मनास ना आणिता म्हणजे अविस्ताच $ एकादा दगा 
होईळ एका खणास आगी लागली म्हणजे सारे खण जळोन जातील 
गवताच्या लहळ्यास कोणीकडून तरी विस्तव जाऊन पडला, म्हणजे सारे गवत 
ब लहळ्या आहेत तितक्‍या एकेक जळोन जातील तेव्हा मग काही कुणब्याच्या 
गदैना मारल्या अगर कारकुनास ताकीद करावी तेसी केली, तरी काही खण 
कराया एक लाकड मिळणार नाही, एक खण होणार नाही हे ता अवभ्याला 
कळते या कारणे बरी ताकीद करून ख्रासे खासे असाल ते हमेशा फिरत जाऊन, 
रंधन करिता, आगट्या जाळिता, अगर रात्रीस दिवा घरात असेल, अविस्ता*च 
उंदीर वात नेईल, ते गोष्टी न हो, आगीचा दगा न हो, खण गवत बाननेल ते 
करणे, म्हणजे पावसाळी घोडी बाचचलळी नाही तर मग घोडी बाधावी न लगेत 
स्वायास घालावे न लगे, पागाऱच बुडाली, तुम्ही निसूर जालेत, ऐसे होईल या 
कारणे तपसिले तुम्हास लिहिले असे 

जितके स्वासे स्वासे जुमलेदार, हवालदार, कारकून आहा, तितके हा रोखा 
तपशिळे ऐकणे आणि हुगार राहणे वरचेवरी रोजचा रोज खबर घेऊन, 


* साठा. $ स्वयपाकाला. 9 अचानक 


तेरा वर्ष सबुरी केली ७ 


ताकीद करून, येणेप्रमाणे वतणूक करिता ज्यापासून अंतर पडेल, ज्याचा गुन्हा 
होईल, बदनामी ज्यावर येईल, त्यास मराठ्याची तो इजत वाचणार नाही. मग 
रोजगार कैसा  खलक समजा जास्ती केल्या वेगळ सोडणार नाही. हे बरें 
म्हणून वर्तणूक करणे ” 


इ, सं., तंजावरचे राजघराणे, प. ३६ ] [ » माचे १६ 


“ गृहकलह बरा नव्ह 


[ शिवाजीने दक्षिण दिग्विजय केला त्याचीं कारणे व उद्देश खुद्द शिवाजीच्या 
या पत्रांत त्याने आपल्या बंधूस कळविले आहेत. पेतिहासिक दृष्ट्या या पत्राचे 
महत्त्व त्रिशेष आहे. ] 

श्री महादेव श्री कुलस्वामिनी. 

श्री सहखायुतविरजीव अखडित लक्ष्मी अलंकृत राजश्रिया विराजित 

गजमान्य राजश्री येकोजी राजे प्रति 
राजश्री रिवाजी राजे, आशीवाद. 

येथीळ क्षम जाणोन स्वकीय कुराळ लेखन केले पाहिजे उपरी केलासवासी 
साहेबी करेळासवास केला, त्यास आजी तेरा वर्षे जालीं महाराजाचे पैके व जडाव 
व हत्ती व घोडे व मुळ्र्व अवघेही राजश्री रघुनाथपंती तुम्हाला राज्यावर वैसवून 
सपूर्ण राज्य तुमचे हाती दिळे ऐनियार्स आमचा अर्था वाटा तेरा वर्षे तुम्हीच 
ग्वादला, आम्ही जरी तुम्हाजवळी मागावे, तर बहुत दूर होता बर्‍या बोळे तुम 
देणार नव्हा, म्हणून तेरा वर्ष सबुरी केली मनामध्ये ऐसा विचार केला की बरे 

महाराजाचे पुत्र तेही आहेत, खाती तोवरी खरात मालाचे धनीच आहेत जे 
समयी आम्हास फावेल, ते समयी आम्ही वेव्हार सागोन घेऊ असे मनी 
घरोन होतो 


८ “ गूहकलह बरा नव्हे ” 


ऐशियास, राजकारणप्रसंगे आम्ही कुत्बरहाचे भेटीस भागानगरास गेला 
तेथून कनीटकात गेलो 'चजीस आलो चजी घेतली, व येळू्रतर्फेचा मुलूख 
घेतला, व शोेरखानास झगड्यात मोडून गर्देस मेळविळले शेरखानाचे हाती 
मुळ होता तेवढाही घेतला त्यावरी मजल दर मजल कावेरी तीरास गेलो तेथून 
तुम्हास पत्रे लिहिली, की राजश्री गोबिदभट गोसावी वब राजश्री काकाजीपत व 
राजश्री निळोबा नाईक व राजश्री रंगोबा नाईक व तिमाजी यरितयारराऊ असे 
भळे लोक आम्हापासी पाठविणे, म्हणून तुम्हाला बहुता रीती लेहून पाठविले 
त्यावरून तुम्ही सदरहू भले लोक आम्हापाशी पाठवून दिळे त्या भल्या लोकाशी 
बहुता रीती धरोबियाचा व्यवहार सागून आमचा अर्धा वाटा आम्हास बर्‍या 
बोले द्या, म्हणून सागून पाठविले , व त्याबराबरी राजश्री बाळंभट गोसावी, 
राजश्री कृष्ण जोतिषी व कृष्णाजी सखाजी असे आपले तर्फेनें भले लोक दिल्हे 
हे भले लोक तुम्हाजबळी जाऊन बहुता रीती बोलिले, की ग्रहकलह करूं नये, 
आपला अधी बाटा मागतात तो द्यावा असे बोलले 


परतु कपटबुद्धि तुम्ही एसी मनी धरिली, की या समयात आम्ही थोर राजे 
झालो आहो. आम्हासी आपण खासा भटीस येऊन हलमस्त ७ नरमी बहुत 
दाखवावी, आणि आमचा वाटा बुडवावा तेरा वर्पे सारे राज्य आपण'च खादर्ले, 
पुढेही आपणच सारे राज्य खावे अशी बुद्धि मनी घरून वाटियाच्या निवाड्याचा 
तह न करिता आपण खासाच आमच्य भेटीस आलेस., यास आमची व तुमची 
भेट जाली त्या उपरी आम्ही बहुता रीती तुम्हासी बोलिलळो, की आमचा अर्धा 
वाटा द्या परतु तुम्ही वाटा द्यावा हा विचार मनी धराचना मग जरूर जाहले, 
की तुम्ही धाकटे भाऊ, आपण होऊन आमचे भेटीस आढ (त), यास 
तुम्हाला धरावे आणि वाटा मागावा ही गोष्ट थोरपणाचे इजतीमध्ये लायक नव्हे 
या निमित्त तुम्हाला चजावरास जावयाचा निरोप दिला तुम्ही चंजाउरास गेलसी 
त्याउपरी ग्रहकलळह वाढवू नये, वाढविल्याने पहिले युगो पाडव कोरव बहुत 
बहुत कष्टी झाले, ते सारी भारताची कथा मनात आणून ग्रह्कलह्‌ वाढबिलियात 
उभयपक्षी कट्टी होडेजेत असे जाणून राजश्री शामजी नाईक व कोन्हेरीपत व 
शिवाजी दाकर या हाती मागते बहुता रीती सागून पाठविले, की तुम्ही ब आम्ही 


अनो. म न्र 


$ हलमस्त 3 1011012 00 [10॥त,-/4/0/2५20077/7 
* गुप्तपणे रावी तराफ्यावरून पळून गेले, असें बखरीत आहे 


दु्योधनासारखी दु बुद्धि ९ 


जा 


वाटे करून घेऊ , परस्परे समाधाने राहूं परतु तुम्ही दुर्योधनासारखी दुष्ट बुद्धि 
करून संधि न करावा, युद्ध करांवे ऐसेच मनी धघरिळे ऐशियास आम्हाला 
रायगड प्राते बट्टुत काही कार्य होते य़ा निमित्ते चिरंजीव सताजी भोसले व 
राजश्री रघुनाथपंत व राजश्री हवबीरराब असे ते प्राती ठेवन आम्ही स्वार होऊन 
तोरगळ ।: प्रातास आलो तेथे अशी खबर ऐकली, का तुम्ही तुरुंक लोकाच्या 
बुद्धीस लागून, आमचे लोकाशी झगडा करावा असे मनी धरून आपली सारी 
जमेत एकबट करून आमचे लोकावर पाठवून दिलेत ते वाळलगाट]ुरास आले 
तुमचे लोक चाळून आठ्यावर तुमचे आमचे लोकात थोर झगडा झाला तुमचे 
लोक पराजय पावले प्रतापजी राजे ब भिवजी राजे व शिवाजी डबीर असे 
तिघे धरिले, ब किती एक लोक मारिळे किती एक लोक पळून दाणादाण 
होऊन गेले ऐसा समाचार ऐकिला हे ऐकून बहुत नवल असे बाटळ, की 
कैलासवासी महाराज, त्याचे तुम्ही पुत्र, बहुत थोर लोक, एसे असून काही 
विचार करीत नाही, व धमीध्भ विचारीत नाही असे असता कष्टी व्हाल याचे 
नवल काय ९ 


तुम्ही म्हणाळ को काय विचार करावा ? तरी एसा विचार करावा होता की, 
अधमेंकरून तेरा वर्षे आपण सारे राज्य खादले ते ग्वादळे आता अर्धा वाटा 
मागतात तो त्याचा त्यास द्यावा आणि आपण सुखी राहावे, ऐसा विचार 
करावा होता दुसरा विचार करावा होता की, श्री देवाची व श्रीची कृपा त्यावरी 
पूर्ण झाली आहे, दु£ तुरुकाळा ते मारितात आपल्य़ा सैन्यात तुरुक लोकच 
असता जय केसा होता, आणि तुरुक लोक क्स वाचू पहातात हा विचार करावा 
होता , आणि युद्दाचा प्रसग पाडावा नव्हता परतु ठुर्यावनासारग्वी बुद्धि करून 
युद्ध केळे आणि लोक मारबिले जे जाहले ते जाहले पुढे तरी हट्ट न करणे 
तेरा वर्षे तुम्ह सारे राज्य खादलळे ते स्वादळे या उपरी कितेक आमचे आम्ही 
घेतले असे अरणी, बगरूल, कोलार, होसकाट, निगळकाट व किरकोळ जागे 


]. केयुवारी स. १६७८ अखेरीस बेल्वाडाचें प्रकरण आदोवून शिवाजी मग तोरगळास 
गेला ब पुढें एप्रिलात पन्हाळ्यास पोचला पत्र बहुधा तोरगळहून लिहि असावें म्हणून त्याची 
अदाजी तारीख १ माचे स १६७८ समजावी. 


* प्रतापजी, भीवजी, सताजी व रायभानजी काका असे शहाजीचे चार दासीपुत्र नमूद 
आहेत. सताजी प्रथमपासूनच शिवाजीस सामील होता 


१५७ तृणानें अझि झाकिता 


व चंजाऊर असे ज जागे तुमचे हाती उरले आहेती, ते आमचे लोकाचे हाती 
देणे, आणि नगद पेके ध जडाव ब हत्ती ब घोडे याचा अर्धा वाटा देणे ऐसा 
विनचचार करून आम्हासी संधि करणे तुम्ही ऐसा संधि निमलपणे केलीया आम्ही 
आपणापासून तुम्हाला तुंगभद्रे अल्याड पन्हाळे प्राते तीन लक्ष होनाची दौलत 
देऊन अथवा आम्हाजवळीळ दौलत तुम्हाला मानेना, तरी कुत्बशहास अज 
करून त्यापासून तुम्हास तीन लक्षाची दोळत देऊं असे दोनही विचार तुम्हास 
लिहिळे आहेत या दोनही मधील एक मनी घरून मान्य करणे, हट्टाचे हाती न 
देणे आपल्यात आपण ग्रह्कलह करावा आणि कट्टी व्हावे याचे काही प्रयोजन 
नाही या उपरी तरी आमचा आपला सधि व्हावा असे बुद्धि मनी धरून 
वाटियाचा व्यवहार निर्गमन टाकणे आणि सुखे असणे ग्रह कलह बरा नव्हे 
आम्ही रीतीने वडीलपणे आजवरी तुम्हाळा सागितळे आताही सागता ऐकाल 
तरी बरे, तुम्ही सुस्व पावाल, न ऐकाल तरी तुम्हीच क्री व्हाल आमच्चे काय 
ऱचाळते १ 
बहत काय लिहिणे मर्योदेये विराजते 


सनदापत्र पू. १८९. [स १६५७० र्‍ची अखेर 
तृणानें अभि झाकितां 


शिवाजीचे औरंगजेबास पत्र -- 

[ हिंदूंची मंदिरे पाडून तीं जमीनदोस्त करण्याचा हुकूम औरंगजेबाने ता ९ 
एप्रिळ स. १६६९ रोजीं जाहीर केला, तदनुसार काशीविश्रेवराचे मंदिर पाडून 
त्याचे जागीं मइजीद बांधिली तदुपरात दहा वषोनीं ता. ३ एप्रिळ स. १६७९ 
रोजीं समस्त हिंदूकडून जझिया कर वसूल करण्याचा हुकूम औरंगजेबाने 
फर्माविलळा, या जुलमी कृत्याचा निषेध करण्याकरितां शिवाजीनें ण्क तडफदार 
कानउघाडणीचे पत्र औरंगजेबास लिहिले, त्याचा तर्जुमा प्रसिद्ध असळेला खाली 
दिळा आहे. अस्सळ फारसी पत्र ब्रिटिश म्यूझियममध्यें असून त्याखालीं 


समुद्राप्रमाणे अंत'करण ५१ 


४४५ “792 


: शिवाजीचा फारसीनवीस नील प्रभु याचे हस्ताक्षर ' असा शेरा आहे पहा, 
सरकारकूृत शिवाजी आवृत्ति ७, प २०६. | 


“ नेकीची इच्छा करणार, सत्यवचनी शिवाजी, ईश्वराची कृपा 1 
बादडाहाची मेहेरबानी, हे सूर्याप्रमाणे प्रसिद्ध आहेत त्याचा धन्यपणा मानून 
नतर पत्र लिहिता 

अभीरचितन करणार प्रार्धयोगान हजरून निरोपाणिवाय आला परतु 
यथायोग्य सेवेचे साप्रदायात हजर आहे ती चागली सेवा व उत्तम प्रयत्न, 
हिंदुस्थान व इराण व तुराण व रूम ब शाम येथील वादशहा व उमराव, 
मोगल व राजे लोक व राणे यास व खेरीज सात मुलुस्वाने रद्दाणार व खुपकी 
व तरी येथील मुक्षाफर य्रास जाहीर आंदेत त्यापेक्षा आपले अंतःकरण 
समुद्राप्रमाणे आहे त्यासही विदित जाट्लेच असेळ याजकरिता कित्येक गाण 
ज्यात आवालवृद्वाच कल्याण राही अता लिहिल्या जातात. 

साप्रत आम्ही इकडे आल्यावर पादशाही खजिना रिकामा जाहला व सारे 
द्रव्य ख्वच्चे जाळे, याजकरिता हिंदु लोकापासून जझिया पट्टीने द्रव्य उत्पन्न करून 
पातडाहातीचा क्रम 'चाळावेला आहे, ऐसे ऐकण्यात आळि त्यास पूर्वी अकवर 
बादशहा याणी न्यायाने बावन्न बषे राज्य केळे, याजमुळे इमवी ब दाउदी 1 १ 
महमदी वगेरे याती खेरीज ब्राह्मण ब जेन वगैरे हिदु लोक यांचे धर्म चागले 
वाळळे व त्या 'बमाचे सस्थापकाविषयी ते वादडाहाही मदत ठेवीत होते 
प्राजकरिता जगदयुरू अत्री त्याची प्रनिद्रि जाहळी, व अत्ना सद्वासनेच्या योगाने 
हरएक स्थळी त्याची नजर पडत हाती, तेथे बरा येत दाते ब कित्येक मुळस्ब 
सर केले 

त्याजवर नुरुद्दीन जटागीर वादठाहा याणी बावीस वप बादशाही दू.्वरी लन 
ठेवून केळी नतर स्वगोस पोहाचळ ठाहाजहानसाहेब याणी वत्तीस वर्ब पादराहात 
करून, उपरात राहिळे आयुष्य चागळेपणात घाळून निरतर कीर्ति मिळविली 
येविषयी दृष्टात, “ जो पुरुष जिवत असताना लोकिकवान व मागे ज्याची 
चागळी कीर्ति असा जो, त्याजला अचल लः्मी प्रास जाहली, ” असे आहे 

सदरी लिहिले पाददाहाचा प्रताप ब पराक्रम असा का, त्याणी दस्तुर व 
बहिबाटी केल्या, त्याचे रक्षण करण्यास अलमगीर फिकीरबंद जाह्ळे ते 


1 यहुदी क 


१२ तृणानें अभि झाकिता 


लोला कमा क २ का क प पतात वातड पीक त या कला 
बादराहाही जझियापट्टी घेण्यास समर्थ होते परंतु सारे लहानमोठे आपलाले 
घमीवर आहेत ते सर्व ३बरांचे आहेत, असे जाणून कोणावर जुलूम करावा हे 
त्याणी मनात आगिले नाही त्यांचे उपकाराची कीर्ति अद्याप आहे, व हरणक 

हानमोठे याचे मुखी,त्याची स्तुति बव आशीर्बाद आहे जशी नियत तशी त्यास 
बरकत त्या बादशाहाची दृष्टि लोकाचे कल्याणात होती हलली आपले कारकीर्दीत 
कित्येक किले व मुळूख गेले व बाकी राहिले तेहि जातात कारण जे खराबी 
करण्याविषयी कमतर नाही, ते रयत लोक खराब आहेत हरएक महालचे उत्पन्न 
लाखास एक हजार येणे कठिण अर्से जाहळे बादशाहा ब बादवाहाजादे याचे 
घरी दारिद्याचा वास जाहला तेव्हा पदरचे मनसबदार व उमराव याची 
अवस्था कळतच आहे 


साराश, रिपाई लोक हैराण, व सौदागर पुकारा करितात, व मुसलमान 
रडतात, ब हिदु लोक मनात जळतात, आणि कित्येक लोकास पोटास मिळत 
नाही असे आहे तेव्हा राज्य चालविणे कसे ९ त्याजवर जझियापट्टींचा उपद्रव या 
प्रकारचा, तो पूर्व पश्चिमेपावेतो जाहीर जाहला आहे की, हिंदुस्थानचे पादठहा 
फकीर व ब्राह्मण व जैन व योगी व सन्यासी व बेरागी ब अनाथ, गरीब व 
थकलेले ब पडलेले असे एकंदर लोकापासून जझिया घेतात व यातच 
पुरुपार्थ असें समजतात, व तैमुर पादशहाचे नाव बुडवितात असे जाहलें आहे 
अस्मानी किताब म्हणजे कुराण, ते ईश्वराची वाणी आहे त्यात आज्ञा केली, 
ती ईश्वर जगाचा किवा मुसलमानाचा आहे वाईट अथवा चागला असो, हे 
दोन्ही ईश्वराचे निर्मेत आहेत कोठे महजीद आहे, तेथें त्याचे स्मरण करून 
बाग देतात व कोठे देवालय आहे तेथे घटा बाजवितात त्यास कोणाचे धर्मास 
विरोध करणें हे आपले धमोपासून सुटणे व ईश्वराचे लिहिलेलें रद्द करून 
त्याजवर दोप ठेवणे आहे. येविषयी चागले अगर वाईट, जे पहावे त्यास रद्द 
करूं नये. पदार्थांची निदा करणे हे पदार्थ करणारावर शब्द ठेवणे आहे 
न्यायाचे मागीने पाहता, जझिया पट्टींचा फायदा केवळ गैर पेशजी सुलतान 
अहमंद गुजराथी, हा असा गैर चालीने वागला तो लौकर बुडाला त्यास या 
वृद्धापकाळीं असे बद्ध होणे हे पराक्रमास अगदी योग्य नाही येविषयी दृष्टात 
जुलूम ज्याजवर जाला त्याणें खेद करून “ हाय हाय ! म्हणून मुखाने धूर 
काढल्यास त्या धुराने जितके लबकर जळेल, तितके जलदीने जळता अग्निही 


येकोजीची उदासवृत्ति १३ 


समंघास जाळणार नाही. अंतःकरण पातकाने मलीन जाले ते स्वच्छ करावें ही 
वागली सल्ला आहे याजवर हिंदु लोकास पीडा करण्यातच धर्म आहे असे 
मनामध्ये आठे असल्यास, आधी राजा राजसिग याजपासून जझिया घ्यावा 
म्हणजे इकड्टन कठिण नाही उपरात सेवेसी हजीर आहे परतु गरीब अनाथ 
ते मुंग्या, चिलटासारखे आहेत त्यास उपसर्ग करण्यात काही मोठेपणा नाही 
पदरची मंडळीही पाहता पाहता अभि तृणाने झाकितात याऱचे आश्चर्य वाटत 
अस्तु. राज्याचा सूर्य हा प्रतापाचे उदयाचलाषीासून तेजस्वी असो ” 


र्ट 


इ. स.,-तंजावरच राजघराणे प्र ४२ ] [ जाने) १६८० 
पराक्रमाचा तमाशा दाखवा 


[ शिवाजीने दक्षिण दिग्विजय करून सावत्र बंधु ण्कोजी ययास आपल्या 
हुकमतींत आणिले, त्यामुळे ण्कोजी उदास होऊन दु. करूं लागला, ह 
वर्तमान समजल्यावर शिवाजीने त्यास समजुतीचे व समाधानाचे खालील पत्र 
सत्युपूर्वी थोडे दिवस लिहिले. बंधने यवनाची सेवा न करिता वडील बंधूच्या 
आज्ञेत वागावे असा भाव पत्रांत व्यक्त केलेला आहे. ] 


: श्रियासह चिरजीव अखडित लक्ष्मीअलंकृत राजाश्रया विराजित राजमान्य 

राजश्री महाराज एकोजी राजे 
प्रती राजश्री शिवाजी राजे आगीर्वाढ 

येथील क्षेम जाणोन स्वकीय कुलळ लेखन करणे विशेष कित्येक दिवस 
झाले, तुमचे पत्र येत नाही याकरिता समाधान वाटत नाही साप्रत राजश्री 
रघुनाथपती लिहिले की, तुम्ही आपले ठायीं उदासव्रृत्ति धरून पह्लिसारख्ये 
आपले उरीरसंरक्षण करीत नाही सणवार उत्सवादि हेही काही करीत नाही. 
सेना बहुत आहे, परतु उद्योग करून कार्य प्रयोजन करवावे, हेही काही करीत 
नाही वैराग्य धरिले आहे एखादे तीर्थीचे जागी वसन कालक्रमण करू ऐया 
गोष्टी सागता, म्हणोन विस्तारे लिहिले होते 


8: ढी पराक्रमाचा तमाशा दाखवा 


तरी या गोष्टी आम्हास बहुत अपूर्व बाटल्या की, केलासबासी स्वामीनी कसे 
कसे प्रसग पडले ते निर्वाह करून यवनाच्या सेवा करून, आपल्या पुरुषाथे 
बाजी सवारून, उत्कर्ष करून घेतळा शेवट बरा निर्वाह केला ते सर्व तुम्ही 
जाणता त्याच्या साह्यतेस त्याच्या बुद्धियुक्ती सर्वही तुम्हास उपतिष्ठोन त्यापासून 
शहाणे जाळे आहा त्याउपरी आम्हीही जे जे प्रसग पडले ते निबाह करून कोणे 
तऱ्हेने राज्य मिळविले हे जाणता ब देस्वत आहा 


असे असोन तुम्हाला ऐसा कोणता प्रसंग पडला जे इतक्याच मध्ये आपल्या 
ससाराचची कृतकृत्यता मानून, नसते वैराग्य मनावरी आणून, कार्य प्रयोजनाचा 
उद्योग सोडोन, लोकाहाती रिकामेपणी द्रव्य स्वाऊन नाश करवबणे, ब आपल्या 
ठारीराचची उपेक्षा करणे हे कोण ठाहाणपण व कोणती नीती ? आम्ही तुम्हास 
बडील मस्तकी असता न्विता कोणे गोष्टीची आहे ? प्राउपरी सहसा वैराग्य न 
धरिता मनातून विपण्णता काढन कालक्मणा करीत जाणे सणवार उत्साह 
पूर्ववत्‌ करीत जाऊन तुम्ही आपले शरीरसरक्षण बरे करीत जाणे जमेती सेवक 
लोकाना रिकामे न ठेवून, कार्ये प्रयोजनाचचा उद्योग करून त्यापासून सेवा 
करून पुरुपार्थ व कोति अर्जणे तुम्ही त्या प्राते पुरुषाथे करून सतोपरूप 
असलिया, आम्हास "समाधान व काध्य आटे की कनिष्ट बधु असे पुरुपाथी 
आहेती रा खघुनाथ पडित त्या प्राते आहेती ते काही इतर नव्हेती, आपले 
पुरातन, तुम्हासी रीतीने वर्तावे हे निपुण जाणितात आम्हास मानितात तसे 
तुम्हास मानितात आम्ही त्याचे ठायी विश्वास ठेविला आहे, तेसा विश्वास 
तुम्हीही ठेवन काय प्रयोजनास परस्परे अनुकूल व साह्य हाऊन वर्तत जाणे 
पुरुपार्थ व कीर्ति अर्जणे रिकामे बैसोन, लोकाहाती नाचीज खाववून, काल 
व्यर्थ न गमावणे कार्यप्रयोजनाचे दिवस हे आहेती वैराग्य उत्तरवयी कराल 
ते थोडे आज उद्योग करून आम्हासही तमासे दाखविणे 

बहुत काय लिदिणे, तुम्ही सुञ असा. 


गनीम मारून काढिला ११५ 


ब --2/%-००००%.०-/९०००० 0१००००0 ०० ०» “चिक 


९ 
राज. खं. १५ ले. ३९५ ] [२२ जन १६८५ 
स्वामिकायोचें बक्षीस 


[ शिवाजीचा सुप्रसिद्ध सरदार येसाजीकंक व त्याचा पुत्र यांस लढाईत 
जखमा लागल्या, सबब संभाजी महाराजानी त्यास बक्षीस दोन हजार होन 
( एक होन > ३॥ रुपये ) दिले त्याच हे नेमणुकीचे पत्र सहीशरिक्यानिशी 
लिहून दिलेले स्मरणीय आहे संभाजीचा शिक्का आरंभी व दोवटी लेखनालंकार 
ही त्याची स्वत ची अक्षर होत त्या काळी हलीप्रमाणे सही करीत नसत 
दोवटचे मोर्तब त्यांबरच दक्षरी प्न बार झाल्याचा उल्लेख शेवटी आहे. नीलकंठ 
मोरश्वर पिंगळे संभाजीचा प्रधान होता त्याचादी शिक्का पत्रावर आहे ] 


श्री 


श्रीशंभोः शिवजातस्य मुद्रा ययोरिव राजत ॥ 
क -_ ७ (९ 
यंद्‌कसेविनो लेखा वतते कस्य नोपरि ” 


पत्र नियत पारतोमिक ३ मा. ग्रेमाजी कक सरनोबत य झुष्णाजी बेसाजा 
कक पदातिनायक ठाक १२ क्रांथन नाम संवत्सरे आपाढ आुद्द द्वितीया 
भोमवबासर सुपा सीत समानीन अळफ मा निलेनी | व कृष्णाजी कंक मा 
निळेचे पुत्र या दोघानी फाडाचे स्वारीस फिरंगी यासी गाठी पाडिली तेव्हा 
बहुत कस्त केळी आणि गनीम मारून काढिला ते वख्ती दोघालाही जग्वमा 
लागोन चकाचूर जाळे कठिण जखमा राजश्री स्वामीनी दृष्टीने पाहिल्या, आणि 
घरास जावया आजा दिल्ही त्यावरी वष्णाजी कक याच्या जखमा फुटोन घरी 
मयत जाला हाली येसाजी कक हे हुजूर येऊन आपले वर्तमान बिदित केले, 
त्यावरून स्वामी कृपाळु होऊन हे कामाचे मर्दाने स्वामिकार्यावरी तत्पर आणि 
या'चा पुत्रही स्वामिकार्यावरी मयत जाला फोडाचे बकसीस द्यावयाचे होते 
म्हणौन छ मजकुरी पारितोष्रिकाची मोईन केळी होन पादशाही वरेरीज २००० 
दोनी सहस्त होन रास, पा* 


$ 
६ बक्षीस 1 मशार निल्हेर्‍्वर सागितळले * पेक 


१६ हरामखोरास तंबी 


हि शशि आयण याळ ळा आळ आळ सा 


स्वासा येसाजी कंक सरनोबत होन १००० 


न 


कृष्णाजी कंक मानिले'चे पुत्र 
स्वकार्यावरी पडिले हणोन 
दिल्हे होन पा २००० 


येणेप्रमाणे एक साला ये वर्षी पारतोसिक द्यावयाचा नियत केला असे. 
लेखनालकार 


श्री दांभु नरपति हर्षनिदान मोरेश्वरसुत नीळकंठ मुख्य प्रधान 


मर्या 
देयं बिज 
यते 
तेरीर 3३० रजब 
सा सीत सुरू सुद्‌'बार 
बार 
4 ० 
राज. खं. १५ ले. ३४२ ] [ ५ ओआक्टो १६८५ 
“ दरामखोरास तंबी ” 
श्री 


[ मावळचा देशमुख कान्होजी जेघे राहाजीचा साह्यक्ता होता. त्याचा पुत्र 
बाजी सर्जेराव हा प्रथम शिवाजीची सेवा करून पुढें संभाजीचे कारकीदीत 
मोगलांस मिळाला त्यास तंबी देणारं हे पत्र संभाजीने लिहिलेलें तत्कालीन 
स्थितीचे निढशेक आहे ] 

[ श्री || दाभु भजनोलत्केठ मोरेश्वरसुत नीळकठ ] 


* प्रथानाचा शिवका अष्टकानी 


स्वामींच्या पायाशीं दुर्बद्धि १७ 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक हक $ १२ क्रोधन नाम संवत्सरे आश्विन बहुल 
त्रितीया इंदुवासरे क्षत्रियकुलावतर सिंहासनाधीश्वर श्री राजा दांभु छत्रपति 
स्वामी याणी 


वी 


सर्जेराऊ जेघे यासी आज्ञा केली ऐसे जे. तुम्ही संताजी निबालकर मुद्राधारी 
विचित्रगड यासी पत्र लेहून आपला मुद्दा सागोन पाठविला, कीं आपला भाऊ 
शिवाजी जेधा याणे हरामखोरी करून सिरवबळास गेला त्यांने आपली गुरे ढोरें 
वळुनु नेली. पुढें आपणास बरे पाहाणार नाही, याबद्दळ आपणही उठोन 
सिरबलास आलो आहे ऐसियासी आपण राजश्री स्वामीच्या पायाजबळी 
एकनिष्ठच आहे स्वामी कृपाळु होऊनु आपले वतन देशमुखी आपले स्वाधीन 
करतील आणि अभयपत्र सादर होईल तरी आपण रेवेस एंउनु शेवा करीन 
म्हणून, तरी तुमचा मुद्दा मा निळे हवालदार एही स्वामीचे देवसी हुजुर लिहिला 
त्यावरून कळो आला त्यावरून हे आज्ञापत्र तुम्हास लिहिळे आहे तरी आधी 
तुम्हीच सरासरी हरामखोरी केली की वतनदार होउनु इमाने इतबारे वर्तावे ते 
गोष न करिता, स्वामीचे अन्न बहुत दिवस भक्षिले त्याचे साथेक केलेत कीं 
स्वामीच्या पायासी दुबुद्धि धरून दोन दिवसांचे मोगल त्याकडे जाउनु राहिंलस. 
तुमचा भाऊ शिवाजी गनीमाकडे गेला तो तुम्हास बरें पाहे ना ऐसे होते तरी 
तुम्ही स्वामीसन्निध हुजूर यावे होते, म्हणिजे तुमचे इतबारपण कळोन एकनिष्ठता 
कळो एंती ते केले नाही तरी बरीच गोष्ट जाली या उपेरीही गनीमाकडे 
राहाणेच असेली तरी सुखेच राहाणे तुमचा हिसाब तो काय आहे! एक्षणी 
स्वामी आज्ञा करितात तरी गनीमा देखील तुम्हास कापून काढवीतच आहित हें 
बेरे समजणे दुसरी गोष्ट की तेथे राहणेच नाही, एकनिठ्ठर्ने स्वामीच्या पायाजवळी 
वतोर्वे ऐसे असेली तरी तुम्ही परभोरे मुद्दे सागोन गडकिलियाकडे राबिते 1 काय 
म्हणून करिता! ही गोष्ट स्वामीस मानत नाहीं जो राबिता करणे तो स्वामीकडेच 
करून हुजूर वर्तमान लेहून पाठवावे स्वामी तुमचा मुद्दा मनास आणून आज्ञा 
करायाची ते करतील तरी ऐसी गोष्ट करावयास प्रयोजन नाहीं उजराती खेरीज* 
दुसरियाकडे एकंदर राबिता न करणे जे वर्तमान लिहिणे ते स्वामीस लिहित 


$ शिवार्जाने आपला नवीन शक ६ जून १६७४ रोजीं राज्याभिषेकसमर्यी चालू केला, 


1 संथान, * हुजूर शिवाय. 
ऐ.प.२ 


१८ “ स्वामींचे मांडीवरी उसें 


कका 


जाणे. तुमचे ठायीं एकनिष्ठाच आहे ऐसे स्वामीस कळलियावरी जे आज्ञा करणे 
ते करून आज्ञापत्र सादर होईल तेणे प्रमाणे वर्तणूक करणे लेखनालंकार 


स््जू लेस मया 
रवाना छ ३ जिल्हेज सुरू सूद नावाधि देयं विज 
मुद्रा यते 
44 
राज. खं ८ ले. ४७] [स १६९४ 
“ स्वामींचे मांडीवरी उसे ” 
श्री 


[ ऐतिहासिक व्यक्तींचे स्वभावभेद कळण्यास अशीं पत्रे उपयोगी पडतात. 
रामचंद्रपेतास लिहिलेल्या खालील पत्रांत संताजीचा तडफदार पण एककली 
स्वभाव निदर्शनास येतो. ] 


राजश्री पंत अमात्य स्वामीचे सेवेसी, 
सकलगुणालंकरण अखंडित लमी अलंकृत राजमान्य, 


स्नेहाकित संताजी धोरपडे सेनापति जसन्मुळू्क दडवत बिनंती येथील कुराल 
तो प्रताप स्वामीचा जाणऊन स्वानंदवैभव लेखन केले पाहिजे विशेष. स्वामीनी 
राजश्री सेखोजी बरगे व बाजी दिदे याजबराबरी कितेक बुद्धिवाद सागोन 
साठविला की आपली भेट घेतली नाही परस्पर निघोन गेलेत म्हणून शाब्द 
लाविला. ऐसियास, स्वामीची आमची क्रिया ऐसी नाहीं जे स्वामीस दैतवाद 
धरावा आम्ही त्या प्राते असता दहाविसा'चे साक्षीनसी ऐकिलें कीं संताजी 
घोरपडे यास त्या प्राते ठेवून राजश्री धनाजी जाधवराऊ यास पाठवून देणे, 
म्हणवून पत्रे राजश्रीस लिहिलीं त्यावरूनच दैतपदार्थ दिसून आला. स्वामीचे 
आश्ेवितरिक्त आम्ही कांहीच नव्हतो. विश्वासाची जाती म्हणावी तरी स्वामीचे 
आमचे दाफत तळशीब्रेलाचे श्रीवरील आहे. स्वामीचे माडीवरी आम्ही उसे 


दवैताची गोष्टी दूर केली १९ 


ठेवून निजावे, आमचे माडीवरी स्वामींनीं उसें ठेवार्वे, शरीर मात्र भिन्न आत्मा 
एक, ऐसे असता ही गोष्ट द्वैताची होऊन आली. म्हणूनच बीतरागें येणें जाले. 
गत वर्षापासून श्रमाची जाती म्हणावी तर कागदी लिहिता पुरवत नाहीं बरें! 
जे गोष्टी जाहाली ते जाहाली. याउपरि तऱही राज्यात डोहणा* न होय तो 
पदार्थ केला पाहिजे. द्वैतमाव दिसोन आला होता म्हणऊनच येणें जाहले होतें. 
त्यास राजश्री सेखोजी बरगे व बाजी शिंदे याजपाशी स्वमुर्खे सागितले की, 
आपण काही संताजीस ठेवून घेऊन धनाजी जाधवराऊ यास पाठवणे ऐसे 
लिहिले नाही, म्हणऊन शफतपूर्वक सागितले त्यावरून बाजी शिंद्याचे साक्षीनसी 
मशारनिठेनी आम्हास सागितले वरकडही कितेक भावार्थ व मानाजी मोर्‍्याचे 
वर्तमान ब आणिखी स्नेहाची उत्तरे सागोन पाठविली त्यावरून दवैताची गोष्टी 
होती ते स्वामीचे वचनावरून दूर केली आम्ही लोकाचे बळे द्वैत धरिले होतें ते 
आम्हापासूनच अंतर पडले. आपणही त्या गोष्टींचा काही मनात विकल्प धरिला 
न पाहिजे आणखी स्वामीनी एक शब्द लाविला कीं, राजश्री छत्रपति स्वामीची 
भेटी जाहली ते समयी बहुमान जाहाला, तेव्हा आमचा मान काढिला नाही. 
म्हणून शब्द लाविला ऐसियासी, राजश्री छत्रपति स्वामीची व आमचीं जीं 
वचने स्वामींचे सीहुरसीची$ जाहाली, काय काय चाकरी केली असेल ते एक 
श्री जाणे कोणे गोष्टीस अंतर पडिले नाही आम्ही ऐसे सेवक नव्हे जे स्वामीर्चे 
स्मरण न करिता आधी आपला बहुमान घेऊं याचा पर्याय कागदी काय 
म्हणून लिहावा ! भेटी अंती कळो येईल तुम्ही आपले स्मरण राजश्रीपाशी 
घेतले नाही, परंतु अलीमर्दीखान घेतला म्हणून ऐकिळे विजयी वर्स्ने पाठविली 
म्हणून लिहिलें त्यावरून अपूर्व बाटलें । स्वामी वडील, हे यश येते ते स्वामीचेच 
पुण्येकडून येते आमर्‍चा अभिमान सर्व गोष्टींचा स्वामीस पूर्वीपासूनही आम्हास 
स्वामीनेच गौरविले तेथे वस्त्राचेच काय म्हणून आम्ही ल्याहावें ! पूर्वीपासून 
अंगीकार आमचा स्वामीनी केला आणि बंधु म्हणविले, तोच सिद्धी पाविला 
पाहिजे. वरकड विस्तारे ल्याहार्बे तरी लिहिजेसारखा पदार्थ नाही राजश्री 
सेखोजी बरगे व बाजी शिंदे मुखवचने सागतील ती बचरने आमचींच ऐसे 
जाणून, श्रीशिवनाथदेव कृष्णेपाशी आहे, तेथें आपण आठे पाहिजे आम्ही 
येऊन स्वामीची आमची भेटी होऊन श्रीचे व कृष्णेचे साक्षीनसी बेल तुळशी 


* बखेडा. $ सोरस्य, स्नेह 


२० कृष्णमृत्तिकेचे प्रयोजन 


होतील. मग जो विचार करणें तो केला जाईल. स्वामीवितरिक्त आम्ही कांहीं 
नाहीं. जैसी पूर्वी आज्ञेप्रमार्णेच बर्तणुक केली तैसीच करूं. कळलें पाहिजे 


श्रीराजारामनचरणीं विलसति 
तत्पर । संताजी लेखनावधिः 
घोरपडे निरंतर. 
१२९ 
पुरंदरे दत्तर भा० १ ले. २१] [ २० ऑगस्ट १७०२ 


““ कृष्णमृत्तिकेचें प्रयोजन ” 


[ स. १७०२ त औरंगजेबाने सिंहगडास वेढा घातळा असतां पुणे प्रांताचा 
सरसुभेदार बाळाजी विश्वनाथ यानें किल्याच्या बचावाची शिकस्त केली, ही 
गोष्ट पुढील पत्रांत व्यक्त होते. हे पत्र काशी विश्वनाथ व अंबाजी पुरंदरे यांस 
बाळाजीनें लिहिलेलें आहे. पुरंदरे व बाळाजी विश्वनाथ यांचा घरोबा पूर्वीपासून 
होता हँ या पत्रावरून समजतें. ] 


राजश्री कासीबा ब आबाजीपंत यासी, सेवक बालाजी विश्वनाथ नमस्कार 
विनंति उपर तुमच काही प्रयोजन आहे तर पावताचच येऊन भेट घेऊन सवेच 
जाणे राजश्री सनापतीचा कागद पाठविला आसे जरूर काम आसे तर आधी 
येणे. साराऊश करूण म्रुतिकेचे 1. राजश्री सेनापतीस फार जरूर लागले आहे 
यास ये प्रसंगी भगीरथ प्रेत्त करून पके २॥ आडीच्च मण कृरूण म्रतिका 
मेळऊन, देणे यांचे देऊन तुम्ही येकजण स्थलास जाऊन हर इलाजे घेऊन येणे. 
येकजण पुढे येणे यामुळे बहुत कार्य आनकूल आहे जिवावरच खेल करणे 
आजचे उद्यावर कायीस न ये रा मिबाजीपंत ईश्वरे नेळे याउपर मऱ्हाठा आज 
कूल ( आनकूल १? ) रक्षिता तरच तुमचे राहणें या मुलकात होऊन सर्वही 
आनकूल होते भगीरथ प्रेत्त करून आडीच मण पके वजन आज उद्याचे 
दिवसात येई यैसे करणे बहुत काय लिहिणे हे विनति 


1 कृष्णमृत्तिकाचच्काळी माती, बंदुकीची दारू, 


औरंगजेबास पुत्राचे पत्र २१ 


१२ 


मनूची, स्टोर्या मोगार, भा. ४ पृ. १७१] [ स. १७०३ 
औरंगजेबास पुत्राचे पत्र 


[ औरंगजेबाचा पुत्र अकबर बापाविरुद्ध बंड करून स. १६८१ त दक्षिणेंत 
संभाजीच्या आश्रयास आला. सहा सात वर्षे त्याने औरंगजेबाला बादशाही पदा- 
वरून काढण्याचा कसून प्रयत्न केला, तो सिद्धीस न जाऊन त्याला प्राण वांच- 
विण्यासाठीं हराणांत पळून जावें लागळे. तिकडेच तो पुढे स. १७०४ त मरण 
पावला. त्याला आणण्यासाठी ओरंगजेबार्ने इराणांत माणसें पाठवून पत्रेही अनेक 
रवाना केलीं. बापाच्या पत्राला जबाब म्हणून अकबराने एक विस्तृत पत्र 
पाठविले ते मनूचीच्या ग्रंथांत भाग ४ प. १७१-१७७ येथे दाखल आहे. त्या 
पत्रांतीक खाळीळ उतारा भाषांतर ख्पानें दिळेला बोधपर वाटेल. ] 


 ब्राबा * तुमचेच उदाहरण मी नेहमीं डोळ्यापुढे ठेविळे आहे. इतके 
चचागळें उदाहरण दुसऱ्या कोणाचे सापडणार ! ज्या राजपुतानी अकबर, जहा- 
गीर, व शहाजहान यास मनापासून साह्य केळे, त्याचा आश्रय मीं केला, यात 
बाईट तें काय केले ! जशबंतसिंह तुमच्या भुलथापास भुलला नसता तर तुम्ही 
आज हिंदुस्थानचे बादशहा राहिळे नसता असे हे राजपूत लोक आपल्या 
राज्यांचे खाब होते. पूर्वी फौर्जेत राजपूत रिपाह पाहिजे असले म्हणजे एकाचे 
ठिकाणी शंभर उमेदवार पुढें येत हल्लीं तुम्ही तीन तीन वर्षे डागोरा पिटूनही 
दहा पाचच माणसे देखील जमा होत नाहीत, हा परिणाम कशाचा ? आज तुमचे 
अंमलदार इतके आहेत, पण एकाची तरी तुमच्यावर खरी भक्ति आहे काय! 
फौजेतील सर्व लोक दरिद्री झाले आहेत, कोणापाशी हत्यार नाहीं एक कवि 
किंवा ग्रंथकार तुमच्या आमदानींत निपजला नाहीं व्यापरी धनिक म्हणून 
आहित त्याची दिवसाढवळ्या लूट होते, त्याचे खून पडतात. रयत तर धुळीस 
मिळाली विजापूर गोवळकोंडा येथील राज्याचा दक्षिणचा प्रदेश जो पूर्वी 
तुम्हास अत्यंत संपन्न व स्वर्गतुल्य वाटत होता, तो आता ओसाड, कंगाल व निधन 
बनला आहे. विजापूर, औरंगाबाद वगैरे शहरें केवढीं धनाढ्य, विस्तृत व शोभि- 
वेत होतीं, पण हल्लीं तेथें धुळीशिवाय जास्त काय आहे, तुम्हीच सांगा. ह्या 


२२ “ इंगळास वोळंबे लागले * 


सर्वांचे कारण काय तर तुमचा परधर्मद्वेष. तुम्हीं हिंदूंवर जिझिया बसविला, 
त्याने लोक सर्व तुमच्यावर उठले, जाळपोळ व लूट करूं लागले, त्यानेच देशा 
धुळीस मिळाला. 

“ तुमच्या राज्यात एक तरी प्रकार असा आहे काय की ज्याची मला तारीफ 
करिता येईल ? थोर थोर पुरातन घराणी सर्व नामदोष झाली. सर्वच लच्चाचा 
बाजार भरला आहे सगळा राज्यकारभार हलकट लोकाच्या हातात आहे. 
हातात जपमाळ, काखेत कुराण, आणि डोक्यास मोठेसे मुंडांस असले म्हणजे 
त्यावर तुमचा पूर्ण भरंवसा अशी मंडळी तुमच्या राज्याचे आधारस्तंभ ! 

: असा सर्व राज्याचा नादा झालेला मला पाहवेना, तेव्हा अत्यंत कष्टाने मी 
देशत्याग करून इकडे आलो आता मी शात आहे परमेश्वर तुम्हाला दीर्घायुष्य 
देवो मीच परत येऊन राज्य करावे म्हणता, तरी तुम्ही राज्य सोडून मक्केस 
चालते व्हा, म्हणजे मी येऊन दाखवितो कसे राज्य करावयाचे ते. आजपर्यंत 
काय करामत होती, ती सर्व तुम्ही करून दाखविलीत आता वृद्धापकाळी 
परमार्थसाधनऱच तुम्हास योग्य आहे. ज्यास्त लिहून तुम्हास त्रास होईल म्हणून 
पत्र पुरें करितो 


कननापाणाप्ययाण?प)? पा? प)? पा? 0१? १८20 


€-] 
वा. इ. वि. शके १८३७ ए. २९८ ] [ १९ एप्रिल १७०५ 


“ इगळास वोळंबे लागले ” 


[ स. १६८९ त औरंगजेबाने संभाजीचा वध केल्यावर रायगड घेतला. 
थसूबाई व पुत्र शाहू यांस सपरिवार आपल्या छावणींत केदी ठेवून १७ वर्षे 
ठिकठिकाणीं फिरविले. त्यांच्या चरितार्थास जरुरीपुरता तनखा बादशाहने नेमला 
होता. उत्तरोत्तर बादशहाची हीनावस्था होऊन येसूबाईंचा तनखा वेळेवर 
पोचेनासा झाला. त्या संकटकालीं तिने आपली हकीकत चिंचवडचे मोरया देव 
यांस पुढील पत्रांत कळविली आहे. ] 

राजश्री श्रीदेव 8 स्वामींचे सेवेसी आज्ञाधारक मातुश्री येसूबाईसाहेब दोनी 
करकमल जोडून वैशाख शु० सप्तमी मुकाम अमदानगरी दुर्गोत यथास्थित 


$ सिचवडचे साधु उपनाव दैव. 


माझी उपेक्षा न केली पाहिजे २३ 


असें विशेष आमचे वर्तमान तरी स्वामीपाशी सत्यच लेखन केले पाहिजे. 
चिरंजीव दाजी * तो प्रथ्वीपतिसमागमे गेळे आम्हास सार्वभौमाची आज्ञा 
जाली की अहंमदनगरास जावे आजञेप्रमाणे आम्हास येथें धेऊन आले. येथे 
आलियावरी आजी पाच मास जाले परंतु खर्चाची बहुत तंगचाई जाली काय 
निमित्य तरी सार्वभौम दूर गेळे आमचा तनखा जो दिल्हा तेथे ताम्रानी व 
हरिभक्तानी ब काहीं काळाने करून प्रतिकुलता जाली त्यामुळे द्रव्य येणे राहिलें 
येथे अंमदानगरी साहुकाराचे पाच सात सहस्त ब्रह्मस्व जाळे. आता कोणी देत 
नाही मागल्याचच पैक्यास तगादे लाविळे आहेत त्याच्यामुळे बहुत कष्टी होतों. 
तो दुःखसागर स्वामीस काय म्हणून ल्याहावा ! मग जरूर जाणोन स्वामीच्या 
सेवेसी रायाजी जाधव पाठविला असे तरी महाराज के० स्वामी गेल्या तगाईत 
आपणावरी हा कसाला $ प्रास जाला, इंगळास वोळने लागळे बरे होणार 
भविष्य त्यास यत्न काय आहे ? आता एक स्वामी व्यतिरिक्त आणीक कोणाचा, 
भरवसा या समयात नाहीं. एक स्वामीच केश परिहार करितील, इतराच्याने 
काहीं होणे नाही तरी साराश गोष्टी की ब्रह्मस्वापासून मुक्त केलीयानें बहुत 
कीर्ति स्वामीची आहे , आणि पाऊस पाणी जालीयावरी स्वामी ज्यापासून 
देवितील त्यास प्रविष्ट करूं परंतु हा समय आम्हावरी कठिण पडला आहे, 
आपलें कोणी येथे प्रतिपालक नाही ऐसा प्रसंग प्रास्त जाला आहे. याचचे निवारण 
करणार स्वामी आहेत माझी उपेक्षा केली न पाहिजे बरकड चिरंजीवाकडील 
समाचार ब आमर्चे वर्तमान रायाजी मुखातरी चरणापाज्ली विनंति करिता श्रुत, 
होईल ते सत्यच मानर्णे विदोष ल्याहावे तरी आपण अज्ञान मूढ असे. लिहिता 
येत नाही. अवाक्षराची क्षमा केली पाहिजे. कृपा आशीर्वाद निरतर करीत गेले 
पाहिजे जाणीजे मोर्तबसुद सेवेसी मातुःश्री सकवार आऊसाहेब | साष्टाग 
दंडबत. लिहिला अर्थ परिसीजे हे विज्ञापना सेवेसी सेवक बरसवंताने $ चरणावरी 
मस्तक ठेवून सा दंडवत विनंती मी सेबक असे आशीर्वाद पत्र पाठवीत 
जाणे हे बिनंति 


* शाहूराजे दाजी, $ कसालान्कहर, 1 सकवारबाई शिवछत्रपतीची बायको 
( गरायकवाडांकडील ) बादशदह्वाचे कैदेंत होती. $ बसवत खोजा शाहूचा विश्वासु सेवक, 


२४. “ अद्वकाळी कोपली 
१५ 
सरदेसाई स्मारक ग्रंथ ए. १७१] [ स. १७०७ 


“६ भद्रकाली कोपली ” 


[ शिवभारतकार कवि परमानंद याचा नातू गोविंद परमानंद छत्रपतींच्या 
पदरीं कवि होता. त्यानें केलेलीं कित्यक कवनें प्रसिद्ध झालीं आहेत. त्यांपैकीं 
स्थाळीळ ओव्या ताराबाईने औरंगजेबाशीं युद्ध केळे त्यासंबंधाच्या आहेत. 
स्यांवरून ताराबाईची तत्कालीन योग्यता समजते. ] 


: श्री गोविंदो जयति ! 
तुलजा प्रसन्न झाली । पातशाही हाती आली । 
जयलक्ष्मी माळ घाली । शिवाजीस आदरे ॥ १ ॥ 
दिली झाली दीनवाणी । दिलीशा'चे गेले पाणी । 
ताराबाई रामराणी । भद्रकाली कोपली ॥ २ ॥ 
जाणा तुम्ही आजि साची । आज्ञा आली दांकराची 
सर्व सेना दिलीशाची । अंतकास वोपली ॥ ३ ॥ 
मानहानि दिललीद्राची । सभा हासते इंद्राची । 
आजि काल कवीद्राची । सर्व चिंता हारली |॥ ४ ॥ 
रामराणी भद्रकाली । रणरेगी क्रुद्ध झाली । 
प्रलयाची वेळ आली । मुगल हो साभाळा ॥ ५ ॥ 
वसे रत्नसिहासनी । भोसल्याचा शिरोमणि । 
शिवराज चिंतामणी । दिनमणि उद्यें ॥ ६ ॥ 


केळ 


५ असाधारण सेवाधर्म ” २५ 


१६ 


पेति. पत्र ब्यवहार ले. ५ ] [ २४ ऑगस्ट १७११ 
“ असाधारण सेवाधम ” 


[ धनाजी जाधव यार्ने मराठेशाहीचा बचाव करण्यांत किती कष्ट सोशिले 
हे खालील उताऱ्यांत दिसून येतें, हें पत्र दुसऱ्या शिवाजीची मातुश्री ताराबाहेनें 
घनाजीचा पुत्र चंद्रसेन जाधव यास लिहिळेळ॑ असून त्या लांब पत्रापैकीं 
धनाजीसंबंधींचा अभिप्राय यांत स्वीकारला आहे. ] 

स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ३८ खर संवत्सरे अधिक बहुल सप्तमी 
भ्रुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री शिबछत्रपति याणी समस्त सेनाधुरंधर 
विश्वासनिधि राजमान्य राजश्री जयसिंग जाधवराव सेनापति जप्तन्मुलख यास 
आज्ञा केली ऐसीजे-- 


नर > तः भर 


जाधवराव केलासवासी स्वामीचे संपूर्ण कृपेस पात्र झाले ते आपल्या 
कतृत्वावरी व हुकुमबारदारी एकनिष्ठवरी झाले राज्याभिवृद्धीविषयी त्याही काही 
सामान्य कसाला श्रमसाहस केला नाही जीविता'ची तमा न करिता स्वामिकार्यीच 
तत्पर राहून, कैलासवासी स्वामीनी जे समयी हुकुम केला ते समयीं कनीटकात 
फौजानी धावून जाऊन प्राप्त झाली संकटे निरसन करून, स्वामिगारवबाचे सुख 
त्याहीच अनुभबिले, ब सेबाधर्मे करून त्याहीच कैलासवासी स्वामीस संतुष्टविलें 
तेव्हा स्वामीस मशारनिल्हेविना दुसरे प्रिय की प्राण ( कोणी ) होते असें नाही. 
सवे प्रकारे कायीस येतील हा भरवंसा दृढ मनी मानिला होता. तदनुरूपचच राव 
मशारनिल्हेनी स्वामीचे चरणी चित्तालय करून औरंगजबासारखा मोठा शत्र 
राज्यात पसरला असता, शूरत्वाच्या व कर्तेपणाच्या योगे, शत्रूचा हिसाब न 
धरता, राज्याचे संरक्षणार्थ असाधारण कसाला केला ! स्वामीच्या तपोबल- 
प्रभावें करून रात्र पराभव पाविल्यार्चे यश मशारनिल्हेस प्राप्त झालें 


अवाच्या चणधणयच णच लचका क क, आाकक, आलवा. कयी ण 


२६ गिरिधर बहाद्दर बुडविला 


१७ 
पे. द. भा. १२३ ले. १५] [ ९ डिसे. १७२८ 
गिरिधर बहाद्दर बुडविला 


[ आमझेराच्या लढाईत चिमाजी आपानें बादशाही सुभेदार राजा गिरिधर 
बहाद्दर यास ठार मारिले त्याचें वतमान या पत्रांत आहे. ] 
पो छ २१ जमादिलोवल मा उजनी 
दोनप्रहर दिवस 


श्री 

श्रियासह चिरंजीव राजश्री चिमाजी यासी बाजीराऊ बलाळ आसीर्वाद 
उपरी येथील कुराल मार्गसीष वद्य चतुर्थी इंदुवार मुकाम मौजे बोधेगाऊ 
टाकली पा सेवगाऊ जाणून तुम्ही आपणाकडील कुराल वृत्त लिहीत जाणे. 
यानंतर तुम्ही गेल्यादारश्य काही कागद पत्र येऊन वर्तमान कळत नाही. तरी 
साद्यंत वर्तमान लिहून पाठविणे यानंतर साप्रत आजीच वतमान आले की 
तुमचे व गिरधर बाहादर याचे युध्य जाहाले. गिरधर बाहादर याजकडील 
कित्येक सरदार व लोक मारून गिरधर बाहादर बुडविला. लस्कर लटून खासा 
दस्त जाहाला म्हणून वर्तमान आले आहे. यैसिगय्रासी ये गोष्टीचे तत्वता वर्तमान 
काय, आहे तें सविस्तर लिहून पाठविणे लोभ असों दीजे हे आशीवीद 


१८ 
पे. द्‌. भा. १३ ले. १७] [ २४ डिसे १७२८ 
“ पृथ्वी स्वामीस वदा आहे” 
श्री 


[ बाजीराव व चिमाजी आप्पा यांचा सगळ्या उत्तर हिंदुस्थानावर दहशत 
बसविणारा पहिला मोठा पराक्रम खालील पत्रांत वर्णिलेला आहे. ते दोघे 
एकदम पुण्याहून निघाळे, चिमाजीआप्पा पश्चिमेच्या बाजूनं खानदेशांतून व 
बाजीराव पूर्वेच्या बाजूने वऱ्हाडांतून. माळव्यांत आमझेरा येर्थे गिरिधर बहाइर व 


“ हुटनिम्रह कार्यास येत नाहीं '' २७ 


क कडक क क रा य या ओ्गब 


दया बहाद्दर हे दोन नामांकित मोगल अंमलदार फौज घेऊन सज असतां 
त्यांजवर चिमाजी आप्पाने नमंदा उतरून ता. २८ नोव्हेंबर १७२८ रोजीं 
पाठीमागून हल्ला करून मोगलांचा फन्ना उडविला. दोघेही सरदार निधन 
पावले. तें वर्तमान या पत्रांत आहे. ] 

श्रीमंत राजश्री चिमणाजी- 

पंत आपा स्वामीचे सेवेसी, 

सेवक कृष्णराव महादेव कृतानेक साष्टाग नमस्कार विज्ञापना येथील कुशल 

ता पौष शुद्ध पचमी मुा कल्याण स्वामीचे कृपेकरून आमचे व या प्रातीचे 
वर्तमान यथास्थित असे यानंतर स्वामीनी संतोपाची आज्ञापत्रे पाठविलीं ती 
प्रविष्ट जाली तेथे लिहिळे की दयाबाहादुर याणे चालोन येऊन बारी धरिली. 
मग आपण सख्ती करून युधप्रसग बरा दाट जाला दयाबहादुर ब त्याचे 
सरदार ठार जाले. लुटून फना केला म्हणून लिहिले, त्यावरून बहुत संतोश 
जाला स्वामी पुन्यपुरुष, येरास्वी, श्रीची दया ब वडिलाचे पुन्य समर्थ, 
यामुलेच येसी येशे स्वामीचे पदरी पडतात दयाबहादुर त्या प्राते मोहोरा सामान्य 
नव्हता त्यासच मोडिला याउपरी प्रथ्वी स्वामीस वस्य आहे. याउपरी श्री 
कधीही न्यून पडो देणार नाही टक्‍्या पैकियासही काये उणे ! याउपरी वरचेवर 
आपणाकडील संतोशावृत्त लेहून समाधान पावीत गेले पाहिजे हे विनती 


4 
पे. द्‌ भा. ४३ ले. १०० ] [स. १७३०१ 
“ हुटनिग्रह कार्यास येत नाहीं? 
श्री 


[ देवार्चन अनुष्ठाने इत्यादिकांनीं देवतांची कृपा संपादण्याची बाजीरावासारख्या 
शूर पुरूषाची भावना पुढील पत्रांत चांगली व्यक्त होते. ] 


तोद्‌डदोर्देड गोव्राझणप्रतिपाठक 


२८ ५ स्वामींच्या आज्लीवोर्दे फत्ते 


श्री बाजीराव बल्लाळ प्रधान पंत याप्रति आश्रित मुकुंदभट्ट तथा ज्योतीभट्ट 
माहवलीकर याचे अनेक त्रिकाल वेदोक्त आशीर्वाद उपरी. तुमचा निरोप आला 
होता की श्रीहनुमंतास अक्रा उपोषणा करा. यास नव उपोषणे झाली. यास 
देवापाशी प्राथना करून प्रसाद मागितला. त्यास कार्यसिद्धि करितो म्हणून उत्तम 
मस्तकीचा प्रसाद दिल्हा. या देवाजवळ अति हटनिग्रह कार्यास येत नाहीं नाना 
प्रकारीचे भय दाखवितो आहे. यास दाहा ब्राह्मण मिळोन प्राथना केली त्यास 
दृष्टात जाहला कीं उपोशण करून सेवा करूं नका. आपली मनकामना ज असेल 
ती पूर्ण कारेतो. अशास तुमची आज्ञा ज्या प्रमाणें होईल त्या प्रमाणे वर्तणूक करूं. 
त्यास दाहा दाहा प्रकारीचा गोष्टी सागतील ते आपण चितावर न घेर्णे. या देवा- 
जवळ आपला भावार्थ असो देणे कार्यसिद्धी जाहाली असाच निश्चय असो देणे. 
देवाची पूजासामग्री पाठऊन देणें केशर, कस्तुरी, मोगरेल, अतार, बुका, 
कापूर, उदकाड्या इतकी सामग्री पाठऊन देणे. यास बापोजी मोरा खासबारदार, 
सागता कळो येईल. या पत्राचे प्रतिउत्तर सत्वर पाठवणे. सुज्ञाप्रति बहुत काय 
लिहिणे हे आशीर्वाद. 


नई ० 
ब्रह्मंद्रस्वामी च. ले. २९ ] [ २ एाप्रेल १७३१ 
: स्वामींच्या आशीवोदें फत्ते ” 


[ सेनापति खंडेराव दाभाडे निजामास सामील झाला म्हणून बाजीरावाने 
त्याजवर गुजरातेंत स्वारी केली. ता. १ एप्रिळ १७३१ रोजीं डभोई येथें लढाई 
होऊन त्रिंबकराव मारला गेला. त्याचें वर्तमान पुढील पत्रांत आहे. ] 


श्री 


महाराज परमहंस श्री. स्वामींचे सेवेसी $-- 

ऱवरणरज बाजीराव बल्लाळ प्रधान कृतानेक विज्ञापना. येथील क्षेम ता. छ. 
५ सवाल नजीक डभोई यथास्थित असे. येथील वर्तमान तरी त्रिंबकराव दाभाडे 
व उदाजी व आनंदराब पवार व कंठाजी रघुजी कदम व पिलाजी गायकवाड 


6 हा अयत्नी मार्ग ऐसाच आहे.” २९ 


ब चिमणाजीपंत दादा असे तीस पस्तीस हजार फौजेनिशी आम्हासी युद्धास आले. 
छ ४ सवालीं युद्ध जाहले त्रिंबकराव दाभाडे ब जावजी दाभाडे व मलोजी 
पवार व पिलाजी गायकवाडाचा पुत्र ऐसे चौघे ठार जाहले उदाजी पवार व 
चिमणाजीर्पंत पाडाव जाहले. आनंदराव ब पिलाजी गायकवाड व कुंबवरबहादर 
जखमी होऊन पळून गेले, व बाडे पळाले. फौज लुटली हत्ती पाडाव केले सारादा 
स्वामींचे आशीर्वादे फते जाहळी आपणास कळावें यास्तव लिहिले आहे. निरंतर 
स्वामीर्चे चिंतन करीत असो सदैव पत्री परामृष केला पाहिजे. आपणाकडील 
नारायणजी ढमढेरे ठार पडले व आणखीही कित्येक लोक पडले ब जखमी 
जाहले; परंतु कार्य जाहलें कळलें पाहिजे सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 


* २१ 
वि. क्षा. वि. नोव्हंबर स. १९२१] . [ स. १७३१ ! 
: हा अयत्नी मार्ग ऐसाच आहे ” 


[ शिवछत्रपतींची सून, संभाजीची राणी, शाहूची मातुःश्री येसूबाई सुमार 
तीस वर्षे बादशहाच्या कैदेंत राहिली. नंतर बाळाजी विश्वनाथाने दिलीस जाऊन 
तिला सोडवून दक्षिणेंत आणिले. तिच्या मृत्युसंबंधाचें हें सांत्वनपत्न पुतण्या 
कोल्हापुरकर संभाजीने शाहूस लिहिळें आहे. हिचे लझ स. १६६९ त झालें. 
या बाईंची मान्यता दक्षिणेत फार मोठी होती. ] 


श्रीमत्‌ सकलतीथस्वरूप राजश्रिया विराजमान राजश्री शाहूराजे दाजी 
बडिला'चे सेवेसी, 


अपत्य सभाजीराजे दंडवत विनंति उपरी बडिली आकीरवांद-पत्र पाठविठें 
ते प्रविष्ट जाळें मातु श्री येसूबाई साहेब यासी वेथा होऊन कैलासवास जाला 
म्हणोन लिहिले, त्यावरून ममताविषर्ये चित्तास परम खेद प्राप्त जाला. हा 
अयल्नी मार्ग ऐसाच आहे वडील सर्वज्ञ आहेत. विवेकेकरून चित्तार्चे सातवन 
होय तें केर्ले पाहिजे विशेष लिहावे तरी वडिल सुज आहेत. 


३७ “ तुमच्या आसीर्वार्दे आम्हास काय न्यून 


र्ड 


पे. द्‌. भा. ९ ले. ११] [ १४ फेब्रु. १७१५ 
तुमच्या आसीवोदें आम्हास काय न्यून ? 


[ बाळाजी विश्वनाथाची पत्नी व बाजीरावाची माता राधाबाई हिची 
मान्यता पेशवाईच्या अमदानींत फार मोठी होती. ती काशीयात्रेस निघाली 
तेव्हां चिमाजी आप्पानें तिला लिहिलेलें पुढील पत्र पुत्रभावनेचे निदर्शक आहे. ] 


श्री 


मातुश्री बाइ यासी,-- 

अपत्ये चिमाजीने कृतानेक साष्टाग नमस्कार विनंती ढृपरी येथील कुदाल 
तागायत फाल्गुन सुध त्रितीया भगुवार संध्याकाळ तुमच्या आसीर्वादे करून 
सुखरूप असो विदोष चिरंजीव सदाशिवास पाठवाबयाचा बिचार आपल्यासी 
बोळून आलो होतो त्यास बिचार पाहाता चिरंजीबास सवाई जेयसिगा'चे घरी 
बहुमान होईल हा येक अर्थ; बरकड चिरजीवाचे यात्रेचे हे दिवस आहेत 
यैसे नाही बहुमानाची गोष्ट म्हणावी तर तुमच्या आसीर्वादे आम्हास काये 
न्यून केळे आहे! दोन पयौय तो या प्रकारचे आहेत परंतु तिसरा पर्याय 
तुमची आज्ञा क्षेपनिक्षेप पाठवावे यैसीच असली तर लक्ष प्रकारे पाठऊन देऊं. 
तुमच्या समाधानापेक्षा आम्हास दैवत दुसरे नाही तुम्ही यात्रा करावयास जाता, 
देवधर्म तीर्थ करावयास चिरंजीबाचा पायगोवा होईल येसे आहे. आपण तुमचा 
निरोप घेतला ते समई आपण पाय उतारा तुमचे पालळखीसमागमे 
घटकाभर येऊन मग निरोप घेऊन यावे येसे होते, परंतु ते समई चित्तात आले 
नाही, यामुळे चित्तात आलीकंडे आलीयावर हळहळ वाटली. आपले समाधान 
पूर्वक आसीर्वाद पत्र आले म्हणजे चित्तातील हळहळ दूर होईल. हे विनंती. 
छ २ सवाल दुपाहार 


“ मीच तुमचा बाजीराव ३१ 


२२ 
राज. खं. ३ ले. १६७] [ ११ जाने १७१९ 


:: मीच तुमचा बाजीराव ” 


[ भीवराव रेठरेकर या नांवाचा एक ग्रृहस्थ बाळाजी विश्वनाथाचा क्ररणानु- 
बंधी व साह्यकर्ता असून, त्याला दोन मुलगे झाले, त्यांचीं नांवे बाजीराव व 
चिमणाजी अश्लींच ठेवण्यांत आलीं. बाजी भीवराव रेठरेकर बाजीराव पेशव्याचा 
भरंवशा'चा सरदार होता. तारापुरच्या हल्टयांत तो मारला गेला, तेव्हां त्याच्या 
मातुःश्रीस पेशव्याने पाठविलेलें पुढील सांत्वनपत्र मासलेवाईक आहे. ] 


गंगाजान्हवी समान मातुश्री वेणूबाई काकी वडिलाचे सेवेसी,---अपत्ये 
बाजीराव बल्लाळ साष्टाग नमस्कार वि|॥| येथील ता पोष वद्य १३ पावेतो 
स्वकीय लिहीत जाणे बिदोष 


पौष छा ११ स तारापुरावर हल्ला केला ते समयी बाजी भीवराब तोडात 
गोळी लागून कैलासवासी जाहाळे इईश्वरे मोठें अनुचित केळे तुम्हास मोठा 
शोक प्रास जाला आमच्चा तर भाऊ गेला. त्यास, तुम्ही वडील दुःखाचे 
परिमार्जन करून बिवेक करावा. त्याची मुले ब चिमणाजी अप्पा आहित, 
त्याचेहि त्याजपेक्षा अधिक चालेल परंतु आमचा भाऊ गेला बाजू गेली 
उपाय नाही त्यास, चिमणाजी भीवराव हे पाठविले आहेत, हे सागतील ते 
ऐकावे. साराश, मीच तुमचा बाजीराव असा विवेक करून धीर धरावा मजवर 
दृष्टि द्यावी. बहुत काय लिहिणे, लोभ कोजे हे विनंति 


२४ 
राज. खं. ३ ले. २७] [ १२ मे १७३१९ 
“* टोपीकर म्लानत्ब पावले ” 


[ चिमणाजी आपानें ब्रह्मेन्दरस्वामींस लिहिलेलें वसईच्या युद्धाचे खाळील 
वर्णन भाषेच्या व भावनेच्या इृष्टीने उद्बोधक आहे. ] 


३२ “८ टोपीकर म्लानत्व पावले 


श्री. 


श्रीमंत महाराज श्रीपरमद्दस बाबा स्वामीचे सेवेशी, --- 

अपत्ये चिमाजीने कृतानेक सा!) नमस्कार. विज्ञापना. येथील कुल ता॥ 
वैक्याख बहुल प्रतिपदा पर्यंत मुक्काम वसई स्वामीचे आशीर्वादेकरून सुखरूप 
असो. विदोष. 


स्वामीचे अभयावरून बसईस मोर्चे माघ शु|| दशमीस लाविले. त्यादारभ्य 
मोर्चे चालविले ब धमधमे चारपाच बांधले. सुरंग चालविले जे जे उपाय 
स्थळ हस्तगत करावयाचे ते केळे. फिरंगी यानीं निराकरणा'चा मंत्र पूर्वी 
युद्धप्रसंगीं मोठ्यामोठ्या सुरांनीं केळे, तदन्वर्ये फिरंगियांनीं सुरंगावर व धमधमे- 
यावर गरनाळा टाकिल्या सुरुंग विच्छिन्न केळे. पनळ लावून पाणी सोडिले. 
आगीचे ओडे जळके टाकून त्यावर तेल, दारू, राळ टाकून चार चार रोज 
डोबाराही* सारखा करी. बरकंदाजी ब तोफाजी फिरंगियाची निस्सीम म्हणावी 
तैशी. तथापि स्वामीचा आशीवीद व दंड हे सबळ शास्त्र आम्हाजबळ त्याचे 
प्रतापे इकडून तोफा लागून फिरंगियाच्या तोफा मना केल्या. सफेल 8 पाडून 
लेश केली वसई जागा बाका बुलंद. सुरुंगाचा उपाय नाही. परंतु स्वामीचे 
कृपाकटाक्षे सुरुंग चालवून दोही बाजूंनीं खराब, वरती तक्तपोशी, त्यावर दोन 
अडीच हात रेती टाकून सुरुंग नेऊन पोहोचवून, दोनरों पाथरवट लावून मोठे 
मोठे चिरे फोडून सुरुंगाचे बुधलियास जागा करून, वैश्याख शु ॥ पंचमीस 
सकल सिद्धता करून, सुरुंग लोकास बाजू वाटून देऊन नगारेयाची इशरत 
करून, सुरुंग उडताऱच सवांनी येलगारास 1 उठावे, बुरजावर चढावें, शिड्या 
टेकून चढावे, ऐसा करार करून वैश्याख शु ।॥| ६ बुधवारी दोन घटका दिवस 
प्रातःकाळ'चा येताच सुरुंगास बत्त्या दिल्या डाव्या बाजूचे सुरुंग काही उडाले, 
काही उडणे होते, तोच लोकानी उतावळी करून कोटावर चालून घेतले; तो 
दुसरे सुरुंग तेच बाजूचे उडाले, त्याणी लोक दडपले व जाया व ठार झाले 
तसेच उजवे बाजूचे सुरुंग उडाले. एक दोन उडतांच बुरजास वाट जाहलीशी 
देखून लोक वरते चढले, तों दुसरे सुरुंग उडाले, त्यांणी वरते लोक चढले 
होते ते उडोन गेळे लोक कचकरले. हिरमोड होऊन काम बंद पडिले. 


पशा पा 


* होंबारा -_ आगीचा लोळ, $ तटबंदीच्या मागील बाजूचा धक्का, 1 इला करण्यास 


जागा फत्ते झाली ३२ 


०९0० ५००७००८ “१७७७००० . कक कळक क ळर मि 


फिरंगीयानी संभाळून हुके व गरनाळा व रेजगरीर्‍चा मार न भूतो न भबिष्यति 
केला त्याणे लष्करचे लोकास व हरमास अवसान राहिले नव्हते 


उजवे बाजूचा मातबर सुरुग राजश्री मल्हारजी होळकर याजकडील उडणें 
होता, त्याचा शोध करून, पुन्हा त्यात बुधले घाळून रजक । दुरुस्त करून 
लोकाची निवड केली, आणि सुरुंग उडताच खामखा निगाणे चढवावीसा 
करार करून वैशाख गु ७ गुरुवारी उजवे बाजूचा सुरुग उडबिला. तेच 
समयी लोक जाऊन बुरूज अर्धा उडाला त्यावजर चढळे फिरंगायानी 
सफेलीच्या आतून मेढा ८ घाठून पेटी भरून तोफा जाऊन तयार होतानच तेथे 
फिरंगी बळाऊन होके गरनाळाचा दारूच्या पोत्यास आग लावून मार केला ब 
रेजगिरीचा मार सीमेपरता केला लोकावरी अग्नीचा पर्जन्य करून भाजून 
काढिळे तथापि स्वामीचे अभय आदीर्बादाचें बज़्कवचच लोकाचे आगी होते 
तेणेकरून आगीची तमा न धरिता लोकानी हत्यार वरेबजेने केळे फिरगीयानी 
मरदुमी दिपाईगिरी करावी तेशी केली त्याप्रमाणे इकडीळ लोकानी भारती 
युद्धाप्रमाणे युद्ध केले. 


या मागे युद्धे बहुत झाली परतु या लढार्टस जोडाच नाही सर्व स्वामीचा 
आदीर्वबाद लोक बुरूज सोडीनातसे जाहले, तेव्हा ख्वामीच्या दंडकप्रहारे करून 
फिरंगी धमद्वेटरे बेहिमत होऊन अप्टमीस प्रहरा दिवसास कोलास आळे कोल 
घेतला आठ दिवसात कब्रिलासुद्धा झाडून जातोसे करार केले याजवरून मार 
तहकूफ केला फिरगी याणी कबिले वस्तमाव गलबतात भरिली काल वै॥ 
पोर्णिमेस फिरंगी झाडून गेला स्वामीच्या पुण्येकरून जागा फते झाली. 


लष्करचे ब हपमाचचे लोक सुरगाने उडाळे ब जाया ठार अदमासे पाच 
हजार किबहुना विशेष होतील तेसेच फिरंगीयाचे सातआठशे माणूस ठार व 
या निराळे जखमी झाले भारती युद्धाप्रमाणे युद्ध झाळे वसर्हट बाकी जागा, 
पश्चिमेकडून समुद्र, दनिणेस खाडी, पूर्वकडे खाजणविखल, तिहीकडून किर्माप 
इल्गज नाही एक उत्तरेकडून उपाय तिकडेही रेती, धर नाही स्वामी 
साक्षात्कार ईश्वराचा अंश स्वामीनी बस्ड दिली त्रिवार ठिहिळे ते शब्द 
अन्यथा कसे होतील ? 


1 दारू पेटविण्याचें छिद्र ७ दुषेळका खाव, 


एप ९२ 


३४ पराक्रमाची सीमा,. वसे काबीज 


वरकड वसईची गोष्ट मानवी लोकानी म्हणावी असे नाही बसई स्वामीचे 
आशीर्बादे फते झाली. श्रीचे सुदर्शन धमंद्वे्याचे मस्तकी बज्प्रहार होऊन 
टोपीकर म्लानत्ब पाबळे. अन्यथा वसई वसई होती व फिरंगी आगीचा पुला ; 
होता. स्वामीचे कर्तुत्वास पार नाही स्वामीचा महिमा स्वामी जाणत आम्हा 
मानवी लोकास काय कळे ? 


वसई फते होताचच सव्वागहो पुतळी पाठवून देणे ब श्रीभुलेश्वरास सव्वाशे 
रुपयाचा मुगुट घातला म्हणोन आज्ञा केली. याजवरून स्वामीचे आज्ञेप्रमाणे 
बसई फते होता'च श्रीनिवास केदार याजबरोबर पुतळ्या सव्बाढो व श्रीसुलोबास 
मुगुट सव्वाशे रुपयाचा घातला, ते रुपये १२५ सव्वाशे स्वामीचे सेंवेशी पाठविले 
आहेत प्रविष्ट होतीळ आम्ही लेकरे स्वामीच्ची असो सव प्रकारे कृपा करणार 
स्वामी समर्थ आहेत स्वामीचे बितरिक्त दुसरे दैवत आम्हा काय आहे ? साराद 
स्वामीच्या आदीर्बादे ब दंडाच्या प्रतापे कार्यसिद्धीते पावळे असे स्वामीचा 
महिमा आम्ही वर्णावयास सामर्थ्य धरीत नाही श्रीनिबास केदार पुतळ्या 
रुपये देऊन खाना केळे आहे ते लवकरच पावतील वर्तमान त्वरेने विदि 
व्हावे यास्तव हे पत्न पुढे रवाना केले असे सेवेशी श्रत होय दे विज्ञापना 


९ 
पोतुंगीझ ब मराठे भाग ४ ] [१२मे १७१९ 
पराक्रमाची सीमा,....वसई्व॑ काबीज 


[ वसईच्या युद्धाचे दुसरं पत्र चिमाजी अप्पाने शाहू छत्रपतीस लिहिलेले 
गोव्याचे सुप्रसिद्ध संशोधक प्रो. पिसुर्लेकर यांनीं “ पोर्तुगीज व मराठे” या 
मालेच्या चोथ्या भागांत ते छापळें असून तें त्यांस गोव्याच्या द्तरांत आढळले. 
मुळांत भाषेच्या चुका दिसतात. ] 


) बट्टा, भारा, 


जीवित तृणप्राय साहस ३५ 


श्री 
श्रीमत्‌ क्षत्रियकुलावतंस महाराज राजश्री छत्रपती स्वामीचे दोवेस -- 


विनंति दोवक चिमणाजी बल्लाळ कृतानेक विजापन्हा ठोवकाचे वर्तमान 
तागायत छ १४ सफर मोकाम वसई महाराजाचे ग्रेथास्तीत असे विनति वसईस 
मोर्चे छ ८ जिलकादी । लाविळे बस्ईचा बिलद उच्च बीस बाबीस हात रुधी 
इमारत वारा हात पकी गजी तोफा थोर ब दारुगोळा व हुके गरनाळास न्यून 
नाही वसईच्या कोटास पश्चिमेकडेस समुद्र, दक्षिणेकडे मातवर खाडी, पूर्वकडे 
स्त्राजण चिखल, तीन अगास उपाय नाही, उत्तरेकडेस स्वुसगी तिकडे वाळूची 
जमीन दोन हात खंटल्याने पाणी लागते जागा पका फिरंगीयाच्या कोटात चार 
हजार माणूस त्यामध्ये एक हजार ढोणे फिरंगी पुर्तुकाळी बाकी तीन हजार 
किरस्ताव वगेरे एक हजार जुजते माणूस स्ववरदार होते आरमार सामान 
वसईच्या बैद्रात तयार मोर्चवर मार कोटाचा व आरमाराचा होत होता तेव्हा 
शेवकानी तीनसे तोफा व दोनसे फटगड्या लाग करून रात्रदिवस मार देऊं 
लागलो पाचसातरऱे गोळा नित्य कोटास गेला या निराळे धबधंत्रे पाच एक 
दोनसे हातावर दुसरा शभर हातावर तिसरा साठी हातावर चवथा तीसा 
हातावर. पाचवा कोटाजवळ याप्रमाणे कोटापासोन तफावतीने बांधोन, करोल व 
बरखंदाज ब जताल बालदार वरते वसऊन, मार राखोन फिरगीयासी सफेलीवर 
मार करू लागला फिरंगी यानी धेब'वैबेवर व मोर्चवर गरनालाचा मार नित्य 
सीमेपरता केला. त्यानी मोचेंतीलळ व घव'धबेतीळ माणसे जखमी व ठार होत. 
तथापि महाराजाचे प्रतापे, लोकानी हिमत न सोडिता जीवित्ब त्रुणप्राय साहास 
करूं लागले. सुरुगाना उपाथ केला. त्यास जमीन रेतीची 'धर नाहीं याजकारिता 
सुरुंग खडोन दोन वाजूनी स्वाबाबर तख्तपोसी, त्याजवर दोनअडीच हात रेती, 
गरनाळेस फुटेना असे करून सुरुंग वारा चवदा चालविता, हे बातमी फिरगीयास 
कळलियावर, सुरुंगावर मोठमोठीया गरनाळा टाकृन, सुरुंग मोडून टाकिले. 
दाहा पाच सुरुंग याच रीतीने विछिन्न केळे तदोपर चोरीनें दाहा सुरुंग कोटास 
न्हेऊन, लाग करून, टाकी वाजता, फिरगीयानी आईकून पनाळानी पाणी सोडिले 
पाण्याचा उपाय न चालळेसा जाहाला तेव्हा आगीचा मार करून, मोठे मोठे 


1]. ता, ७ गेशवारी ९७२९ *“ अगडवब, अवजट, 


३६ पराक्रमाची सीमा, .वसई काबीज 


ओडे पेटवून ख्वाळी टाकून, त्यावर राळ ब तेळ टाकून, च्यार पाच रोज डोव 
केला. तरी उपाय न चाठेसा जाढला, तेव्हा कुसीचे बाजून नारळींचा मेढा 
घाळून, पेटी भरून, तोफा लागू करून, तोही तयार जाहाला. दोवकाकडून 
सुरुंगाची तयारी छ ३ सफरी जाहाली लष्करच्या लोकास व हरमास बाज 
वाटून देऊन, सुरुगास नगारेची इशारत करून सुरुंग उडता सवांनी एलगार 
करून जागा फते करावा, ऐसा सिद्धात करून सुरुंग भरोन लिपोन घेऊन बत्या 
भरून आणून छ ४ सफरी बुधवारी * प्रातःकाळी दोन घाटिका दिवस येता 
सुरुंगास बच्या दिल्ह्या 


जथे बत्तीस सरदही पोहचली नाही तो अगोदर उडाला काही सारदी 
पोहचली त्यास जरा बिळंब लागला दोन सुरुग उडलि-च नाहीत त्यास प्रथम 
सुरग उडताच लोकानी उताविळी करून हल्ल्यास उठळे काही कोटाखाली 
गेले काही थोडेथोडे कोटाचे बुरूज उडाले त्याजवर लोक चढले तो मागून 
दुसरे सुरुंग उडाले त्याणे लष्करचे व हदामाचे लोक दडपळे कित्येक दगडानी 
जखमी जाहाळे काही लोक बुरुजावर चढले होते, ते सुरुगाने उडोन गेळे तेच 
फिरंगीयानी साभाळून हके ब गरनाळे व दारूची मडकी व तोफा'चे रेजगरीचे 
मार सीमेपरता केला माणूस जाया ब ठार बहुत जाहाले दोनदी बाजूंनी लोक 
थडकून कसरले काम सुत्धारळे लोक धीरमोड जाहाले ते दिवशी काम काही 
जाहाले नाही उजवे बाजूचा सुरंग मातबर बाधला होता, त्याचा गोध करून 
पुन्हा सुरुंगात आणखी दारूचे बुघळे घाळून, बत्ती दुरुस्त करून, लिपोन घेऊन 
छ ५ सफरी महाराजाचे नामस्मरण करून, लोकाची निवड केली होती, त्यास 
जोरावार ताकीद केठी की, पडेल तो पडेल, राहल त्याणे खामखा महाराजाचे 
निशाण कोटावर चढवावे असे करून बत्ती दिल्ही सुरुंग उत्तम प्रकारे उडाला. 
तेच लोकानी चालोन घेऊन निमा बुरूज उडाला त्याजवर निद्याणे चढविली. 
तो फिरंगीयानी मेढेयातून साभाळून हुके व गरनाळा ब दारूची मडकी व 
दारून्चा जोत्या व तोफाचा रेजगार ऐसा मार कुबल केला, तेव्हा लोक भाजून 
कोडिले फिरंगीयाजवळ आगीचे बल भारी तरी लोकानी डोया देऊन बुरुजाच्या 
कराडीयास | दम धरून राहिळे फिरगी यानी तीन वेळा आम्हाकडील लोकावर 
लगट करून, उधलोन दिल्हे 


क २मे १७३९, | लाकडाचे ओंडे. 


महाराजांचे प्रतापास जोड नाहीं ३७ 


“०१७ 


तरी लष्करच्य़ा व हदामाच्या लोकानी छातीचा कोट करून पुनः परडियासि 
व बुरुजाच्या बघलीस बसोन काईम जाहाळे तसेच बुरुजाचे तळवटीस तहके 
खाणोन आश्रा केला दोन रोज येलगार केला त्यास सुरुग उडाले त्याखाली 
लोक दडपले व जखमी ठार अजमास चार पाचच हजार होतील तैसेच 
फिरंगीयाचे दोनही येलगारा अगोदर दोनसे असे सातसे ठार जाहाले या निराळे 
जखमी जाहाले मेढी मारून फिरंगी बोलावला होता. मेढा जालावयाचा विचार 
केला होता परंतु ते रात्रीस लाग चालिला नाहीं फिरंगी यानी हिमत धरून 
सिपाईंगिरी म्हणावी तैसी केली ज्याचे नाम सिपाईंगिरी सुरुंग उडाले बाहेरील 
लोक निमी बुर्जास जाऊन पोहचले असता अन्यात्रानी दम धरावा तेणें प्राप्त 
काये आहे तेच फिरगीच की इतुकी मदुमी करून, मेढा नूतन व बाहेरून 
आम्हाकडील लोक जुजले त्याणीही मदुमी सीमेपरती केली. पूर्वी भारती युद्धात 
अतिरथी महारथी झुंझले त्याच न्याये प्रस्तुत काळी महाराजाचे येकनिष्ट 
दोवकलोकीं विरथीपण जुझळे दीड प्रहर परियेत आगीचा मार प्रजन्य फिरंगी 
यानी केला तितका सोसून राहिळे इतुकी आग पिऊन मराठे फोजेने दम 
धरिला असे जाहाले नाही सीमा केली जागा कार्टम राखिला कोट घेतले 
खेरीज उठत नाही, असे पुर्ते कळले तेव्हा फिरंगी बेहिमत होऊन कोळाची बोली 
लागली $ मातबर फिरगी बाहीर येऊन दोवकास भेटले आठ रोजाची मुदत 
द्यावी, दभर गलबते द्यावी म्हणजे झाडून मुंबेस जातो. असा करार करून 
गेला आम्ही जेथिले तेथे मोर्चे काईम रास्बोन फिरगी यासी कोल दिल्दा 
फिरगी यानी मुंबेहून गेदीडसे गलबते भाडेने आणिली व डोवकानी शंभर गलबते 
दिल्ही. त्यावर कुल कबिले वस्तमाव चढवून छ १३ सफरी « फिरंगी गेला 


जागा महाराजाचे पुण्यप्रतापे फते जाहाला. वसईसारिखा जागा बाका विलंद 
कोणी गोष्टींचा अपाय नाही. याहीमथ्ये फिरंगी याचा जागा सर्व गोष्टीने सुती 
सामानपुर, लढाईला हे जागा येणे दुरोबस्त ( दुरापास्त ) होती परतु महाराज 
पुण्यप्रतापी महाराजाचे पुण्यप्रभावास जोड नाही. तत्मभावेकरून फिरंगी 
आयास येऊन जागा हस्तगत जाहला अन्यश्रया जाग्यास उपाय आहे असे 
नाही महाराजाचे प्रतापतेजोद्धवे सावमभौामादिक म्लान होऊन महाराजा'ची कीर्ति 
समुद्रवलयाकित प्रथ्वीत प्रफुल्लित जाहाली आहे फिरंगी याचा जागा वसई 


$ ४ मे, १७३९, » ११ मे, १७३९, 


३८ पेशवेकालीन शिक्षण व शिस्त 


हस्तगत जाहालियामुळे, समुद्रात सर्वास दहात प्रास होऊन चोऱ्याशी बैद्रातरी 
महाराजाची सलाबत गालीब* जाहली महाराज ईश्वरी अश जे गोष्टी यामागे 
कर्णद्वारा श्रवण जाहाली, ते या कलयुगी महाराजाचे पुण्यप्रभावे दृष्टीगोचर होते. 
अघटित गोष्ट घडोन येते. पूर्वी दाशरथी व श्रीकृष्ण व पाडबादेक अवतारी 
याणी दैत्यादि दमन करून, देव ब्राह्मणाचा आशीर्वबांद घेतला त्याच न्याये 
महाराजानी या युगी अवतार धरून धमंद्वेटे दैत्याचा निःपात केला महाराजा*चा 
स्तुतिस्तवे मानबी लोकानी करावा असे सामर्थ्य काय आहे ! मुख्य गोष्ट 
महाराजाचे पुण्ये वसई फते जाहाली अन्यत्राम शेबक लोकाचा उपाय होता 
असा अर्थ नाही विस्तारे वृत्त महाराजाचे शेवेसी विदित व्हावयास्तव विनतिपत्र 
लिटिले आहे शोवेसी श्रत होय, दे विज्ञापन्हा 


२६ 
राज. खं. १प॒ ९६ ] [मे १७४ट 
पेदावेकालीन शिक्षण व शिस्त 


[ ऐन उमेदीच्या काळांत पेशव्यांचे ग्रूहशिक्षण व कुटुंबांतील शिस्त कशा 
प्रकारची होती आणि छत्रपतींशीं त्यांचा घरोबा कसा चालू होता याचें गमक 
पुढील पत्रांत मिळतें. ] 


“ न्विरंजीब राजश्री रघुनाथ यासी प्राते बाळाजी बाजीराव प्रधान आ्रीरवाद, 
उपरी विशेष. येथून जाते समयी जे सुचले ते तुम्हास सागितळे आहे त्याचे 
स्मरण निरतर मनात असू देत जाणे. रघुवंश विदुरनीति, चाणक्य व जे तुम्हास 
येत असेल, त्याची नेमपूवक न्वितनिका करून, थोडेबहुत शास्त्री याजबळ नित्य 
म्हणत जाणे विराट्पर्वांपासून पुढे भारत रिकामपणी वबाऱचीत जाणे. केवळ 
घोडी फेराबयानचे छंदास न लागणे वजनी, केली, बेरीज बराबर करावयाचा 
सराव बहुत करणे चिरंजीव भाऊची मर्जी बहुत प्रकारे रक्षण करीत जाणे जे 
आज्ञा करतील तेच काम करावे बहुत केरून भाऊ बरोबरच जेवीत जाणे 
घोडी वेगळी बाधीत न जाणे, क्षुद्र मनुष्याशी सहवास कोणे प्रकारेही न करणे 


ककवन सन ---- >>> 


जोरदार 


महादेव भट हिगण्याचा म्हत्यु ३९ 


मातुश्रीबाई (> राधाबाई ), ताई (>: काशीबाई ), अनुबाई यासी एक दो 
दिवशी अर्ध घटकाभर जाऊन व्रसत जाणे शरीरप्रकृत नीट नाही यास्तव 
ओऔपध काही नेमेकरून घेत जाणे भाऊसमागमे घोडी फेरावयास जात 
जाणे सातारियास जर जावयाची आज्ञा केळी तर चिमणगिरि गंगाधर भटास, 
भाऊजवळ विनाति करून, बरोबर दिल्दे तर घेऊन जाणें सातारियास गेलियावर 
दोही बाईकडे विना बोलविल्यावाचून, अथवा गोविदराव यानी आपणहून 
सागिल्यावाचून, न जाणे कालानुरूप, वयास उच्ति योग्य वेप करीत असावे, 
देवपूजा थोडी परंतु एकाती, न बोलता करीत जाणे इतकेही नेमेकरून करावे, 
आणि गर्व न करावा, निरंतर साधन वृत्तीने वडिलाची मर्जी उत्तम असलिया 
पुसावे. शिष्य'धर्मे असलिया फार उपयोग आहे चिरजीव जनार्दन वहत कामही 
करून पढतात. ते हर एक गोष्टीत अधिक जाहल्यास तुम्ही स्यास मान्य पुरुप 
कसे व्हाल ९ विशेष काय लिहिणे १ ग्रेथीळ बर्तमान तर उदेपुराजवळ पचविसा 
दिवसात पावलो श्रीकृपेने मंहदेनत करून दिल्लीने सुमारे जात आहो जसे पुढील 
वर्तमान होत जाईल, तैसी योजना होईल हे आशीर्वाद 


२७ 
पुरं. द्‌. भा. १ ले. १५४ ] [ २९ पेब्रु> १७४४ 
महादेव भट हिंगण्याचा मत्यु 


[ हिंगणे हे पेशव्यांचे नाशिक येथील क्षेत्रोपाथ्ये. बाळाजी विश्वनाथ 
स. १७१८ त दिल्लीस गेला तेव्हां त्याने आपल्याबरोबर महादेव भटास घेतलें. 
बाळाजी परत आला तेव्हां दिछीच्या वकिलातीवर त्यानें आपल्या भरवशाचा 
इसम म्हणून महादेव भटाची नेमणूक तेथें केली. तेव्हांपासून हिंगणे राजकारणांत 
मान्यता पावले. उद्योगास क्षेत्र मिळतांच महाराष्ट्रीय, घराणीं कशीं भराभर 
उदयास आलीं त्याचे हें एक ढळक उदाहरण आहे. दिलीच्या वजिरास 
दक्षिणंतला भिक्षुक आव्हान देतो हा पत्नांतील प्रकार लक्ष्य आहे. ] 


४9% घरगुती अडचणी 


चिरंजीव राजमान्य राजश्री धोडोबा यासी, सदारिव चिमणाजी आसीर्बाद 
उपरी. येथील कुशल ता छ २५ मोहरम जाणून स्वकीये कुशल लेखन करीत 
जाणे विशेष काल दोन प्रहरा दिलीहून राजश्रीकडून बकील इछाराम आहि, 
त्याचे पत्र तेविसावे रोजी येथे आले, त्यात खुलासा हाच, की नादरशहाने 
रूमच्या बातशाहीवर चढाई केली त्यास नादरराहास मारून काढिले. फिरून 
नादरशाहा आपली फोजबंदी करीत आहे ब तोह्मास कुलीखान खंदारच्या 
मुलकात आहे, त्यासहि नादरराहाचे पत्र आले आहे की येणे व रूमातहि 
फौजबंदी होत आहे, हे येक वर्तमान लिहिले ब दुसरें लिहिळे आहे की मनसूर 
आलीखान व अमीरखानही दिलीस आले त्यास साप्रत माहादे[व] भटानी 
सवाईजी 4 मेलियावर त्याची वकिली आपणाकडे करून घेतळी आहे पहिला 
कृपाराम होता त्यास जैेसिगनगरात ठेविळे माहादेव भट मनसूर आलीखान 
याच्या दरबारी गेळे, त्यास बराबर सबाईकडीलळ जमातदार व प्यादे होते. 
त्यास त्याची याऱची हकाविसी बोली जाहाली, त्यास महादेव भटानी सिवी दिल्ही 
आणि आपले लोकास बोलले की धरा. त्यावरून त्याची या*ची लटापटी जाहाली 
माहादे[व] भटास जखमा लागल्या. त्याच्या पुत्रासही जखम लागली. संध्याकाली 
घरास गेले. मध्यरात्री मृत्यु पावले. पुत्र मात्र वाचले मोठी गोष्ट बाईट 
जाहाली. पर्त्रे आली ती तीर्थस्वरूपाकडे रवाना केली बहुत काये लिहिणे है 
आसीवाद 


7200-०८” 


२्ट 
पुरं. दू. भा० १ ले. १७६ | [ जून १७४८ 
घरगुती अडचणी 
[ सदाशिवराव भाऊने हें पत्र घोंडो आपा पुरदरे यास लिहिले आहे. त्यांत 
घरगुती अडचणीचें प्रतिबिंब दिसतें तें सामाजिक दृष्टया विचारणीय आहे. ] 
श्री 
आसीरवीद उपरी. गोपिकाबाई परबा येणार त्यास, येक बाईको घरी गरवार 
असता बाहेरून दुसरी आली तरी जोपर्यंत प्रसूत होये तोपर्यंत भेटी परस्परे 


' सवाई जयसिंग, २३ सेप्टेंबर, १७४३२ रोजी मरण पावला, 


“ तुमचे मस्तकीं हात ” २९ 


7.» 00. एकि, “00... शी के के “हा. ७ क... 


बाइकाची न व्हाबी आसे आहे त्यास प्रस्तुत बाई ६ येथे नाही, ताई |! आहेत 
त्याकडून चौघास पुसून ज्याप्रा आसेल त्याप्रा करून रहावेसे जाळे तरी बरेच 
जाले , जावेसे जाळे तरी तूर्त तात्याचे येथे पाठऊन पुढे वहिनी 1 आलियावर 
त्याचे विचार लोहगडास पाठवणे तरी पाठवावे लागेल. त्यास लोहगडचची हवा 
बाईट सासूची मर्जी येक प्रकार, इचे पोरपण दूर नसावे बरे जाणेच तेव्हा 
तात्याचे येथे ठेवावे किवा माहरी जावे हे पुत रीतमात मनात आणून लिहिणे 


ताईजबल पाचसात बाइकाचा शोध केला त्यास ही रीतच नाही येक दोन 
दिवस घरचीने बाहेर आसावे, बाहेरची जुनी जालीयावर येके जागा कोनी * 
देखील निघतात आसे आहे आणखी शोध करितो आसे जाले तरी वरच 
जाले तरी त्याचा विचार लिहिणे कोकणस्तात दडक नाही, देसस्थात आहे 
आसे बोलतात. यातही जसे होईल तसे करून पत्राचे उत्तर पाठवणे सखाराम- 
पंतासी$ बाबूरायासी/ असा मजकरर बोलत असतो रवाना मंदवार तिसरा प्रहर 
हे आसीर्बाद उत्तर लौकर पाठवणे आथवा येथळे माणूस भागले तरी तेथून 
पाठऊन देणे हे आसीर्बाद 


रर 
पे. स्फु. ले भाग ४ ले० ५ ] [ १५ डिसे. १७४९ च्या आधी. 
“ तुमचे मस्तकीं हात ” 


[ शाहू महाराजांस पुत्रसंतान नव्हते म्हणून अंतसमयीं त्यांस फार दुःख 
होऊन पुढे राज्यभार कोण चालविणार याबद्दल चिंता उत्पन्न झाली, पुष्कळ 
तपास व खल केला. पेशव्यांशिवाय इतरांच्या हातून राज्याचा निभाव लागणार 
नाहीं अशी खात्री पटून त्यांनीं मरणापूर्वी दोन लेख स्वहस्तान लिहून पेराव्यांचे 
स्वाधीन केळे आणि त्यास राज्यभार चालविण्याची आज्ञा केली. ग्राच आधारावर 
पेशव्यांनीं पुढील उद्योग केला. हे दोन लेख मृत्युपत्रासारखे महत्त्वाचे आहेत. ] 

$ राधावाई-बाळाजी विश्वनाथाचो बायको  ।!.' काशीबाई-जाजीरावावी बायको, 
४ गोपिकाबाई कोनी नित्णेस्वाळत होणें. 5$ सखाराम बापू बोकील ॥ बाबूराव पेठे- 
सदाशिवरावाचा मामा, 


9२ ५ निजानंढ लेखन ” 


यादी---१ 
श्री 

राजमान रा बालाजी प्रधान पडित यास आजा--तुम्ही फौज धरने सरबास 
आजा केली त्याच्या ढेव नाही महाराजास दुखने जाळे नाही बर होत नाही 
राजभार चाला पाहिजे तर पुढे वंस बसवने. कोलापुरचे न करने. चिटणीसास* 
सरव सागितले तसे करने वंस होईल त्याच्या आज्ञेत वाळून राजमंडल 'चालवने. 
चिटणीस स्वामीचे इसवासू त्याच्या तुमच्या विचारे राज राखने वंस होईल 
तो तुमची घालमल़ करनार नाई. सुदन असा 


यादी---२ 
श्री 

राजमान रा बालाजी पंडित प्रधान -- 

आज्ञा जे--राजभार तुम्ही चालबाल हा भरवसा स्वामीस आहे. पाहिले 
सागितळे खातरजमा ती चिटणीसानी अढळ केली तुमचे मस्तकी हात ठेविला 
आहे. वस होईल तो तुमचे प्रधानपद चालवील करील अंतर त्यास सफत 
आसे त्याचे अजित चाळून सेवा करने. राज राखने. बहुत काय लिहिने, 
सुदन असा 


र ० 
पे. द्‌. भा. २५ ले० १२१] [८ एप्रिल १७५१ 
“ निजानंद लेखन ” 
[या पत्रांतील भाषाशैली विशेष लक्षांत ठेवण्याजोगी आहे. ] 
राजश्री पंतप्रधान गोसावी यासी,-- 


श्रीमंत सद्रुणनिधान कृपाविधान प्रतापवरीष्ठाभिधान निरंतर भगबदनुसंधान 
सावधान क्षणा माहाराव जानोजी जसवंत निवाळकर $ देटवत विनंती उपर 


-> -->-->*“>“-- ->-:>-->> 


गोविदराव चिटणीस शाहूचा एकनिष्ठ सेवक, $ हा निजामाकडीळ मराठा सरदार, 
यास महाराव असा किताब होता. 


५ आमच्या सांभालाचा अभिमान " ४३ 


येथील क्षम ता छ २२ जमावल मा. भागानगर जाणोन निजानंद लेखन कोजे 
विशेष. राजश्री रघोजीबावा भोसले येथोन ती कोसावर येऊन उतरले आहेत है 
वर्तमान विस्तारे राजश्री भगवंतराव राम व राजश्री मनोहरपंत वकील यानीं 
लिहिळे आहे त्याबरून बिदित होईल आजी उद्या आम्हास निरोप होणार आहे 
आविलंबेच आटोपून येतो निरंतर स्ववैभवातिशये लेखकास लेखनाज्ञा करून 
लेखन जाल्या मन संतोरौकनिकेतन होईल. विशेष लिहिणे हेच विनती. 


लड पडल जा हलवत ळक 


-&4 
प. द्‌. भा. २५ ले० १४९ ] [ ऑक्टो. १७५२ १ 
“ आमच्या सांभालाचा अभिमान ” 


[ तोरगळकर तुळजाबाई सिंदे हिचे खालील पत्र भाषेच्या व राज्यकारभाराच्या 
दृष्टीनें महत्त्वाचे आहे. तुळजाबाईसारख्या कित्येक स्त्रिया त्या वेळीं राज्यसंरक्षणाचे 
कामीं कश्या उत्सुक होत्या आणि छत्रपति व पेरावे यांजबद्दल सरदारांची भावना 
किती अनुरक्त होती हे यांत दिसून येतें. ] 


श्रीशंकर 
राजश्री पतप्रधान गोसावी यासी 


श्रीमत अखंडित लक्षमी अलकरण राजमान्य विराजित स्नो तुलजाबाई सिदे 
दैडवत विनंती उपरी-येथील कुरालळ जाणऊन स्वकीये कुशळ ठेखनाऱा करून 
आसीर्वाद पत्री साभालावे विदेष, आपणाकडीळ आसीरवादपत्र बहुत दिवस 
येत नव्हते, याजकारिता अमृतोतरा'ची प्रतीक्षा सदैव सापेक्षित असता साप्रत आनंद- 
रूप आसीरबाद ( पत्र स्वामीने आम ) चे नावे पाठविले ते ( मस्तकी वदून ) 
चितास परम आल्हा , »- ५ पत्रावलळोकनी आपले चरणाविदच अवलेकनात 
आले आशापत्री आशोत्तेरे लिहली की नवाव आमीरुल उमराव निजामनमुलक 
गाञुदीखान बाहादर फेरोजंग दक्षणेस सुबेदार होऊन औरंगाबादेस दास्वल 
जाले सारी पातशाही मनसबदार दक्षणेच्या सुबियाचे ताबे आहात आपले 
जमियतीनिसी पत्रदर्दानी औरंगाबादेस जाऊन नबाबाऱची मळाजमात करणें यात 


४४ :£ आम्ही कान धरली रोळी * 


डी 


तुमचा गौर सरफाराजी ब नेहबुदी * असे, तरी जलदीने थेगे म्हणऊन 
आज्ञापिले त्याजवरून परमसंतोद जाला. येसियासी आम्हास आपली आज्ञा वंद्य 
आमच्चे मुरब्री सर्व प्रकारे पूर्वीपासून गोसावी समर्थ आपळे सिरी आहेत; आणि 
सर्वस्वे आपल्या साभालाचा आभिमान गोसावियासीच वडिलवबडिलापासून 
आमच्चा साभाल होत आला. तीथरूप कैलासवासीनी महाराज छेत्रपतीची सेवा 
येकनिष्ठपणे करून कृपा संपादून घेतली होती. पुढे अनाथकरुणानुवंध केलासवासी | 
या राज्यात अलियावरीही छेत्रपति व केलासबासी थोरले पतप्रधान सव प्रकोरे 
साभाळ करीतच आठे आता आमच्या साभालाचा अभिमान गोसावियावा'चून 
आणिक कोणास आंदहे ? आपल्या आज्ञेप्रमाणे जमियेत सुद्धा चिरेंजीबास यावया 
विलंब नाही आमचे वर्तमान राजश्री धोडाजी आकेदेव सेत्रेत निवेदन करिता 
अवगत होईल, आणि पत्रीही विज्ञत्नि की चिरजीव गत वरपष्ी न्यामतुलाखांजीच 
हामराह करनोलच्या मोहिमेस रखबाना केले ते करनोलची मोहिम करून 
न्यामतुलाखाजी बराबरीच भागानगरास दाखल जाले आम्हीही चिरंजीवास 
गोसावियाच्या आज्ञापत्रा आगोधरीच पत्रे लेहून पाठविली की तुम्ही लवकर 
येणें. इकडे नवाब निजामनमुलक फेरोजग बाहादर औरगाबादेस दाखल जालि 
म्हणऊन पहिलेही पत्र लादली आहेती आणि गोसावियाचे आज्ञापत्र 
आल्यावरीही मागती पत्रे लेहून पाठविली तेही लवकरीच येऊन पोहचतील. 
विशेष बिस्तार काय लिहिणे हे विनंती 


२२ 
राज. खं. ३ ले०--१३७ ] | २३ सप्टे, १७५५ 
“: आम्ही कान धरली दोळी ” 


[ उत्तर हिंदुस्थानच्या कारभारांत गोविंदपेत बुदेल्यानें काय कामगिरी केली 


कट साग जिती एकण णणटकलकाजका वकक क्ाणणणचाणा णी 


* भरभराट ! कै० शाहू महाराज, 


मी चाकर बारगीर स्वामीचा ४१५ 
श्री. 
श्रीमंत राजश्री पतप्रधान स्वामीचे सेवेसी,-- 
बिनंती सेवक गोविद बल्लाळ , कृतानेक साग नमस्कार विज्ञापना ता 
आश्विन वद्य ३० पावेतो स्वामीचे कृपेकरून सेवकाचे ब्तमान यथास्थित 
असे विक्षेष, 
इकडील वर्तमान एकदोन पत्री संवेशी लिदिळे आहे, त्याजपासञ बिदित 
जालेंच असेल व चिरजीव वाबूराव | याणे विनती केलीच आहे रा गोपाळराव 
याजविशी आजापत्र सादर जाले, त्यास राजश्री दादा स्वामीचे $ आज्ञापत्र 
आले त्यास आम्हास श्रीमत रा दादासाहेब स्वामीनी आजा केली ते प्रमाण 
गोपाळराऊ याजला राजी करता मीही येथीळ बदोबस्त करून येतो इकडील 
नवा मजक्र राजश्री जयाजी शिंदे यास मारवाटकरानी दगा केला, हे वर्तमान 
जमिदारास कळतार्‍च मन माने त्याप्रमाणे लबाडीस आळे सक्रुराबाद, इंटावे 
याजकडे जमिनदाराशी झुज मातवर आम्हाशी जाले, पघरा सोळा घोडी पडली; 
भले माणूस ठार झाले स्वामीचे प्रतापे गवार > मारून कहाडिळे परतु हा 
मुळ्स्य कोतादेशी गवार आहे सभावती पठाण जागा ब्रिकट रयत म्हणावी तर 
रजपूत हे गत आहे आमचे तेनातीस फौज रा अताजी माणकेश्वर याजकडील 
देविळी त्यास त्याजला रा दत्ताजी शिदे याजकडे मारवाड प्राती जाणे 
तेथेहि जरूर गेळे पाहिजे, जाणून निरोप दिल्हा श्रीमत रा दादा स्वामीनी 
रसदेचचा ऐवज चचार लाख पासष्ट हजार त्याजला देविळा त्याप्रमाणे निकडीने 
त्याजला जाणे, सबब सत्वर भरून दिल्हा चार लाख पास्ट हजार शिवाय 
नव्बद हजाराऱची वरात फफुंद व इटावे, सुकुराबाद ऐवजी तेही दिल्ही, 
सालमजकृरऱची रसद सुकुराब्राद, इटावे, फफुद थेथीळ रसद भरून दिली, त्याची 
कबज सेवेञ्ी पाठाविली आहे मी चाकर बारगीर स्वामीचा आहे जे मेहनत 
कुरा कडा ७ येथे केली, जिवाकडे न पाहिळे, आणि मोगलाशी झुंजला, 
स्वामीचे प्रतापे बोलबाला जाला सुभा मातब्वर होता त्यास जागा सुटली, 
स्वामीचे घरी आली जर जागा गोपाळराव यास देणे होती तर मजला बोलावून 
हुजूर नेऊन जे आज्ञा करणे ती करावी होती मी हुकुमी स्वामीचा आम्हास 


उपनाव खर मुदेले । लेखकाचा धाफटा बयु | गोपाळराव बर्व ७ रघुनाथराव दादा 
पेशवे याचे, > बटखोर ७ कुरा कोडा हे अलाहाबाद नजीकचे दोन प्रांत 


४६ “ आम्ही कान धरली शेळी 


उजूर काय? परतु कुरा कडेयात माझी प्रतिष्ठा, आबरू स्वामीनीच बसार्वली 
स्वामीचे जोराने वजीर रजबाडे याजला मी खातरेस आणित नाही त्यास 
अबरूने जालियास स्वामीचचाच नक्ष रहातो. श्रीमत राजश्री दादा स्वामीची 
आज्ञा ते आम्हास प्राणादाखल आहे त्याचे आज्ञेत उजूर करीत नाही मी त्याचे 
आज्ञेप्रमाणे वतर्णूक करून पुणे यास येऊन श्रीमंत रा. दादा स्वामीजवळ 
विनंती करणे ती करीन आम्ही चाकर स्वामींचे कमाऊ आहे. स्वामीचे चार 
पैसे खराब करावयाचे नाही गठडी एक जागा असती तर स्वामीस कळते की, 
चचाकरी फलाणेयाने केली असे स्वामीस विदित होते आता स्वामीची आज्ञा 
शिरसा वंदून येथील बंदोबस्त करून सेवेशी येतो उरूबरू येऊन विनंती करीन. 
मजला मोठी उमेद आहे, स्वामीची चाकरी उमेदपणे कराबी, आणीक जागा, 
मुलूख स्वामीचे घरी फार आणून घालावा हे आहे त्यास माझी नालीस नाना 
प्रकारे स्वामीस लिहिणार लिहितात त्यास जर मी स्वामीच्ची सेवा एकनिष्टपणे 
करीत असलो तर आमचे कल्याणच आहे जर काही दगाबाजी करूं तर इश्वर 
आम्हास शिक्षा करील आम्हास एक स्वामीची कृपा दिमायत * म्हणावी तर, 
वशिलावगा म्हणावा तर, स्वामीखेरीज आमची गोष्ट बरी सागेसारखा कोणी 
नाहीं बकरुलाखान पातशाहीत नामी सरदार होता, त्याजला परम संकटे परम 
उपाये जिवाकडे न पहाता बुडविला त्यास मराठा सरदार हे कर्म करिता तर 
जमीनीवर न माता ! आम्ही स्वामी'चे ब्राह्मण, आमची शिफारस कोण करणार? 
आज दोन लाख रुपयाचा तोफखाना स्वामीस मिळवून दिल्हा कुरा ब कडा 
अठरा परगणे, लहान थोर स्वामींच्या घरी आले पात्या कोठील ९ बजीर 
कोठील ९ जे जागा घेतली ते स्वामीनी कोणास दिली ? हे चाकरी सेवकापासून 
झाली काही नादानी आम्हापासून न जाली येथून लिहिता विस्तर आंहे आम्ही 
कान धरली शेळी आहो, हुकुमी आहो खावंदाची अहिर्निशी सेवा एकनिष्ठपणे 
करावी हें जाणता नालीस आमची हजारो कोणी लिहू, करू आम्ही त्रिझुद्र 
एकनिष्ठपणे वर्तणूक कोलियास काही फिकीर नाही, मीही येथील बदोबस्त करून 
सेवेसी येतो सेवेसी येऊन तपशीलवार वर्तमान विदित करीन, तेव्हा स्वामी 
एकोन संतोषी होतील, आमचे श्रमा'चे सार्थक होईल सविस्तर चिरंजीव बाबूराव 
याजला लिहिले आहे, ते विदित करतील राजश्री दत्ताजी शिदे याची मदत 
जरूर स्वामीनी करावी. राजे माधोसिग याणी गोविद तमाजी जिवे मारला ; 


4 आश्रय, आधार 


तिलोतमाच्या लावण्याचे तीळ ४७ 


>>” 


.<५५.>>”% 


आणि दहा हजार फौज सागरेकडे गेली म्हणून वर्तमान आहे. बरिजेसिग याचे 
साहेत्य करावे म्हणून गेळे आहेत आहे वर्तमान ते लिहिलें आहे वरचेवर 
लिहित जाऊन आम्हास उजर : तिळमात्र नाही प्राणसुद्धा स्वामीचे अज्ञिवर 
हजर आहे अजिशिवाय नाही जागा ते कितेक जीव सुद्ठा हजर आहि सेवेसी 
श्रुत होय हे विजापना 


२२ 
पे. द्‌. भाग ४३ ७0० ६] [ २४ जाने. १७५६ 
॥ तिलोतमाच्या लावण्याचे तीळ ॥ 


[ मकरसंक्रमणाचे तीळ पाठविण्याची वहिवाट मराठशाहींत सार्वत्रिक होती. 
अशा पत्राचा हा एक चमकृतिजन्ग्र मासला आहे ] 

श्री 

राजश्री पंतप्रधान गोसावी यासी, 

छ श्रीमत सदुणनिधान कृपावेधान प्रतापवरिष्ठाभिमान निरेतर भगवदनुसधान 
सावधान श्लो) माहाराव जसवंत निबालळकर दडवत ॥र्वनती उपरी येथील क्षेम 
ता छ २१ रा स्वर -- -- -- ज निजानंद लेखन कोजे विणप कृ. ...पत्र 
संक्रमाणाचे तिलगर्करायुक्त पाठावले ते पावोन परम समाधान जाले. कितेकानी 
या तिळाचे लावण्य पाहून तिलोतमाच्या लावण्याचे मूळ हेच तीळ असतील 
ऐसे मानिळे अस्मत्‌ चितान कृपा श्षेहमये जाणोन आवडीने शरर्करासहित सेविता 
रसनस गोडी व चितास प्रतिक्षणी अमिवृधि लक्षणी श्लेहवदाता प्राप्त जाली, 
तो बिस्तर लिहिणियाहून विद्षेषतर असे हे विनती 


* हयगय 


3८ मराठ्यांचा हिदबाहेर दृष्टिक्षेप 


५“”८7*./४?४-”” “०५/१५/१०९७ ४७५५ १७०५०0७-/0१४७०/-०”४४१/--९ १७-४४ 700७ “0७००५७ “0 ७. 7700-०९ १००५0 ९ ७५७०-00 ७0९७-०0 102./८0/ (००८00 3.०0 के काक कनक ७ कि. 0 ्केल्ट 


३४ 
फे, स्फु. ले भा. 2 ले० ११] [४ मे १७५८ 
मराठ्यांचा हिंदबाहेर दप्टिक्षेप 


[ मराठ्यांची सत्ता सावभोम बनू लागली, तेव्हां त्यांच्या सेनानायकांचा 
दृष्टिक्षेप कसा वाढत रेला हें रघुनाथराव दाढांच्या खालील पत्रांत दिसून येतें. ] 
श्री 

“ सेवेसी विजञापना लाहोर, मुलतान, काव्मीर वगेरे सुभे अटकेअलीकडे, 
येथील बंदोबस्त करून अम्मळ बसवावा त्याम, काही जाला, व काही होणे 
तोही लवकरच करितो अद्‌॑मदखान अबदाली याचा पुत्र तैमुर सुलतान व 
जाहाखान याचा पाठलाग सरकारचे फोजेने करून त्याची फौज लटून घेतली. 
काही थोडीली फौज झडत पडत अटकेपार पिक्लावरास जाहानखान व तेमुर 
सुलतान पोहोचले खासा अबदाली इस्पहा इराणचा पाददाहावरी फोज सुद्धा 
चालोन गेला होता, त्यास इराणचा पादरहा जवरशाहा तिकडून अबदालीचचे 
फौजेवर चालोन येऊन हल्ला करून काही फौज लटून घेतली खासा अबदाली 
मात्र वारा, चौदा हजार फोजेनिशी इस्पहानातून अलीकडे कंधारास आला 
इराण्याची फौज याचा पाठलाग करीत आली आहे जबरदस्तखान व सुकरब- 
खान वगेरे सरदार व जमीनदार त्या प्रातीचे अबदालीचे जबरदस्तीमुळे रुजू 
होते, तेही बदलोन हंगाम करितात हल्ली त्याच्या अर्जा, रफीक | होऊन सेवा 
करून दाखवून अबदालीस तब्री करूं ऐशा आल्या आहित चहूंकडून अबदाली- 
वर हंगाम जहाला आहे याजमुळे त्याचा धर सुटला आहे सबत्र हिरातेत गेला 
तर अबदालीस धर धरवत नाही साराद, अबदालीचा जोरा तिकडून होतो 
ऐसे नाही त्याचे साहित्य उपराळा कोण्ही करिता दिसत नाही इरानचे 
पातद्याहानी तिकड्टून फारच जेरदस्त केळे आहे इकडून जोरा पोहोचचावून 
सरकारचा अमळ अटकेपार करावा अहमदखान अबदाली याचा पुतण्या 
अवदुलरहीमखान अबदालीचे दोलतेचा वारीस स्वामीपाशी देशास आला, तो 
स्वामीनी आम्हाकडे पाठविला होता त्यास अटकेअलीकडे काही थोडीशी जागा 


स्नेही, दोस्त र 


कंदाहारपावेतो अंमल 9९ 


बसाबयास देऊन अटकपार काबूल पिश्याबरचा सुमा देऊ अबदालीची फौज 
अबदुलसमदरखान सरहिंदेत होता तो पाडाव सरकारात आहे तो व आणखी या 
प्रान्तींची फोज इरानी मोगळ येऊन देऊन मशारनिल्हेची रवानगी करितो है 
तिकडील बैदोबस्ताची पेरवी करितील स्वामीनचे पुण्यप्रतापे अबदालीस जोरा 
पोहाचाऊन तंत्री करितीळ, पारपत्य उत्तम प्रकारे करून अटकेपार अमल 
बसवितील लाहोर प्राती राजश्री रोगको अनाजी व रायाजी सखदेव ऐसे ठेविले 
गोपाळराव गणेश याचाही पेगाम| आहे तेही राहातील याजशिवाय आणखी 
किरकोळी पथके ठेविता स्वामीचे पुण्यप्रतापे बदोबस्त उत्तमच होईल पुढे 
स्वदस्तुर इरानचे पातगाहा'चे कागदही आम्हास व मल्हारबास आले होते की, 
लवकर क'धारेस यावे, आणि त्याचे पारपत्य करून अटकेची हद्द करावी, ऐसा 
मजकूर आहे परंतु आम्ही तरी काबूलचचा सुभा अबदुल रहीमखान स्वामीनीं 
पाठविला, त्यास देतो फौज वगेरे थोडेबह्दत साहित्यही करितो काबूल व कंदाहार 
हे अटकेपारचे सुभे टिंदुस्थानकडे अकबरापासून आलमगीरपावेतो होते ते 
आम्ही विळायंतेत का यावे १ यास्तव तूर्त येथे सुभे देता त्यासही फारसे या सु*्याची 
द्रकार नसेल तो इरानचा अंमळ करील आम्ही कदाहार पावेतो अमल 
बसवून तूत त्यास गोडच जाब पाठविणार आहो लटी व जंबूचा राजा व 
काइमीर वगेरे तमाम बकीळ आले आहेत ' मामळत थोडोबहुत अटकेअलीकडील 
करीत आहा पलीकडील तूर्त होत नाही स्वटपट मात्र होईल तूर्त तातडीमुळे 
जे होईल ते करितो पुढील स्वारीस जो कोणी सरदार मातबर येईल तो बदोबस्त 
करील मुळूख दो चौ करोडीचा वसुली, परतु जमीदार मवास मोठे मोठे आहेत 
आम्ही नावास मात्र खंडणी करितो जेथे पंचवीस लक्षाचा मुळूख, तेथे एक 
दोन लक्ष देणेच कठिण आहित तूर्त माघारे फिरावयाचा डोल स्वामीचे 
अज्ञिवरून धरिला आहे त्याजमुळें जे होते तेच करितो तटी ।. लावीत नाही. 
तूत या प्रानती आदिनाबेग मोगळ मातबर व प्रामाणिक आहे त्याजवर सारा 
यकतियार $ दिल्हा आहे लाहोर मुलतान यासच कमाविसीनें दिल्हे आहे यदा 
तर सारे काही सोईस लागेल स्वामीस कळावे रवाना छ २५ माबान मुक्काम 
लाहोर बहुत काय लिहिणे हवे विजञापना 


” व्यवस्था, खवरदारा, 1 समधान, ! हृटास ७ भरवसा, 


५० दीलताबाद तुम्हास दुर्घट वाटव्ये 


२५ 
खरे, णे ले. सं. ले० १५. ] [ १ एप्रिल १७६० 
दोलताबाद तुम्हास दुधेट वाटत्ये 


[ पटवर्धन घराण्यांतील हूर व रागीट पुरुष गोपाळराव गोविंद यास 
पेशव्याने दोळलताबाद हस्तगात करण्यास पाठविळें असतां त्याने एकदम हला न 
करतां राजकारण चालविळें, त्याबद्दल पेशव्याने त्यास पुढील ताशेरा लिहून 
पाठविला आहे. सरदारांचे गुणदोष ओळखून त्यांजकडून कामे घेण्याची 
पेशव्याची हातोटी यांत व्यक्त होते. ] 


श्री 


पुरवणी. राजश्री गोपाळराव गोबिद स्वामी गोसावी यास नमस्कार विनंती 
उपरी. बारवार लिहिता का, ही स्थळे दुधंट आहित, शहास गुंतता येत नाही, 
विचारे कार्थसिद्दि करावी लागत्ये, यास्तव हला राहविला म्हणोन लिहिता हे बहुत 
अपूर्व वाटते. बिनचार दूरंदेशी | तुम्हासच कळते हे पूर्ण प्रत्ययास य्रेऊन गेले. 
परंतु हे राजकारण प्रथम नरम धरिलेंत, रस्त |. बंद न केली, ये गोष्टींची तारीफ 
चिरंजीव भाऊ वगैरे सर्व शहाणे तुमची फार करितात तुम्हास स्थळें अवघड 
वाटतात, परंतु श्रीक्षपेने तृणप्राय आहेत मल्हारबानीं धोडप हल्ला करून घेतली 
ते स्थळ हृ करून यावयाचे होते ? कालच्या मोगलळावर उभयता चिरजीवानी 
सफेजगी , केली, एका लढाईत मोगल चक्काचूर केळा, हे कोणाचे तकात येत 
होतें १ लाखो असाध्य कामे श्रीकृपातेजप्रतापापुढे तृणप्राय आहेत परतु करणारा- 
सारस्त्रे फल होते तुम्ही सवत जलद रिपाई असे जाणून मी तुम्हास पाठविले 
होते. तुम्हीच आम्हास विचार लिहिणार, इतकेच कळले असते तर एकादे 
लहानसहान पथके पाठविले असते तो प्रथम दिवशी रस्ता बंद करिता. काहीच 
द्यावयाचे न बोलता, म्हणजे आज काम जाहले असते तुम्ही मातबर, तुम्हास 
कार्य जाहल्यावाचून आणता नये, यास्तव तुम्हास यदा यावे म्हणून तुम्हासच 
आज्ञा करितो, ते तुम्ही करीत नाही, ये गोष्टीस इलाज कोणता करावा १ 


1 दुरदेशी दूरदृष्टी, पुढचा पीच, ! रस्त रसद, दाणापाणी, 
सदाशिवराव भाऊ व रघुनाथराव दादा. ' यद्वास्वी संग्राम, 


“ तेमूरच्या सलळतनतेचा नाश कत्तंव्य नाहीं ” ५१ 


गोपाळरावजी । हे दोलताबाद तुम्हास दुधेट बाटत्ये, परतु दो महिन्यात सखूतीने 
वेढा घाळून एक रुपया न देता घेऊं का की त्याची कुमक कोणी करीत नाही 
मोगलाने कुमक केली तर पुनरपि श्रीकृपेने पन्नास हजार फोज जमा करून 
अगदी मोगल दक्षिणेत होता की नव्हतासा करू हे मोगळ समजले आहेत तुम्ही 
समजत नाही यास इलाज काय करावा ९ तुम्हास बहुत दूरदेशी समजते रागे 
भरून लिहिले म्हणोन तुम्हास आता राग येईल परंतु तुम्ही वारंवार आम्हास 
विचार लिहिता यास्तब ठिहिणे प्राप्त जाहळे या पत्रापूर्वी कार्य जाहले असेल 
तर उत्तम आहे नाही तर परिच्छिन्न 8 दाहरपन्हा $ घेऊन वेढा बसविणे 
श्रीकृपेने कार्य होईल जो जा तुम्ही राजकारणे करिता तो ता काम नासते. 
या उपर या पत्रावरून जितका राग येईल तितका त्याजवर काढणे जर कार्य 
जाहले असेल तर मग व्यर्थ राग येऊं न देणे तुमचा स्वभाव रागीट, यास्तब 
इतके दिवस सखत ठिहिळे नाही आता वारंवार तुम्ही विचार लिहू लागला 
तेव्हा लाइलाज ! जाणून लिहिळे आहे हे पत्र कोणास ठाऊक नाही. ठेकरा- 
दाखल भेवकावर एकाती रागे भरल्यास वाईट मानू नये. छ १४ साबान 
है विनंती 


२६ 
ऐ.. टि. भा. २ ले० ३३, ] [ १८ एप्रिल १७६० 


“ तेमूरच्या सळतनतेचा नाश कर्तव्य नाहीं ” 


[ सदाशिवराव भाऊची रवानगी स. १७६० सालीं अब्दालीवर केली त्या- 
वेळीं त्यास काय ताकिदी होत्या आणि त्या स्वारीचे एकंदर उद्देश कसे होते, या 
गोष्टी पुढील पत्नांत स्पष्ट कळतात. पानपतावरील प्रसंगाचे निदान समजण्यास 
या पतन्नाचे साह्य होते. ] 


श्रीगजानन 
“£ राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री गोपाळराव गणेश स्वामी गोसावी 
यासी पोष्य सदारिव चिमणाजी नमस्कार विनंती उपरी येथील कुरल जाणून 


$ निःसशय $ शत्रूने आश्रय केळेठें शहर ४ नाइलाजास्तव, 


जर “ तेमूरच्या सलतने'चा नाश कर्तव्य नाहीं 


०५.०”. 


स्वकीय कुराल लिहीत जाणे. विरोष तुम्ही छ २५ रजबऱ्ची पत्रे पाठविली, तो 
छ २७ सांबानी पावली आबदालीचे वर्तमान व सरदाराकडील ब बंगल्याकडील 
वगैरे कितीएक लिहिले, ते कळले ऐशास प्रस्तुत सरदार कोठे आंढेत १ 
आबदाली कोणे ठिकाणी आहे? मनसबा काय करितात? हे सर्व बारीक 
मोठे शोध करून वर्चिवरी जलद जोडीबराबर लिहीत जाणे खासा स्वारीही 
देशी मोगलार्चे पारिपत्य यथास्थित करून, मजळ दर मजळ हिंदुस्थानात 
अबदालीच्या पारिपत्याकरिता येत आहे छ २९ साबानी हंडीय़ांचे घाटे 
नर्मदा पार जाहली. मातबर फौज सुद्धा सुरोज खेऱ्चीच्या मार्गे दरकूनचच येत 
आंहे सरदाराच्या भेटीनंतर पोख्त मनसबा होऊन सर्व गोष्टी यथास्थित होऊन 
येतील तुम्ही चहूकडील वर्तमान यथातथ्य बारीक मोठे बरिचेबरी लिहीत जाणे 
या गडबडीमुळे आम्ही राऊत, प्यादे, शिबंदी ठेव्रन, अंमळठाणी हा कालवरी 
रक्षिली, जरी शिबदी नसती ठेवली, तऱही अंमळ उठला जाता, गडबड 
बारे तो शिबंदी दूर करिता येत नाही म्हणून लिहिळे ते कळले ऐमसेयासी शिबंदी 
ठेउन अंमल राखिला, हे बरेच केळे आय्याप्रि बदोबस्त ठीक होय तो कार्याकारण 
शिबदी राखून सावध राहाणे सुज्यातदौलाच्या मनात गडबड करावयाचे 
आहे, दबावितात म्हणोन लिहिले, तऱ्ही त्याचेही पारिपत्य लौकरच होऊन 
येईल सुजातदौला याणी पहिल्यापासून स्नेहानेच वर्तन राखिळे आता हे गोष्टी 
मनात न आणावी तुम्ही मागे त्याचेविषयी फार बोलत होता त्यास साप्रत 
तैमूर याची पातशाही गारत आबदालीने केली, म्हणजे अमीर रजपूत आहे 
यार्‍ची पातश्ाहात घ्यावयाशी राहील की काय ? जेथे लहानाचे थोर, दोन दोन 
पिढ्या तीन तीन पिढ्याची पातद्याही राखावयाशी आम्ही जुंजता भाडतो, 
हे जर या गोष्टींची फिकीर मनात न आणीत, तरी यामुळे आवबदाली 
काय मनात आणील, इतब्रार कसा पडेल, हे कळतच आहे अखेर 
आम्ही जबरदस्त, आमचा पेच्च त्यास आढे, तो जर स्नेहाने वर्तलळा तर 
त्याचा आमचा काय दावा आहे? परंतु तो आम्ही एक होऊन, तैमूर याचे 
सलतनतेचा नाश करावा हे आम्हास योग्य नाही, ब हे सारे आमचे स्नेही 
यासहित सर्वांचे वाईट हिदु धर्म, व तेमूर याचे काहीच नाही असे होणे हे 
आमचे पाहित्यात कसे होईल १? व याणीही हीच गोष्ट मनात आणावी कमर 
बाधून आम्हास व सरदारास येऊन सामील व्हावे घरचे पेच असतील ते 
त्याचे आमचे बिचारे दूर होतील परंतु हा रात्र नाहीसा करावा हेच त्यास 


परकी रात्र नाहींसा करावा "डे 


>“ कय 0९०0, “कशे ७०००0४०००० 0०००००००००-०० ७००0१७७०५० ७७०५५१७ ७०००0७००७०” ७.०” .७०९.७००0०००९0४.०५७७.०- 00 २७-८० ७४५४. “0. 


योग्य या अन्वये त्याशी भाषण करणे हें तुम्हास सवड असली, काही 
अनुसंधान असले, तर ठीक करून बमयफौज 1 यांवे दुसरा विचार न करावा, 
हेच करबणे सुजातदौलाचे मार्फतीनें नजीबखान रोहिल्याने आलीगोहर यासी 
राजकारण काहीं लाविळे आहे की काय किबा नाही ? आलीगोहर कोठें आहेत? 
त्याची फत्ते कशी जाहली ? पुढे काय विचार करितात ते सर्व लिहिणे तुम्ही 
तिंकडील जे जमीनदार वगैरे असतील, ते सब आपले लगामी लावून, त्याज- 
पासून आबदालीचा अंमल तिकडे होऊ न पावे ऐसे करणे आपला अंमल 
ठासून राखिला, उत्तम केळे पुढेही याच प्रकारे करणे जाणिजे छ १ माहे 
रमजान सु।। सितेन मया व अलफ नारो खंडेराव व पाचशे राऊत दाहाजादीया- 
जवळ तुमचा आहे त्यास उत्तम आहे त्यास येथून आलिगोहरास लिहिळे आहे की, 
सारे अमीर ब रजवबाडे राजे यासी पत्रे, फौजसुद्धा आम्हास येऊन सामील व्हावें, 
ऐसे पाठवावयाविपयी लिहिळे आहे तरी ही पत्रे तुम्ही लेहून सत्वर येत असे 
करणें. व परभारेही असेच लिहिळे आहे शहाजादीयाने तिकडील बंदोबस्त 
करून सत्वर यावे पातऱाहात दिल्लीस कायम करून परकी शत्रु नाहीसा करावा 
मग घरचा बदोबस्त सहजात होईल तरी हाही मजकूर लिहिणे, डोळ धरावा 
बारंवार बातमी बारीक लिहीत जाणे जाणिजे छ १ रमजान बहुत काय 
लिहिणे ! हे विनती 


२७ 


पे. द. भा. २७ ले० २५५ ] [| २६ जून १७६० 
पानिपत स्वारीची आर्थिक कुचंबणा 


पा छ १६ जिल्हेज इहिदे 
आधिक श्रावण. 
| पुढील पत्र सदाशिवराव भाऊने पेशव्यास लिहिलेले असून त्यांत पानिपत 
स्वारीचा आर्थिक कारभार कसा चाळला आणि , पैशासंबंधानें सदाशिवराव 
भाऊची कुचंबणा कशी होती याचे वर्णन आहे. | 


1 फोज सहित 


"५४ पानिपत स्वारीची आर्थिक कुंचबणा 


श्री 


दोवेशी विनंती. सन इहिंदे शितेनच्या हिदुस्थान प्रातीचे मामलेदारांकडे 
रसदार्‍चा ऐवज येणे ऐशियास, आम्हाकडे ऐवज पाहिजे, यास्तव इकडेच ऐवज 
घ्यावा लागतो मामलेदारास ताकीद होऊन इकडेच ऐवजाचचा भरणा कराबयास 
आज्ञा केली पाहिजे आबदालीच्या मसलतीमुले रसदाऱचा पैका घ्याबा लागला 
शहास गुतल्याने दुसरा पैका कोठे मिळणे कळतच आहे. धरचा पैका व कर्ज 
खावे लागळे त्यास थेकंदर जमेच्चा ब ख्चीचा अजमास करून देशी पैका 
जमा व्हावा त्यास खर्च लाऊन तो अजमास ब आमचे स्वारोकडील जमेचा 
ब खर्चाचा अजमास करून दोन्ही अजमास पाठविले आहेत. मागील 
बाक्‍याऱचा ऐवज देशी हिदुस्थान प्राते येणे आहे त्यास हिदुस्थानात आबदालीचचा 
दंगा जाला यामुले सालमजकुराचा अंमळ यथास्थित चालोन ऐबज माहालचा 
बसूल जाला नाही व गारा ब थडी पडली यामुळे जागा जागा माहालास 
तोटे आळे नबे जुने मामलतीची घालमेल जाहाली, यामुळे बाकीस ठिकाणच 
नाही. गोविंद बलाळ याजकडील बाकी साठेसाळ बोढणींची ओढत आली. 
बहुतच तपशील आहेत. त्याही मध्ये निकड करावी अगर मागील चौकशी करावी 
तर गडबडीमुले चौकशी होत नाही. आबदाली'चा पेच वारल्यावर जे होणे ते 
होईल साल मजकूर सन इहिदेचा लहानमोठे मामलेदाराचचा रसदेर्‍चा ब पुढील 
अखेर साल तागाईत आम्ही आपणाकडे नेमिला आहे त्यास खर्च फार, जभा 
थोडकी त्याहीमध्ये बिचार पाहाता केवळ वरचा पैका जामादारखान्यातील खावा 
असाच प्रसंग प्रास जाहाला. त्यास स्वामीचे प्रतापे करून पारपत्य पठाणाचे 
लबकर जाहाल्यास हिदुस्थानचे माहालचचा ऐवज फारसा आम्हाकडे लागणार 
नाही स्वारीशिकारीमुळे खंडणीचा ऐवज आकारेल पठाणाऱचे पारपत्य जाहाले 
तरी दसरापर्यंत बाहेरील कोठील पैसा मिलणें कळतच आहे दिल्लीकडे आलो. 
या प्रातात फौजा नेहमी आहेत, त्यामुळे मुळ्क वैराण बहुत जाला जाटाकडे 
खंडणीऱचा पैका येणे त्यास या समई जाटास मागता येत नाही. जयनगरबाले 
याजकडील पैका येण कळतच आंदहे मसलतीमुळे अडचण पडली, त्यास या 
प्रातीचे माहालकरी याजकडील येकदर भरणा तेथे रसदेर्‍चा न घ्यावा कदाचित्‌ 
कोणी माहालकरी याचा इकडे भरणा करावयाचा सावकार नसेल त्यास सागोन 
उजनी, इंदूर या ठिकाणच्या हुंड्या घेऊन पाठवाव्या देसचा जमेचा ब 


रड ल्याहावी उत्तम नाहीं "२५ 


खर्चाचा अजमास करून पाठविला आहे व मागील शितेनची माहालकरी 
याजकडे बाकी राहिली आहे, त्यास हिदुस्थाना प्रा तिकडील तपशील नाही 
फडशे माहालकरी यांचे जालियास काही ऐवज वसुलात येईल सन इहिंदेची 
जमा व खचच लिहिला आहे त्यास सरासरी पाहाता खर्च जाऊन बाकीच 
राहावी असा अजमास आहे फोजेचे खर्चाचे दोन प्रकार लिहिळे आहेत त्यास 
मसलत पडल्यास तीस द॒जार फौज लागेल नाही तर काहीच गुंता नाही 
अबदालीचा पेच उलठगडलियावर देशी काही मसलत पडणार नाही पठाणाचची 
मसलत लांबली तर आम्हाकडे खर्च भारी व आपणाकडे खर्च भारी 
होईल इकडील स्वारीचे लोकास निजामअली'चे जुंजात घोडी पडली व रोगाने 
बहुत मेली, यास्तव घोडे घ्यावयास थोडे बहुत जरूर द्यावे लागते गितेनची 
रवानगी लोकास द्यावया'ची, त्यास पोटास रोजमरा पुर्ता मिळत नाही तेव्हा 
रवानगो व नालाबंदी कोठील ? दिल्लीकडे दंगा जाहाला यामुळे इकडील सावकार 
परागंदा जाहाळे कर्जबाम कोठे पैसा मिलत नाही स्वामीच्या प्रतापेकडून 
पठाणाचे पारपत्य लौकर जाहाले म्हणजे सर्व गोष्टी उत्तम आहेत जिकडे 
कामास जावे तिकडे मेलवावे, खावे, रड ल्याहावी उत्तम नाही परंतु दतबा 
पडल्यापासून फार रोज कजिया होऊन बखेडे वहुत जाळे सलावत त्याची वाढली 
त्याचे पारपत्य जाळे तर दसऱ्यापर्यंत ऐवज कोठील मिळणार ? कर्जासही 
सावकार सर्व जागा जागा"चे निघाळे दकडील रसदा इकडे देवविल्या तर देशी 
कर्ज वारून ऐवज अधिक आहे च्यार यादी होत्या त्यावरून अजमास इकडील 
ब देसचा जमाखर्चाचा बारमाही लिहिला आहे दाहा बीस लाख अलीकडे 
पलीकडे जमा कम तर काही कलमाची जाजती होईल सर्व अर्थ ध्यानात आणून 
रसदाचचा ऐवज इकडे द्यावयाविशी मामलेदारास ताकीद करावी येथून पत्रे 
पाठविली आहित यंदान्चा मनसबा विलक्षण, यास्तव लिहिळे. नाही तर घरचा 
पैका खावा तो फार बाईट वाटतो इलाज नाही यास्तव सेवेशी लिहिले आहे 
येथेंही मामठेदारास ऐवज इकडेच भरणा करावा म्हणून ताकीद केली. पूर्वी 
याचच मजकुराचे पत्र पाठविळे आंहे ते पावेल न पावेल यास्तव दुसरियाने 
विनंती लिहिली असे रा छ १२ जिलकाद बहुत काय लिहिणे दै विनंती 


ईन लाडके व्हाल ते कामाचे नाहीं 


र्ट 


का. सं. प. या. ले. १८३] [ १९ एप्रिल १७६० 
पा छ. २२ रमजान 


लाडके व्हाल तें कामाचें नाहीं 


[ त्रिबक सदाशिव ऊर्फ नाना पुरंदरे व सदाशिवराव भाऊ पानिपतचे स्वारींत 
जात असतां रस्त्यांतून हें पत्र महिपत त्रिबक ऊफ बजाबा पुरंदरे यास लिहिलेलें 
आहे. बजाबा त्या वेळीं लहान दहा बारा वर्षीचा असावा. त्याच्या शिक्षणाची 
विशेष काळजी पत्रांत दाखविलेली आहे. ] 


॥ श्री ॥ 

चिरंजीव राजमान्य राजश्री बज्यावा यासी प्रति सदाशिव चिमणाजी 
आदीर्वाद उपरी येथील कुल जाणोन स्वकीय कुराल लिहीत जाणे विशेष --- 

हाकडील पत्र येऊन वर्तमान कळत नाही तरी वरचेवर सविस्तर वर्तमान 
लिहीत जाणे आम्ही मजळ दर मजल नर्मदापार झालो पुढेही दरकूच जात 
असा घोड्यावर बसणे व लिहिणे पढणे चागळे करणे तोर्थरू्प बोलावतील 
तेव्हा पुण्यास जात जाणे फार खेळत न जाणे धरी अबई 4 मायेने रागे 
भरणार नाहो, लाडके व्हाल ते कामाचे नाही चागले लिहिणे, पढणे, धोड्यावर 
बसणे करणे छ २ रमजान हे आक्ीवीद 


२९ 
पु० द० भा. १ ले० ४००-४१५ ] [स १७६१ 
भाऊ वांचून दुनिया दोलत व्यर्थ 
[ सदाशिवराव भाऊची पानिपतावर कुचंबणा झाली, त्याची कुमक करण्या- 


करितां पेशवा नानासाहेब फोजेसह हिदुस्थानांत ग्वाल्हेर प्रांती गेला, तितक्यात 
ता. १४ जानेवारी १७६१ रोजीं पानिपतावर संहार झाल त्याची बातमी कळून 


*% आबाजी पुरदरे याची पत्नी, तत्कालीन समाजांत तिची मान्यता मोठी होती 


पेशव्याचा शोक ०७ 


व कवि ययाडवड यय भी या भड कव ओ 0. का 


त्यास परमावधीचा दुःखावेग प्राप्त झाला, तो कित्येक पत्रांत त्यांने नाना पुरंदरे 
यास लिहून कळविळेला आढळतो. हीं पत्रे स. १७६१ च्या फेब्रुवारी-माचं 
महिन्यांतलीं असून, त्यांतूनच खालील मजकूर उद्‌'रत केला आहे. पत्नांत हृतर 
मजकूर अनवऱ््‌यक वाटला तो गाळला आहे. ] 


चिरंजीव राजश्री नाना यासी बाळाजी बाजीराव प्रधान आत्रीर्बांद उपरी 
एकदा भाऊचे दन ध्यावे हा हेतु आहे भाऊसाहेब अजमेरीस दाखल होऊन 
त्यांचे हातचे पत्र येई तो यत्न करावा अजमेरीस जाऊन आलाजाट पावेतो 
शोध काढावा मी बहुत माणसे आज पंधरा दिवस तिकडे रवाना करितो 
अद्यापि पकी खबर येत नाही माधवसिगास आवबदलीने लिहिले-करोड रुपये 
घेऊन हुज्र येणे; त्यावरून घाबरा होऊन दररोज आम्हास पत्र लिहितो, 
“ आपण बुदीस यांव, मी येतो सर्व रजपूत मेळऊन ” आम्ही त्यास दतकेच 
लिहितो, “ आधी तुम्ही चिरंजीव भाऊची भेट अजमेरीस घेणे तुम्ही हिवु 
अखेर जाले तरी रजपूत हिदु सावध व्हा साराश, चिरंजीव भाऊस ईश्वर 
आणील तेव्हा ईश्वर तुम्हाजवळून सर्व करवील चिरंजीव भाऊ आलियावर 
मग माझी भेट योग्य मी भेलसेयाहून पुढे चिरजीव भाऊ येई तो येत 
नाही चिरंजीव आलियावर मग सर्व मनसब्रे करावे चिरजीव भाऊ या लोकी 
नसल्यावर मजला लढणे नाही थोडे फोजेने काम होत नाही. तपशील 
किमर्थ लिहिणे ” एक भाऊवाचून दुनिया दोळत व्यर्थ आहे त्याचे हातचे 
पत्र पाहीन तेव्हा माझे बायकोस ब मला जीव येईल आता ता वबेडेपणे आहो 
लेक . अल्पायुपी होता, सूर्यमडल भेदून गेला, ते दुःख परमार्थ गास्त्रपुराणे- 
करून टाकिले परंतु चिरजीव भाऊवाचचून दुनिया व्यर्थ मल्हारबा गप्पा 
मारतील त्या ऐकाव्या, परंतु भाऊ वाचून सकल व्यर्थ नाना, भाऊवाचून 
दौलत करणें नाही, सवघड झाली तर मग अवघड, म्हातारपणी अशक्ततेत 
कोठे होते ! महिन्यात धोड्यावर अर्थ कोश बसवत नाही हे माझी अवस्था. 
अर्धा फाल्गुन पावेतो भाऊची बाट पाहणे. पुढे इश्वर बुद्धि देडल तैसे करणे. 


ग्वाळेर किलियास गोहृद| फार फटकळ आहे तुमचा मुक्काम समीप 
दबाबास आहेच. आठ पंधरा दिवस मेहनत केलीया गोहद येईसी असलिया 
घ्यावी रिकामे का बसावे ? विठ्ठलपंतापासून] मल्हारबास भर राग आणून 


विश्वासराव, 1 जाठाचा किल्ला, 71 विठ्ठल शिवदेव, 


ण्ट नानांचे आत्मचरित्र 


डी क य 


तुम्ही समेत देऊन करणे चिरजीब भाऊ येईत तो रिकामे बसावें, ते काह 
काम करावे मल्हारबास भर देऊन खामस्या गोहद घेवणे 

नाना फडणिसाचची मातुश्री बदिणाबार्टचा शोध नाही बळबतरायाचचा लेक 
आपा सुखरूप आहे माझे गरीर चिता, शोक, औदासिन्य, तीन विषे बहुत 
विवेक केला तरी बाधतात बायको अति उदास, रोड, मोनी, शोऊन गेली ते 
पाहवत नाही गोपाळरायास सर्व ठाऊक आहे यास्तब उजनीहून कूच करून 
आकरिश्वरास जातो कर्जपटीविशीं सवासी रुक्ष बोललो बाबूराव फटणीस$ 
व रामचंद्रबावाचे रुपयाविशी न्विरजीव भाऊसी बोलला, एवढा मजकडे 
अविचारीयार्‍चे मते दोष माझे मते नाही परतु माहादोबाचा-- सिष्य, त्यास 
वार्टट साक्षरुक्ष॥ बरे गोष्टीसही बोलावे एवढा दोष मी त्याचा लहानपणापासून 
सिष्य यामुळे सख्त त्याचे चतुर्गुणित मी बाळळा सवानी अमा करावी काहो 
निर जीव सर्व प्रकारे गुणगरिष्ठ होत्सात घेये घरून माझे सरत नाळ मामीत 
आले चिरंजीव दादाचे ताटावर मी मारली, मिरजेवर ज्वरत स्मान करीत यास्तव, 
केवळ ईश्वरी सिंघयरोगी महावीर, मी नामर्द, व्यसनी पापी असता एस कले 
असता सोसिले धन्य ते कृतायुगस्वभाव पुरुष सोसिळे, हे सर्व तुम्हास अवगत 
असता, आधी उगाच कुतर्क करावा हा भाऊचा जातिस्वमाव तोही आता 
माझे मते नाही बळबतराव, कनाटकात आलियापासून तुम्हास स्मरण माझे 
सख्त बोलण्याचे राहिले देव जाणत असता हेच कलिकाल दोपसा वाटतो 
उगेच फार लिहिले वाईट मानू नको हे आशीवाद 


४० 
का. सं. प. या. ले. १९२९ | [ जुले १३७१ 
नानांचें आत्मचरित्र 


[ नाना फडणिसाच्या आत्मचरित्राचा हा उतारा अनेक दृष्टीनी मनोरंजक 
वाटेल, त्यांत तत्कालीन भाषेर्चे प्रातिबिंब तर आहेच, पण शिवाय पानिपत 


छे नाना फडणिसांचा तुल्ता. ' महादाली अवाजी पुरदरे -पेशव्याचा कारभारी 
। नरमगरम  बळवतराव मेहेंदटे - नाना फडणिसाचा मातुल 


मातेच्या ठायीं भक्तिहोत्साता "९ 


वगरे प्रसंगांची हकीकत मनोरम आहे. हे आत्मचरित्र अस्ेेरपयत पोचविळ 
गेले नाही ही खेदाची गोष्ट हाय ] 


श्रोसांबसदाशिवाय नमः 

मी| लहानपणी अज्ञानेकरून आवरत परतु पूर्वसम्कारे ऊरून देपयची पश 
करावी हा ळद फार याजकरिता मातोश्रीना मारही [दिला परतु सरकार रट, 
वित्याभ्यासाकरिता मातापितर जे याची शिक्षा, तेणेकरून लहनपणी अज्ञाना 
करिता चित्तास फार वाईट वाटन त्याचेही अनिष्ट पितीत अस 

दहावे वषा विवाह झाला विने पटडळी असता निर्विम क” मभ्ये चोड्या 
वरून पटला अति अवस्था कठिण, दोन दिवस डारीरभान नाही. या पप्रमाणे 
जाळे असता गोविद जो त्यांचे कृपेने वरे केळं पुढे पवराले वणी पित्याचा काळ 
झाला त्याचे औ देहिक दशर करविळे पुटे परपर भयावर्म) चाळावा या योगे 
व श्रीमताची कृपा पुत्रवत असे जाणून कर्नाटक प्रांती श्रीगगपट्राणपर्यंत? गळा 
मातोश्री व कुटूब सहवर्तमान भाऊवरोवर दिंदूस्थानात जाऊन स्वर्गगा मिपलगा 
भागीरथी्चे स्नान त्रिस्थेळी बात्रा करावी, अत करण झुद्द होटल, या भावनफ 
गेला त्या काली चित्तास अति वैगग्य वाले कारण दारीरी किलजित पोडा परतु 
नित्तास नाही. मातेच्या ठाखी भक्ति हात्साता चाळळा ते नमदा महागगमन्य 
स्नान करून एकत्रक्तीने ब्यान कळे त्या दिवसापासून उत्तगत्तर घेगग्य 
अत फर०युद्धींच होत चालली भाऊची ममता विडोप व आवजी व्यथा वहत 
जाहाली उठावयात टाकि नाही, रचन बहत, ग्लानी फार, तव्हा १ जहाले 
असता मक्कांम श्रीमतानी कग्वांचा न्या काळी खख आरोग्य कल पटे दर 
मजल चरमण्वती तीरी गळा तेथे ग्रहण पटळे स्नानदानादिक करून आध्मा 
पवित्र दत्साता थानकरून कालशषेप चाळत अम पुढ पुर्यतनभा यबना इचे 
तीरी गोयाटा जवळ गटा तेथ म्नानस या करून दोडा दिवसानंतर मकिपरी 
श्रीमथुराक्षेत्री गला | तेथे कौर प्रायचित्त श्राद्षादिक करून तदनतर पुढ 

1 जन्म-माय ३१० ४, शके १५५६३, ता. १२ फल्ल०, १७६४२ पिता जनादन 
बलाळ नानु, ,» भानृचा व पशाव्यांचा सरता किती हाला हे घे बब्यर पडिला असता "यानात 
येईट . ही स्वारी १७०७च लारभी झाट ७ चबळा 1 ६ सम मुर्णिुया प्रति 
आहेत --- 


अयार्‍या मधरा माया काशी कार्या अवतिक! । 
पुरी द्वारावती चेव संहीता मोझ्षदायका ' 


६० नानांचे आत्मचरित्र 


भगवान्‌ पूर्णब्रह्म राधाकूष्ण याणे सकल लीला केल्या असे जे ब्रृंदाबन, त्या 
स्थळास गेलो तेथे कालिया डोही कदंबवृक्ष ज्याजवर भगवान्‌ बसून वस्त्रहरण 
करिता जाहला, त्याच्या शाखा अद्यापि यमुनेत गेल्या आहेत, त्याखाली जाऊन 
स्तानतर्पण करून तदनंतर गोपीचंदनाचे टिळे व तुळसीच्या माळा घालून 
भगवंताचे ध्यान करीत होत्साता वृंदावनात अटलबिहारी व कुजबिहारी व 
बालबिहारी, राधाकिशोर, गोविंदजी या भगवंताच्या मूर्ती याची दर्शने घेतली. 
त्यात कुंजबिहारी मध्यान्ह काली चोपाळ्यावर निद्रिस्थ, कपाट लागलेले, परंतु 
नोपाळ्यावरची दोरी बाहेर ओढीत असत ती आपले हाती ओढून भगवान्‌ जो 
यास आदोलन-लीला केली तेथोन तुगारवट जेथे भगवते राधेस *ऱ॒गार केले 
तेथे जाऊन वटदर्शान घेऊन पुढे बणीवटी म्हणजे जेथे भगवंते मुरलीवादन 
केले, तेथे जाऊन वटाचे दर्गन केळे तेथून सेवाबन, कुंजबन हो स्थळे, कुंज 
कसे की भगवान्‌ लीला करितो असाच भास होत असावा सर्वही वृक्ष छत्राकार, 
ठेगणे, भूमिस्थ पल्लव केटक ब्रक्षासही परंतु कैटक नाही हे पाहून आनदमय 
होत्साता यमुना तीरी रेतीत भगवान्‌ जो याणे बालरूपी लीला केली, पादारविंद- 
संबंधी रेणु रजःकण त्याची प्रातति मस्तकी वेदावयाकरिता ब्रह्मादिक देव इच्छितात. 
तेथे जाऊन लोळून ती रेती मस्तकावर घेतली तेथोन ञानगुदडीस गेलो तेथें 
थोर थोर संत, महंत, बैरागी भगवत्पर होत्साते, सायंकाळचे साहा घटिका 
दिवसास येऊन बसून पुराणश्रवण करीत आहेत, भगवताच्या कथा नामे 
गाताहेत, त्याचे दर्शन धेऊन चार घटका पाहून चित्त बहुत शात जहाले 
तदनतर धीरसमीर जे या प्रति कालिदीतीरी जाऊन सा्यंकाल संध्या करून 
भगवान्‌ साबसदाशिव जो याचे एकाग्र मने करून ध्यान करून येता जाहलो. 
याप्रमाणे तीन चार दिवस क्रमिले. अनेक जन्माचे पुण्य की, असे 
वृंदावन दृष्टीस पडले, तेणेंकरून भगवंताच्या मूर्ती ब भगवद्धक्त त्याचे 
दर्शनेकरून नेत्र पवित्र झाले पादेकरून चालत गेलो, तेणेकरून पायाचें 
सार्थक जाहाले हस्तेकरून नमस्कार करिता जाहालो, तेणेंकरून हस्त पवित्र 
झाले मुखेकरून नामस्मरण केले, तेणेकरून मुख पवित्र जाळे कर्णेकरून 
भगवत्कथाश्रवण केले, तेणेकरून श्रोत्र पवित्रता पाबळे स्नानेकरून सर्व देह्‌ 
पवित्र झाला ज्या वृंदाबनात बैरागी एकाम्र वृत्ति करून ध्यानस्थ होत्साते 


* गोसाव्याचा मठ किवा आखाडा, 


प्रथ्वीपतीचें दर्शन घेतलें ६१ 


कुजाखाळी जागा जागा बसळे आहित , कोणी पणेच भक्षून, कोणी जलप्राशान 
मात्र करून, कोणी दुग्वसेवन करून, कोणी सिद्धान्न आणून घालील तेच खाऊन 
राहिले आहेत , अशाचे दर्शन घेऊन सत्समागमाचे माहात्म्य किचित आनदाते 
पावला त्यात एका बेराग्याने कृपा करून एक मत्र भगवताने नामाचा सागितला, 
की याचचा जप करीत जावा तो भगवतेच सागितला असा मानून, सर्वास 
यथाशक्ति देणे देऊन, सतोपाते पावला पुढे दिल्लीस गेलो तेथे प्रश्वोपतीचे 

दर्शन श्रीमताचे आज्ञेवरून घेतळे त्याणी बट्ुत कृपायुक्त भापण करून, 
आज्नीबोद देऊन आपले जवळील वस्त्रे दिळी, ती घेतली किनित्‌ सतोप जाहला 
की, भगवताचे कृपेचे अतवर्ती ही कृपा आदे तदनतर श्रीमताचे लष्करात 
श्रीमताजवळ आलो बसला असता भूमिकप जाहाला परंतु भगवताचे ध्यान 
चित्तात आणिता जाळा ढिछीतील चित्रे बगेरे विषय ज्यात पाप नाहीं असेही 
घेतले पाहिळे पुढे उत्तरेकडीळ यवन $ ठडातलेकरून यमुना पेलतीरी पाऊण 
लक्ष सेनेसहवर्तमान येऊन उतरला परतु यमुना भरपूर चाळली, तेणेकरून 
उभयपक्षी स्तब्धताच जाहळी पुढे कुजपुरा श्रीमतानी शोयेकरून घेतला 
मीही युद्वात होता ईश्वरे रक्षिठे ता इतकियात यवन आलीकडे आला श्रीमत 
सैन्यासद्ववर्तमान त्याचे समोग गेळे, गाठ पडली तेव्हा मी तर लहान श्रीमताचे 
बुद्धीस महान बुद्धि, परतु भावी अर्थ तेणेकरून वबिपयीस पटला आप्त होते, 
बळवंतगव मातुळ व नाना पुरंधरे वगेरे, ते अनाप्त झाळे जे अनाप्त 
आाहनवाजखानी, भवानीशकर वगेरे ते आप्त झाळे त्यांचे वाक्यांचे ठायी 
विश्वास, तेणेकरून आपली रीत युद्धाची सोडून यवनाची रीत धरिली परस्परे 
युद्ध होत असे गोळे प्रत्यही ठात्रचे गाहुटीवरून जात मातोश्री व स्त्री भयभीत 
होत की कसे होईल ? ते ते समयी मातोश्रीस विनंती करीत गेलो, की मी विनंती 
करितो, एक ईश्वरी लक्ष असावे त्यात मातुल युद्धात होते ते पडळे ते दिवशीच 
सर्व सेन्य नाशास पावावे, परतु गत्र जाहली यामुळे राहिळे त्या दोन महिन्यात 
मनुष्ये, पु बहत मेळे अन्नाची महर्गता दुर्गंधी एकेच ठिकाणी, असे श्रम 
पाहिळे पुढे मातुश्रीस श्रम फार जाहळे होणार अवड्यक होते, यदर्थी संदेह 
धघरूंच नये, हा माझा निश्चय पुढें वोरळे युद्ध उदय्रीक होणार-तोा पूर्व 
दिवशी संकेत की, पराजय आपला जहाला तरी रात्रूचे हातीं श्रीमतार्चे कुटुंब 


पृथ्वीर्पात > बादशहा, जवानवग्थ्त नावांचा शहाजाढ] नाऊरनेच तख्नावर बसविला होता, 
$ अहमदशद्या अवदाली पठाण, 


६२ नानांचे आत्मचरित्र 


वब आपले, हातो लागू नय्रे आपणच नाश करवावा आपण तर वाचत नाही 
असा सिद्वात करून श्रीमतानी याचीही योजना केली 


दुसरे दिवशी तयार होऊन प्रातःकालचे दोन घटिका दिवसास युद्धास 
गोळागोळीचा प्रारंभ जाहला श्रीमत अति बुद्धिमान , घेर्यवान , शर, कृतकर्मे, 
गर्व मात्र विशिष्ट, परतु तर्तूद फारच सैन्याची वगेरे कळी रोवटी निशाणा- 
जवळीळ तर्तवूद एकीकडे जाऊन दात्रची मुख्यस्थानीच गाठ पडली मी 
श्रीमतासन्षिध इहशस्मरण किंचित्‌ करून अर्से तो विश्वासराव यास गोळी 
लागली पडले ते हत्तीवर श्रीमतानीं घाळन उभेच राहिले ता पठाण पायउतारा 
आत य्रेऊन मिसळळे तोटातोटी होऊ ळागळी आणि डावे ब्राजचे मातबर 
सरदार, चौघड्याचे घनी देखील पूर्वीच पळाळे उजवे बाजनेही होळकर शिंदे 
निघोन निदाण निघाले दोन तीन दात पायदळ होतें श्रीमत दिसनातमे जहाले 
तेव्हा इशव्वरे बुद्धि दिळी माघारे फिरळा पवी युद्धात बापुजी पती| बोध केला 
माघारे फिरावें त्यास उत्तर केळे कौ, अशा समयी श्रीमतास सोटणे ठीक नाही 
परंतु पुढे याप्रमाणे जहाळें लक्ष सेन्य त्यात मोठेमोठे मरदार असता एकही 
त्या समयी श्रीमंतास आसत न जहाला बहत अन्न भक्षिळ, कृपा पुत्रवत केली 
तितके, चागला काल होता तेव्हा केशास ढका लागल्यास प्राण देऊ अशा 
प्रतिजञा परतु दैश्वग घटित विपरीत काळ, त्यात सोबती कोण होतो ? सर्व 
सुखाचे सोबती भोजन आदरे करून करावे वस्त्रे, जवाहीर, जागिरा द्याव्या 
निदानी इतके असून ज्याचे देहाचे ठिकाण कोणास ठाऊक नाहो सर्व 
बाताहात जहाले 


मी सायकालचे दोन घटका दिवसास घोड्यावर पाणिपतात आलो त्या 
देशाचा मार्ग अगदी ठाऊक नाही तेथे परमेश्वर वाट दाखवायापुरते 
रामजीपत* उभे होते सागू लागले, धोडे वस्त्रें टाकून यावी, त्यावरून सर्ब 
टाकून शुद्ध लगोटी लावून बसला रात्र जहाल्यावर चालला तो एका कोमात 
तीन चार वेळा शरीरास हात लावून टोपीबाल्यानी झाडा घेतला दर खेपेस 
समागमेचे दहावीस तोडून टाकीत त्यात मी राहिला हे सत्ता ईश्वराची परतु 


4५-०0 पा 


| बापूजापन-हरिपत फडके, यांचा सर्वात वडील बथू, रामाजी अनेत दाभोळकर, उपनाम 
काळे, सिचांचा टिवाण, 


बोरीचा पाला तोंडात जाईना ६३ 


१४-0० 0४७./०- “क.शा “... 75. “0, “ 


ब्रापूजीपत, रामाजीपत राहतच गेले असे जाता दाहा बरार कोडा पश्चिमेकडे 
गेलो तो तेच शत्र ग्रेऊन रामाजीपत, वापूजीपत वंगेर यास जस्वमी भारी केलें 
पडले मी एकटाच राहिलो तो गवतात गोळा इश्वर तृणे करून मार्झ रक्षण 
केळे त्यास मोहनी 'घातळी सर्वांस मारिळ असता मी जवळ असता न मार्रिले 
ब गवत ळाव असता जाऊ दिळे पुढे ते गेल्यावर जाऊ लागळा तो पुढे दोन 
कोझावर दसरे मागती दृष्टीस पटळे तेव्हा मागता तृणात जाऊन वसळा ता 
जेबळ येऊन काढ लागळे ते समयी शख्बर त्यातीलच एका वृद्धाणे मनात 
संचार करिता जहाला, की कशास मारिता ? मग गेळे तदनतर माझी शाक्ति 
पाणिपतावर बहुत क्षीण, आमविकार्गादक विकार युक्त, अन्न चालना, असा मी 
त्याजवर देपासमुद्र सांब सदाठाव जा याणे ऊपा करून, टारीर अडक, ऊन 
पाह्लिच नाही, व पाढखारी, अभ्यास नसता सोळा सजा कोटा अन्न उदका 
व्यतिरिक्त आला लवा तिसर प्रहरी लागल. तोटी वारीचा पाला सापदटला ता 
ग्वाऊन पाहिला ता ताडात जाईना तसाच सायकाळी एका ग्रामायाहेग आला, 
तो एका वैराग्याने पीठ आणून दि> त्यांची भाझर खादली ती अग्त समान 
लागली नतर निद्रा कली 

प्रातःकाळी गगासहससनाम म्हणत हैलखर स्मरण करात चालला ता एका 
गावामध्ये गेला तेथे एक साहूकार होता त्यार्ने परी नळ. एक ब्राहाण होता च 
यशवतराव चाजुकस्थाराकटील सटला, त्याजकडून स्वखपाऊ करपून मालन केर 
ता शत्रचे स्वार गावात आळ € वर्तमान कळ> तव्हा साहकार म्हणाला की 

आम्ही गाडी करून जयनगराकटे पावते करिता, गादीत बयन चालला ता 
पाहिले की हा फ्सांबता असे बुद्धीस यॅऊन गाडी टाकून पायउताराचे “ऊन 
यालला बरोबर दान तीन ब्राहमण, दान मराठी माणसे, याप्रमार्णे दहा वागा 
कोरा गेला असे सात दिवस पाखी चालला. [नत्य भाजनार्जे साहित्य इश्वर 
देवबी तेणेकरून समागमर्‍्चे मटळी सुद्धा भज्वून रेवाटी पावता आर्ला ता 
लष्करचे पळे त्या वाटेने गेळे त्यास गावात वाळोराव म्हणून खीये माऊ असत 
ते मार्झे नाव ऐकून पुसत कमे आदत ? चद्दग कसा ? खुणास्ाणा स्य त्यानी 
पुसून घेतले मागाहून हे थेतान द जाणून मागीवर नटमा पटात बसत. आम्ही 
आला तो त्यानी रेवाटीबाद्विर ओळखिर्ठे, पुसू लागळे नावे न सागावे हा निश्चय, 
परतु तो अगीच नाव लाऊ लागला त्याचे बोळण्यात वाकडा गार नाही 
आम्हास साहित्य करून यावे, उपकार करावा टे पाहिले तेव्हा नाव सागितल्या 


६४ नानांचे आत्मचरित्र 


बर आपले घरास मंडळी सुद्धा नेऊन उत्तम प्रकारे भोजनाचे साहित्य करून 
दिले. भोजन केल्यावर वस्त्रे दिली तदनंतर रामजीदास जोशी मातबर रेवाडीत 
असे, त्यास वर्तमान कळल्यावर त्याने आपळे घरी नेऊन ठेविले, सात दिवस 
भोजनास व उत्तम वस्त्रे दिली. पुर्ढे आमचे मानस दीग भरतपुरास जावयाचे 
परतु तो म्हणे सोबत "चागली लावून गाडी करून देऊन पावते करीन त्यावर 
एक लग्न निघाले, त्याबरोबर गाडी करून देऊन बरोबर पेढे साहित्य करून 
दिळे आम्ही निघाला तो वाटेत कृष्णभट वैद्य आले त्याणी सागितले की, 
स्त्री, विरोजी बारावरकर याणी संभाळून आणिली ती नारोपंत गोखले याचे 
घरी आहे. तेथे त्या ग्रह्स्थाने साहित्य वस्त्रपातरार्चें केळे आम्ही तेथे गेल्यावर 
भोजन क्षिरींचे घातले तेव्हा आनंद झाला मग स्त्रीस एक गाडी दुसरी करून 
तेथून निघालो. तो दिगेस आल तेथे पुरुपोत्तम महादेव पाणिपताहून आले 
होते, ते वानवळे याचे गुमास्त्याचे बिऱ्हाडास राहिले होते, त्यास कळताच 
त्यानी आपले ब्रिऱ्हाडास नेले तेथे कुडवसुद्धा कमकसर महिनाभर होतो 
क्षुधा फार लागत असे त्यानी वस्त्रे वगैरे सादित्य भोजनाचे चागले केले 
तेथून मातुश्रीचा शोध फार केला परंतु घरचा स्व्रिजमतगार बरोवर होता, त्याने 
सागितले की घोड्यावरून पडून जखम लागून मेली हेच ठिकाण लागले 


पुढे पालखी व घोडी धेऊन ढवळपुरावरून ग्वाल्देरीस सारे लष्कर पळून 
पार्वतीबाई, नाना पुरंधरे, मल्हारजी होळकर, सारे होते तेथे आला अंतःकरणा- 
पासून होते की, श्रीकाशीस जाऊन नेहमी वास करावा प्रपंचातील विषयमात्री 
दुःख हे पुरते समजलें परंतु देहप्रारन्व वळवत तेथे आलियाबर सवांनी निषेध 
केला. एकदा देशी जावें. मातोश्रीचा विधि करावा वगैरे कित्येक प्रकार काशीत 
गेल्यावर कसे होईल पाणिपत जालें तेव्हा काशीहि कशी होते, असे चित्तात 
येऊन लष्कराबरोबर येऊं लागलो पाणिपता'चे वर्तमान श्रीमत नानासाहेबानी 
ऐकून माझे स्मरण फार गुरुजी| जवळ केलें की, त्याचे शरीर अशक्त, कसा 
निभाव होईल ? परतु इश्वरकृपेने व त्याचे आशीवादेकरून महत्संकटातून पार 
पडलो पुढे श्रीमंत नानासाहेब याचे दर्दान बराणपुरावर जाले, पाहाता तो 
शरीर फार क्षीण जहाले आहे. मर्जी ब्रेतऱ्हा जाली आहे, बहुताच्या अब्रू 
क्षणाक्षणा जातात परंतु मजवर सदयतेने लोभेकरून भाषण करून वर्तमान 


उपनाम हिंगणे 1] महादाजी बाळ करकरे गुरुजी, 


नानासाहेब सत्यु ६५ 


पुसळे सागितले तीनचार दिवस बरोबर राहिलो श्रीमत गोपिकाबाई व 
नारायणराव यास देवी आल्या करिता त्य़ासहवर्तमान नरमदातीरी राहिली 
परस्परे उभयताचे चित्तही ठीक नाही हे कळले. कालवैपरित्येकरून न घडावयाचे 
तेही घडले. 


तदनतर या मजीत कसे होईल जाणून निरोप घेतला की, टोक्यास पुढे 
जातो जावे म्हणून आजा दिली टोक्यास येऊन राहिला तो श्रीमतही मागाहून 
तेथेच आले पुन्हा दशन धेतळे मजी बिकट असता एक शालिग्राम मागितला, 
तो बद्ठुत कृपे करून आजा झाली की, क्षेत्रातून पाहिजे तो घेणे सीतारामचद्र 
मूर्ति घेतळी एक दिवस प्रदोष तेथे पडला ते दिवशी श्रीमत थोरले राव, 
याचे श्राद्ध म्हणून मळा भोजनास बोलाविळे मी विनति सागून पाठविली की, 
प्रदोष आहे तथापि यावे म्हणून उत्तर जाहलें यावरून स्वारी देवास जाते 
समयी गुरुजीकडून बिचारविले, तेव्हा आज्ञा जाली की, रावसाहब थाच 
श्राद्ह आहे, याजकरिता जरूर यावे त्यावरून गेला श्राद्धाचे त्राहाणभो जने 
जाहलियावर खासा भोजनास बसले, एकीकडे श्रीमंत माधवराव (व) 
एकीकडे मळा बसविळे आणि दुसरे| स्त्रीकडून वाढविळे तिला ढिला 
वाढावयाची दास्वविली अर्थात्‌ मातोश्रीकडून लेकरास बाटविळे नतर श्रीमतास 
बिनती केली का, काही दिवस गगातीरी राहून मन स्वस्थ करावे अन आरे 
त्यावरून आज्ञा जहाली की, काही दिवस राहावे श्रीमंत कूच करून पुण्यास 
गेले, तो शरीर क्षीणच होते शेवटीळ समय, लवकर यावे म्हणून पत्ते आलीं 
त्यांचे अन्नाचे शरीर, समयीं जवळ असावे, याकरिता पुण्यास यऊ ळागळला ता 
पारनेरा अलीकडे वर्तमान ऐकले की, कैलासवास केला श्रीमंत दादासाटेच 
याची पर्त्रे आली की, जरूर यार्वे पुर्ढे पुण्यास आला श्रीमतास देवदेवश्वग 
सनिध केलासवास जाहला, हे ऐकून श्रम जहाळे नतर दाटाही कृपायुक्त ममता 
केली पुढे श्रीमत राजश्री माधवराव साहेब यास साताऱ्यास पेडावार्दची वस्त्र 
द्यावयाकरिता घेऊन गेळे समागम मलाच घेऊन गेले राजद्वारा वस्त्रे घ्यावयास 
समागमे येणे म्हणून बहुत आग्रह केला विनती केली की, आम्हास गरज काय ? 


ह अ ० -०----4--<“-ाऱप्न-ा ल्य 


बाजीराब बहार पडावे, | ६ नारोवा नार्ओक वायर पैटणकर याची कन्या ल्म 
४ १६८२ मऱ्ये मागजीर्षांत झाटे नाव राधावार्ट ठेविट 
३ पर्वतावरील महादेव 
एप 


६६ लटके मनसबे न करणें 


ळा 


आमचे खाबद आपण म्हणोन गेला नाही. त्यावर श्रीमंती राज आज्ञा घेऊन 
पुण्यास यावयास निघाले समागमेच होतो नंतर श्रीमंत नीरा उतरोन पलीकडे 
भले आम्ही उद्या उतरोन जाऊं म्हणोन शिरोळ गावात राहिलो नदीस पूर 
आला याकरिता नावेत बसला मध्ये धारेत नाव आली ती प्रवाही पडली 
नावाड्यानी सागितले की आमचचा उपाय नाहीं तेव्हा पुढे खडक जवळ आला, 
फुटली, म्हणजे शोबटलानच पक्ष तेव्हा ईश्वरस्मरण केळे तो दोन मनुष्यानीं 
उड्या टाकून नाव ओढून काढली हे रक्षण क्षीराब्धिरायन महाविष्णु याणे 
केले पुर्ढे पुण्यास आला, तो श्रीमतानी कृपा करून यासमयी का्यीत मन 
घालावे हे आज्ञा केली 


“>> ->५-““ “ह: 


४२१ 
पु. दृ. भा. १ ले. ४१८. ] [ २ एप्रिल १७६१ 
लटके मनसबे न करणे 


[ पेशवा नानासाहेब उत्तर हिंदुस्थानची व्यवस्था लावून दक्षिणेकडे निघाला 
तेव्हांचे त्याचे त्रिबक सदाशिव पुरंदरे यास पत्र. मल्हाराव होळकरानें पानपतावर 
कुचराई केली असा पेशव्याचा समज होता. त्यासंबंधी वाटाघाटी चालून 
अखेरीस उत्तरेची सर्वे जबाबदारी मल्हाररावावरच सोपावी असे पेशव्याने 
ठरविले. ] 


श्री 


चिरंजीव नाना यासी आसीर्वाद उपरी तुम्ही लिहिली मसलत उत्तम परंतु 
या देशी हवा अतिशय सर्द गोपाळरायास& सर्व ठाऊक आहे यास्तव उजेनीहून 
कूच केले इंदुरावरून ओकारेश्वरास जातो गोपालराव चैत्रात जितके काम 
होइल तितके करून अक्षत्रितीयेस येतील दिल्लीहून जयनगराहून बातमी आली 
की, अबदाली दोन मजली माघारा गेला गुंता नाही सुज्याउदौला ती मजली 
आपले देशाकडे गेला आता मी राहणे किमर्थ ? मल्हारत्रा, विठ्ठलपंत, नारो 
ठांकर, गणेश संभाजी, मजकडील तीन च्यार हजार फोज मिलोन छावणीस 


७ गोपाळराव - गोपाळ गोविद पटवर्धन, 


कालचक्रानुसार विपरीतार्थ ६७ 


राहातील मल्हारबा इंदुरास राहातील व राहावे सर्व हिदुस्थानचा यखतियार 
त्यावर आहे शफतपूर्वक ऐसी दोन पत्रे पाठविली पावली न पावली हे न कळे 
तुम्ही लटके मनसे न करणे पत्रदर्शनी लाब मजली करून ओकारिश्वरास येणे 
आठ दिवस तुमचची वाट उजेनीस पाहिली या उपर पत्रद्रीनी अनमान कराल 
तर शफत असे छ २५ साबान हे आसीवाद 


४२ 
पे. द. भा. २ ले. १४८ ] [ २५ फेब्र १७६१ 
कालचक्रानुसार बिपरीताथ 


[ सदाशिवराव भाऊचा प्रेतसंस्कार यथासांग केल्याबद्दलचा मजकूर 
मराठ्यांचा सुजाउद्दोीलळा याजवळचा वकील काशीराज शिवदेव याने पेशव्यास 
खालील पत्रांत लिहून कळविला आहे यावरून पुढे सदाशिवराव भाऊचा 
तोतया खोटा आहे ही पेशव्याची संपूर्ण खात्री होती. ] 


श्रीसाब्र दिव प्रा 

श्रीमंत रा पंत प्रधान स्वामीचे सेवेसी -- 

पो। काशीराज दिबदेव दि|। नबाब शुजाउहोला कृतानेक सा नमस्कार 
विज्ञापना येसीजे येथील कुदाल जाणून स्वामीही निजानदवैभवलेखनास आज्ञा 
करीत असले पाहिजे विदोषप. येथील प्रसंग आपले सेन्याचा व गिळज्याचा 
मुकाबरिला होता कालचक्रानुसार विपरीतार्थ निदर्शनास आला ता परस्परे सेवेसी 
बिनेती जाला असेल. येजमानाचा आपला स्नेह अविछिन आक्रित्रीम आहे तोच 
आहे अगतिकत्वे येणें जाळे यथाशक्य सोरस्यास मनोदये होता परतु भगवत 
सत्ता येसीच होती, त्यास उपाये काये ? जुंज मोडलिया महायवनेछा विपरीत 
भावे होती त्यास आम्ही ब्राह्मण व आपले सेवक असता अथ व्हावा हे अनुचित 
जाणून येजमानास बोध करून महतायासे श्रीमंत भाऊ सो व श्रीमत रावसा- 
बाची शवे रणागणीहून आणून ब्राह्मण मडळीचे सदित चदनादि उपचार 
संस्कार केला हेहि त्याचेच पुण्य सहार्ये जाळें की यैसा योग जाला असता 


६८ चुलते-पुतण्यांची एकवाक्यता 


संस्कार येथाविधि जाला जे गशर्तमर्दीची ते केली का जसे आपले आहा होते 
थेजमानास या प्रसंगामुळे बहुत खेदावह जाले 

स्वामीराजांसहि परम दुःखावह होईल परंतु भगवत इच्छेस उपाये काये? 
स्वामी सर्वज्ञ आहेत विज्ञापना करावी येसा अर्थ नाहीं सेवकास दासवर्गात 
जाणून सदैव आजापत्री सनाथ करीत जावें बहुत काये लिहिणे, कृपा निरतर 
असो दीजे हे विज्ञापना माघ कृष्ण १२ मु॥ दिल्ली 


४२ 
खे ऐे, ले. सं. भा. १२ ले, ९९ ] [ १७ फेब्र १७६३ 
व्चुलते-पुतण्यांची एकवाक्यता 


[ माधवराव पेशव्याने मातुश्रीस लिहिलेलें हे सुंदर पत्र मराठ्यांच्या इति- 
हासांत विशेष महत्त्वाचें समजलें जाते | 


तीर्थरूप मातुश्रीबाई, वडिलाचे सेवेशी, 

कारभारी याचे पेचामुळे आमचे दोलतेच्या तणावा तुटत चालल्या पहिल्या- 
पासून राखळे असते तर सवही आपापला कारभार करून लगामी राहते, तें न 
झाल्यामुळे सर्व मुळूख बुडाला. पत-पातेज उडाली लोक फितूर झाले धन्याचे 
वजन राहिले नाही शत्र बलवत्तर झाळे तथापि पैसा असता तरी सर्वही गोष्टी, 
इतकेही पेच साभाळून, नीट होत्या पैसा नाहीं फौज कशाने ठेवावी? फौज 
नाही, दौलत कशी राहाणार? असे, बारीक बारीक पाहता, सारे अवघडच आहे 
प्रस्तुत दादासाहेब ब आम्ही एक झालो, हीच गोष्ट एका करोडीची जाहली. 
त्याची आमची एकबाक्‍्यता जाहली. ममताही परस्परे पहिल्यापेक्षा अधिकोत्तर 
मिळाली कारभारीही आमचे लगामी उत्तम प्रकारे लागळे आमच्ची दांलेत 
पूर्वीप्रमाणे करावी, हेच मानस अंतर्यामापासून त्याचे आहे या उपर त्याचा 
दुसरा संकल्प नाही जे करणे ते आपले ब आमचे विचारें करावे दौलतीस ज्या 
गोष्टीने कल्याण तीच गोष्ट साऱ्यानी करावी हीच बुद्धि आहे, व प्रस्तुत या- 
प्रमाणेच चालत आहे. आता गोष्टी जाहल्या आहेत, याच गोष्टी दृष्टीस असाव्या. 
येणे करून पार लागेल तो लागेल, नासले, त्यास दुसरे झाले तरी अगदीच 


आम्हांपेक्षा अधिक झाले ६९ 


क के कळमे 


ल, “याहि 


नासेल, यास्तव झाले ते उत्तम आहे एक विचार असावा तो आहेच. परिणाम 
लावणार परमेश्वर व बडिलाऱचे पुण्य समर्थ आहे बहुत काय लिहू, हे विज्ञापना 


४४ 


खरे पे. ले. से. भा २ ल ३४७] [ १४ ऑगस्ट १७६३ 
पौ छ १६ सफर 


आम्हापेक्षां अधिक झाले 


[ खालील पत्रांत रघुनाथरावाने माधवराव पेशव्याची योग्यता नि'संशय 
कबूल करून ती आपल्या भावजयीस कळविली आहे. | 

ती० मातुश्री बाई वडिलांचे सेवेसी रघुनाथाचे नमस्कार विनंती, चिरंजीव 
रायांनी यंदा मेहनतीत व शिपाईंगिरीत कमी केली नाहीं आम्हापेक्षा अधिक 
जाहले. इतके दिवस त्यानीं लढाई देखिली नव्हती (ही ) पहिली लढाई 
पाहिली ह्यात सर्व प्रकारे तर्वूद अधिक केली त्याचा पुढे कर्तेपणाचा भरंवसा 
आम्हास आला साप्रत कारभार चिरंजीवच करितात आमचे मर्जीप्रमाणे वर्ततात 
तिलमात्र बाकडे चचालत! नाहीत आम्हीही यथाज्ञानें सुचते ते त्यास सागता 
तेच कारभार करितात माझे शरीर बहुत अशक्त झालें, मेहनतीस कामार्चे नाही 
निजामलीचचा मनसबा शेवटास गेल्यावरी कोठे तीर्थी बसून काही टॅरभजन 
करावें इतकेच मानस आहे परमेश्वर इच्छा पूर्ण करणारा समर्थ आहे आता 
निजामअलीस मारणे सहज आहे, परंतु लोकास ऐवज पावला नाही, यामुळे 
लोक मन घालीत नाहींत तथापि जोर करून ईश्वरस्मरण करून काम हरकमे 
शेवटास नेतच आहो 

[ यानंतर एक महिन्याने दादाचा विचार फिरळा तो असा -पहा सदरचा 
ले. ३६७. | 

: दादाचें मानस नऊ लाखाची जहागीर ब चार किल्ले घेऊन मातुश्रीच्या 
विद्यमाने ब्रेकिलाक करून& निरोप घेऊन स्नानसंध्या करावयास त्र्यवकास जार्वे, 
अमिहोत्र घ्यावे हा मनोदय आहे 


क-न ऱ्न् 


$ सशय टाकून. 


७० दौळतीची वाटणी अनिष्ट 
४५ 


राज० खं. १३ ले. ८४ ] [१९ जून १७६५ 


दौलतीची वाटणी अनिष्ट 


[ खालील खुबीदार पत्र माधवराव पेशव्याने रघुनाथरावाचा कारभारी चिंतो 
विठळ रायरीकर यास लिहिलें. त्यांत चुलते पुतण्यांच्या भांडणाचे बीज व 
दादाचा क्षणभंगुर स्वभाव चांगला व्यक्त होतो. ] 


ही दौलत मोठी. या दौलतेस सर्व लहान मोठ्यानी अनुकूल असून 
जेणेकरून दौलत नीट होय तेच सवानी करावे. ते एकीकडे राहून दौलत 
दोहो जागा करावी हेंच तीर्थस्वरूपारचे मानस त्यास आम्हास काही करणे 
नाही कारण की, ही दोलत पहिल्यापासून एकानीच करावी, वरकडाचचा भार 
करणारावर असावा. याप्रमाणे चालत आले असता, आता वडिलाचे मानस की, 
आम्हास गुजराथ द्यावी, आणि सर्व किल्ल्याचा बंदोबस्त आम्हीच करूं म्हणतात, 
त्यास आम्हास काही करणे नाही का की, अ्याने ही दौलत चालणार नाहीं व 
दोहों जागा दौलतीचे वाटे केल्यांस लौकिकही वाईट, यास्तव सर्व वडिलानीच 
करावे. आम्ही स्वस्थ भलते जागा राहूं आपल्या आपल्यात भाडून दौलत 
बुडविली हा लौकिक कशास पाहिजे ? सर्व त्यानींच करावे हे फार 
ऱचागळे आम्ही स्वस्थ राहूं वडिलानी नीट केल्यावर आम्हास सागतील तेव्हा 
आम्ही जवळच आहो हैच प्रस्तुत काळी बरे तुम्हास लिहावयाचें कारण 
इतकेच की, सर्व लोक म्हणतात, ही दोळत थोर, तीर्थस्वरूप दादासाहेब 
चिंतोबाचे हाती, तेव्हा चितोबानी वडिलास समजून सागावे, आणि या गोष्टीचा 
बंदोबस्त पाडावा हे एकीकडेच राहून नव्या गोष्टी नित्य निघतात हें काय 
तेव्हा या गोष्टींचा शब्द तुम्हावर लोक आणितात तुम्ही तर वडिलास आपल्या 
तर्फेने सागतच असाल परंतु वडिलाचा इतबार तुम्हावर, तेव्हा शब्द तुम्हावर 
आणितात तुम्ही तर नीट करता, परंतु लौकिक बाहेर कसा आहे हा तिऱ्हा- 
इतास पुसावा ही चिठ्ठी वाचून फाडून टाकणे. दुसऱ्यास एकंदर कळूं न देणे. 


वडिलांप्रमा्णे लौकिक करा ७१ 


दुसऱ्यास कळवाल तर शपथ असे हेच बोलणे रुबरू बोलावेसे होते; परतु 
बतेमान ऐकिले की, तुम्हास बरे वाटत नाही, यास्तव चिठ्ठी लिहिली असे 
मोर्तब सुद 


४६ 
चं. द. ले. १०८ ] [ ४ जून १७६६ 
वडिलांप्रमाणें लौकिक करा 


[ता २० मे १७६६ रोजीं मल्हारराव होळकर गोहदनजीक आलमपूर 
येथे मरण पावला. दोळतीचा वारस त्याचा नातू अहल्याबाईचा पुत्र मालेराव 
होळकर यास खालील सान्त्वन-पत्र अहिल्याबाईने लिहिलेलें आहे. ] 

श्री 

पो छ ९ मोहरम मा चरोली प्रात गोहद 

चिरंजीव राजश्री मालबा यासि प्रती अहिल्यावार्र होळकर असीर्वाद उपरी 
येथील कुडाळ जाणून स्वकीय लिहीत जाणे तुमचे पत्र येऊन वर्तमान कटो 
येत नाही तेणे करून चित उद्दिम्न आढे तर यैसे न कर्वे सदेव पत्र पाठऊन 
सविस्तरे लिहित जाणे आम्ही तुम्हास दोन तीन पत्रे पाठविली आहेत त्या प्रा 
चिताचे समाधान करावे अता शोक करावयाचा प्रकार नाही सरदारीचा 
विचार दौलत चालली पाहिजे, यास्तव बिंबेक करून कामकाजात चित घाठून 
आव घालावा ज्या प्रो तीर्थस्वरूप कैलासवासी सरदारी चालबीत आले त्याच 
प्रो तुम्ही पाया घाळून त्याज प्रो कामकाज चालऊन वडिलाप्रॉ लौकिक होय 
तेच तुम्ही कराल अता कोता अंदेशा दूर करून उमदी नजर धरून वदिलाची 
कीर्ति आहे त्याजपेक्षा तुम्ही अधिक सपादन कराल यातच तुमचा लौकिक 
आहे राजश्री गंगाधरपंत तात्याच्या * मर्जीनरूप वर्तत जाणे 

रा छ २५ माहे जिल्हेज बहुत काये लिहिणे ह्या आसीर्बाद. 


५. -ाा--- 


" चंद्रचूड, होळकराचा कारभारी, 


७५ सेवकांनी विनंतींमात्र लिहावी 


४७ 
पे. द. भा. ३९ ले. ८१ ] [ १७ जाने १७६७ 


सेवकांनी विनंतीमात्र लिहावी 


[या पत्राचा लेखक त्रिबक विश्वनाथ पेठे हा पेशवाईत सेनानायक व चतुर 
सुत्सदी म्हणून प्रसिद्ध होता. याची भाषादोली स्पष्ट व मुदेसूद असून 
राजकारणी कारभारांत तो चतुर म्हणून गणला जात असे. त्यानें खालील पत्र 
रघुनाथरावास लिहिलें आहे. ] 


पा छ १९ शाबान श्रीशंकर 
श्रीमंत राजश्री दादासाहेब स्वामीचे रोवेसी 

विनंती सेवक व्रिंबकराव विस्वनाथ कुतानेक साष्टाग नमस्कार विनंती 
येथील कुराल ता छ १६ साबान मु ॥ झासी स्वामीचे कुपेकरून वर्तमान 
यथास्थित असे विद्षेष शरीरी अद्यापिहि अनारोग्य आहे परंतु आपले 
कृपेकरून आरोग्यहि होऊन योजिले कार्यांची कार्यसिद्धि स्वमीचेच पुण्यप्रतापे 
होईल पोप कृष्ण द्वितीयेस झाशीहून स्वार होऊन काल्पीस गेला सक्रमणप्रयुक्त 
तिलशार्करा थेली सेवेसी पाठविली असे कृपा करून स्वीकारून पावलिया'चे उतर 
पाठवावयास आसा करावी. कालपीस गेल्यानतर तिकडील नवल विशेष 
सरकारउपयोगी मजकुर असल्यास सेवेसी पत्र लिहून पाठवीन त्या उपर दूर 
लाबणे तर लाबावे मनसब्यास कळ बसल्यास फिरोन तसा घाट उतरीन 
म्हटल्यास उतरत नाही सेवक लोकी विनंती मात्र ल्याहावी, यास्तव आमचे 
पत्राची प्रतीक्षा असावी. संवसी श्रत होय हे विज्ञापना. 


इंग्रजांचे हातीं मोठा किमया ७३ 


४८ 
राज० खं १० ले, १५७] [ १४ मार्च १७७५ 
इंग्रजांचे हातीं मोठा किमया 
[| नारायणरावाचे वघानंतर रघुनाथराव दादा इंप्रजांचे आश्रयास सुरतेस गेला. 
त्याचे पाठीवर हरिपंत फडके असतां, दादास हाताशीं घेऊन इंग्रजांनीं पेशव्यांचे 


राज्य घेण्याच्या काय खटपटी चालविल्या त्या पेशब्यांच्या एका! सरदाराने 
पुण्यास लिहून कळविल्या आहेत. ] 
श्री 

श्रीमंत राजश्री पतप्रधान स्वामींचे संवेसी-विनति सेवक ब्राजी गंगाधर मु 
बेलापुर चरणावर मस्तक ठेऊन सा नमस्कार विज्ञापना तागाईत छ १० माहे 
मोहरम पांवेतो स्वामीचे कृपावलोकने करून सेवकाचे व ताटके मजकुराचे 
वतमान यथास्थित असे विशेष काल रविवारी सध्याकाळी राजश्री रणछोट 
शेणवी वकील सरकाराचचे मुबइस होते ते येथ आले कारण श्रीमत दादासाहेबी 
सुरतेहून सनद मुंबईस पाठविली की, लक्षुमण गोपाळ यास वकिली सागितली आहि, 
त्याजपासोन कामकाज घ्यावे आणि रणझोड दोणवी यास सुरतेस रवाना करणे 
हे वतमान मारनिल्टेचे दृष्ट मेस्त्र मोस्टिन यानीं सागितले, त्याजवरोन दवे तेथून 
नचद्रगमनी होऊन होडीस पाच सा देऊ करोन आले होडीवाले याने साष्टीचे 
खाडीत अलीकडे मौजे वसी ता मजकूर याचें नस्तावर' चिग्वळात उतरोन 
होडी निघोन गेली तेथे चौकी सरकारची आहे त्याणी बराबर रिपाई देऊन 
येथे खाना केले ते प्रहर रात्रीस आवश्यीचे पावले त्याणी मजकूर मागितला 
की, श्रीमत दादासाहेब सुरतेस आहित इग्रजार्ने जागा राहावयास माहामुदी 
बागात दिल्हा आहे. श्रीमंत अमृतरावजी बराबर आंदवेत नाटकशाळा आठ 
जणी व पंचविस च्याळीस पावेतो खिजमतगार वगैरे आहेत इग्रजान आपले 
लोक जवळ ठेविले आहेत सर्व साहित्य त्याजकडूनच होत आढे मुंबईहून 
राजश्री सदाशिवपत सौनी व नारोपंत गेले ते श्रीमता जगळ आहेत. कारभार 
प्रस्तुत नारोपत करतात सुरतेचे जफ्तीस* सरकारचे राऊत हजार वाराठों होते 


“ नस्त भरतीचे पाणी पाचण्याची उंच जागा : सरक्षणास. 


७९ इंग्रजांचे हातीं मोठा किमया 


त्यांस दादासाहेबानीं दोन वेळा सनदा सादर केले व निदानीं सांगोन पाठविले 
कीं, उठोन जाणें, नाहीं तर खासा स्वारी होईल ! 


त्याजवरोन बदीचे लोक पाच कोस माघारे सरले. इंग्रजाची उमेद तीन 
हजार गाडदी वगेरे लढाईचा सरंजाम घेउन रा गोविदराव गायकवाड व 
खेडराव गो यांजकडोन पो बडोदे आधी सर करोन गोविदरायास द्यावे, नंतर 
अमदाबाद ध्यावी भडोजेस गायकवाडाची तक्षीम निम्मे आहे ती इंग्रजास बक्षीस 
द्यावी आणि मोबदला गाइकवाडास बडोदे पो ऐवज सरकारतर्फेचा द्यावा 
राजश्री हरिपंत तात्यांचे फोजेबरोबर लढाई घेऊन श्रीमतास देशीं पु्णयास आणावे 
इतके जालियावर इंग्रजास सुरतेची चौथाई बक्षीस द्यावी सुरतअठाविशी, 
वसई, बेलापूर देखील द्यावे याज प्रो करारमदार उभयपक्षी होऊन रिक 
देखील झाले इंग्रजाने बदर किनाऱ्याचे तालुकदारास ब धुळपास दादासाहेबाच्या 
सनदा $ आणावयाविशी मुजरत॥ फतेमारी गेली आहे सनदा आल्या म्हणजे 
ज्याच्या नावच्या येतील तिकडे पाठवाव्या कोण सनद मानितो, कोण मानीत 
नाही, हे पहावे प्रस्तुत दादासाहेब म्हणजे मोठा किमया इंग्रजांचे हाती सापडला 
आहे दुसरे देवत नाही. ऐसा प्रकार मुंबईस जाला आहे सुर्तेहून फतेमारी 
मुंबईस दोहो रोजा येत्ये दादासाहेबार्चे पत्र मुंबईस जनरलास!. आलें कीं 
पुणेकर सावकार मुछदी याचा ऐवज मुंबईस आहे तो जप्त करणे, जाऊं न 
देणें याप्रमार्णे पत्र आले आहे 


इंग्रजास प्रस्तुत स्वर्ग ठेगणा जाला आहि वरकड मुंबईत आज पाचरों 
माणूस व साष्टी टापूत आठ नवशे, उरणास दीडरोंप्यत आहे आणि हिकडून 
कोणी त्याजवर जात नाही, याजमुळे फार टीका करितात असा प्रसंग. मुबईस 
लोकाची भरती नाही, ऐस घडलें नाही तिजोरी जामदारखान्यामध्यें आज 
पंचवीस हजार सु पाहिजेत, तरी नाहीत धुळपाचे आरमाराची मोठी सलावत 
इंग्रजावर आहे, परतु तोही आरमारसुद्धा येत नाही दबोन राहिला आहे. 
याजमुळें इप्रज फारच हावभरित!! जाला आहे बंगाली ब चिनाई व विलायती 
व बसराई मिळोन दाहा अकरा तराडी तालचिरीस नागखाडेयास आहेत. वर 
माल बहुत आहे. ह्लांव यासाठी खोटी आहे. मुंबईस गुराबा व रेवा दोन 


$ लेखाहुकूम, | मुद्दाम ण्वढ्याचसाठी, * गव्हनरास ! उमेद वाटणारा, जोरदार, 


मुंबईची हवाल ७५ 


आहय ळक कळ 


मम द» क खळ 


तरंडी मुबईपैकी आहेत परंतु याचा भरवसा धरीत नाही. धुळपाची सलाबत 
मोठी गालीब-- आहे. तिसेरे तराडे विलायती येणार आहे ते आठेयाजवर मग 
यांब्े, एसा करार जाला आहे. प्रस्तुत धुळप हिकडे नाही, त्या अन्वर्ये तिकडेच 
त्या तराडेयाजवर सख्ती करून गळी पडला तर मोठे काम होईल इग्रजास 
तितकी दहशत अहि याजकरिता सरकारातोन धुळपाकडे कोणी शाहाणा माणूस 
व पत्रे जाबोन, त्यास बक्षिस देऊ करोन सुवर्णदुर्ग वगैरे तालुके याचे आरमार 
एकत्र करून, त्या तराडेय़ाजवर जावे अथवा मुंबईस यार्वे, ळूट माफ करावी, 
शहर लुटोन फन्ना करवावे. या प्रो जाळेयास इंग्रजाचा गर्व परिहार होईल 
इग्रेज म्हणतो कीं, सवाचा ऐवज मुंबईस आहे, यामुळे आम्हावर सकती कोणी 
करणार नाहीत या प्रो बोलतात म्हणोन रणछोड रोणवी सागतात याजवरोन 
बिनेति लि आहे. मारनिल्हेचे मानस स्वामीचे भेटीस यावयाचे बहुत आहे 
आज्ञा होईल त्याप्रा वर्तणूक करितील कित्तेक मजकूर स्वमुखे विनति करणार 
आहेत सरकार उपयोगी आहेत अभिप्रमाणे वर्ततील 


श्रीमंतास मुंबईस आणांवे हें मानस इग्रजाचे नाही दुसरा मजकूर, सावकारी 
वर्तमान रा गोविंदराव गोव खडेराव गो दोन्ही राजश्री हरिपत तात्याकडे 
रुजू झाले हे असल्यास इग्रजाच्यानें काही होत नाही फजित पडतो साष्टी 
तालुका घेतला पुढेंही मनसत्ा कित्तेक करितो हा विचार भेस्त्र मोस्टिन याचे 
व॑ दुसरे दोन कोशलदार याचे विचारास येत नाही, परतु सरकार काम आणि 
साष्टीचे यह आलें याजमुळे उपाय नाहीं, ऐसे म्हणतात सदरहु विनति मा- 
निल्हेच जबानीवरून सेवेसी लि आहे. रणछोड शेणवी यास हुजूर आणावयाचे 
असल्यास, राजश्री विसाजी कृष्ण यास आज्ञापत्र असार्वे म्हणजे घोडे व तद 
देऊन रवाना करितील सेवेसीं श्रत होय हे विशापना 


७६ इंग्लंडचे राजास पेटाव्यारचे पत्र 


४९ 
णे. टि. भा. १ ले. २९ ] [ ५ नोव्हे १७७७ 
इंग्लंडचे राजास पेशाव्याचें पत्र 


[ नारायणरावाच्या मृत्यूनंतर इंग्रज मराठ्यांचे युद्ध सुरू झालें त्यांत आपली 
नुकसानी कशी झाली हा प्रकार नाना फडणिसाने पेशवा सवाई माधवराव याचे 
नांबें हृंग्लंडचे राजास पत्र लिहून व्यक्त केला आहे. तत्कालीन भाषेचा व इंग्रजी 
राजकारणाचा उत्कृष्ट मासला या पत्रावरून पहावयास मिळतो ] 

श्री 

वेदर बैबई पूर्वी कोठी लहान होती, आणि तमाम या प्रातात बलदेज व 
परतकेज (पोतुगीज ) याचा उदीम फार होता तेव्हा बवर्दकर गवरनर यानी 
आम्हाशी पैगाम लावून तीर्थरूप बाजीराव याचे कारकीदीस कोळ घरेऊन, 
एखलासाचे करार करून, नेकराह चाल दार्बव्रून आमच्या राज्याचा आसरा 
पुरता केला. त्यावरून आम्हीं वठलदेजाचा उदीम या प्रातात फार होता, तो बद 
करून इग्रेजाचा उदीम जारी केला, व परतके,ज (पोर्तुगीज ) याजळला तती 
पोहूचावून सरकारच्या मुलकास लगतो बदरे सरकारात घेतली त्यावरी जे 
गवरनर व कोसल बँबईस येत गेले, ते आम्हासी रुजू राहून स्नेदच राखीत 
गेले तीन करकीर्दीचे तीन दके9 एखलासाचे करारनामे तरफेन लिहून दिधले 
मर्ध्ये मर्ध्ये कितेक लोकासी ब इग्रजासी बिघाड वेऊन भद्रावरी लढाया जाल्या 
त्यानी आम्हास कुमक मागितली परतु इगप्रजाचे दुरामन जाणून कुमक न 
दिल्ही नपे; होते ते कबूल न केळे ऐसा एखलास फार दिवस चालला अलीकडे 
चचार सालें जाली, किवलेगाह, रघुनाथराव यानी आमचे पदर | किवलेगाह्‌ 
नारायणराव यासी दगा केला. याजमुळें घरात फितुर पडला आमच्या फोजा 
काही हिंदुस्थानात, काही कनोटक प्राती, काही रघुनाथराव याच्या ताकुवावरी , 
बजीर अमीरसुद्धा गेल्या होत्या ते समयी काबू पाहून, गवरनर ववर्ड वानी 
सरंजाम जमा करून, बवजूदू३ टॉमस मोष्टीन त्याचा वकील पुण्यात असता 


$ वेळा वशज 1 पदर-इप्रजा ति181 ह्या शब्दाचा जुकांचा उचयार : पाटडाग, 
$ शिवाय, आणखी. 


इग्रंजी अन्यायांची यादी ७७ 


एकाएकी जाऊन, गवरनर मजकूर यानी आमचा आब व आनरा $ पाहून; 
वतना*ची जागा साष्टीस मोर्चे लाविले. वीस पंचवीस दिवस किल्लेवाल्यानी मकान 
राखिले इंग्रजाचा कौल करार दुरुस्त याखातर साष्टीस कुमक न पोहोचली. 
याजमुळे साष्टी व तांन जंजिरे धाकटे येरवंतगड वगेरे धेतले त्याउपरी 
रघुनाथराव यानी गव्हरनर कोसल बेबई यासी साख्त-- करून त्यास आपल्या 
मकानास बोलावून त्याची कुमक करून आमचे फोजेशी दोन वर्षे लढाई सुरू 
केली. एक दोन लढाया लहानश्या जाल्या. त्या तुम्ही ऐकिल्याच असतील 
त्यानंतर गव्हरनर कौसळ कलकत्ते यानी दूर आदेशीवरी नजर ठेवून, आम्हाकडे 
सल्हाची पत्रे पाठवून, मागून कर्नळ जॉन इपटेन यासी मुखत्यारनामा देऊन 
आम्हाकडे पाठविले आम्ही पुरातन स्नेह जाणून स्नेहाचे जाबसाल केले की, 
तुम्हीं साष्टी बगैरे जंजिरे सोडून देणे, रघुनाथराव यान्यी कुमक न करणे; 
बसबब $ रघुनाथराव याची कुमक करून पन्नास हजार फोजेचा खर्च तीन 
करोड रुपये आम्हाबरी पाडिला तो देणे; व गुजराथ मुलूख तमाम इंग्रेजानी 
टून मुबलक पैका घेतला तो, व साष्टीत माळ मालियत, गल्ला, तोफा, दारुगोळा, 
सरकारचा व रयतेचा माल मालियत, गल्ला वगैरे देणे म्हणजे तुमचा आमचा 
सलाह होइल त्यास कर्नल इपटेन यानी साष्टी वगेरे जंजिरेयाचा जाबसाल 
कोसल कलकत्ते याजवरी ठेविला आम्हीही ते जागा सल्याच्या हालात एकाक 
दग्याने घेतले जंजिरे देवितील, म्हणून त्याजवरीच मुनसफी ठेविली त्यास 
त्यानी बबईवाळे याची पास करून | साष्टी वगेरे जंजिरे तसेच ठेविळे उफराटे 
तीन लक्ष रुपयाचा मुळूक व बारा लक्ष रुपये खर्च, रघुनाथराव याची कुमक 
करून इंग्रेज जुंजळे, याजबद्दल आम्हांसच मागू लागले 

आम्ही इंग्रजांचा स्नेह बहुत दिवसाचा आमची स्थळे आम्हांस देवितीलच ; 
व कलकत्तेकर यानी मातबर माणूस पाठविला यावर नजर देऊन, करोडोचे 
खर्च व खराबी मुलकाची व साष्टी वगैरे जंजिरे याची ठाणी ब तेथिळ मालियत 
एकीकडे ठेवून, जे कोसळ कलकत्ते यानी व कर्नेल इपटेन यानी सागितर्ले; 
याजवरून एकसालावर नजर देऊन कोसळ कमन! कलकत्ते याचे मारफतीनें 
जमियेकौम>< इंग्रज ब पादशाहा या कंपनी इंग्रज यासी सलाह करून, परस्परे 
करारनामे ठरले करारनाम्याचे तारिखेपासून तीन महिने वीस रोज, इंग्रेज 


न-:>-----::>><>->--:--८“*“- -<- णा 


$ मित्रत्व, स्नेह, -- दोस्ती, $ विनाकारण, 1 कड धेऊन, : राहणारे, 
>< येथील हिदुस्थानांतील, 


७८ इंग्लंडचे राजास पेशव्याचे पत्र 


रघुनाथराव याजबरोबर होते. त्यानी करारनाम्यात फिलफौर०9 रघुनाथराव 
याजपासून करून घ्यावे ऐसे असता, फिरोन चार महिने फौजेचा खर्च 
आम्हावरी पाडिला सुरतेत रघुनाथराव याच्या फौजेसह आसरा दिल्हा आग्वेर 
आमची फौज भारी होती, रघुनाथराव याची फोज लाइलाज होऊन कौल 
घेऊन निघाली रघुनाथराव यास मुरतेजवळ ठेविलें, दोस्ती जाली, म्हणून 
सरकारच्या फौजा हुजग आल्या त्यानंतर रघुनाथराव याही बाहेर दोन महिर्ने 
काढिले. फिरोन जाहाज पाठवून नेऊन त्यास बैबईत आसरा दिल्हा दुसरे एक 
फिसादी1 कोंकण मुळकात पैदा होऊन, काही लोक जमा करून, तमाम मुळक 
कोकणात ताराज करून, सरकारार्‍चे कितेक किल्ले त्याने घेतले तेव्हा सरकारची 
फौज त्याजवर रवाना केली त्यानी फिसादीयासी शिकस्त दिली. त्याची जमियत 
तमाम गारत केली फिसादी साहा हजार लोकानिशी पळोन गेला. त्यामागे 
सरकारची फौज लागली असता खुद्द फिसादीयासी सरकारचे सरदार राघोजी 
आगरे यांनो धरून हजर पाठविळे हजार लोक त्याचे, सरकारची मालियत, 
हत्तीधोडे घेऊन साष्टीपासी गेले, त्यास साष्टीवाळे यानी आसग दिल्हा 


आम्दी गव्ह्रनर मुबई यासी खर्ते लिहून पाठविली की, हलो करारनाम! 
जाला त्यास तुम्ही रघुनाथराव यासी किस्त्यााे पाठवन बबईस घेऊन जाऊन 
आसरा दिला, व फिसादीच्या लोकानी सरकारचा लाखाचा खिसारा* केला 
असता व सरकारची मालियत त्याजजवळ असता तुम्ही आसरा दिल्हा , यात 
रास्तकॉली! इभ्रेजाची कोटून राहिली ? त्याचा दरजवबाब गव्हरनर मजकूर 
यानी आम्हास साफच लिहुन पाठविला, त्याची नक्कल पाठविली असे अजोन 
रघुनाथराव व फिसादीचे लोक वबबदेत आहेत याजवरून आमचे मातबर 
सरदार र्‌ग्रजाच्या सल्ल्यास राखून ठेवितात दुनिर्येत रास्तगोई < परमेश्वराने 
किमिया दिलो आहे जो वचनास अतर कारितो, त्यास या लोकीं परलोकी जागा 
नाही ईश्वरकृपेनें या राज्याची दुरामनी दर्यीबश परतकेज ( पोतुगौज ) वगैरे 
यानी केली, ते खराबच जाळे खुदकीतोल बादशाहा अवरगजेब आलमगीर 
वगैरेनींही दुडामनी केली, त्याची सजा पाबळे अखेर कितेक मतलब कबूल 
करून सल्ला केली आम्हासी जो साहेब मुळूक असेल तो दुदामनी करू दाकत 


२० लागोलाग | बडखोर, तातया ३ नाका खराबा ,/ सन्य, प्रामाणिकपण, 
> संत्यबनन 


ऐसी बदफेली न करावी ७९ 


नाहीं. कारण कीं, आमच्या फोजेपुढे त्याच्याने मुळूक रक्षण होणे नाही. गव्हरनर 
कोसल कलकत्त यानी आम्हास लिहिले की इंग्रेज कोणाचा मुळूक मागत नाहीत 
अखेर नव लक्षांचा मुलूख चार जजिंरे साष्टी बंगेरे बंबईवाले याच्या हाता- 
खाली ठेविलेच आहेत ! व सरकारचे बागी यासीं आमचे हाती द्यांव, कोणीही 
सबरबें कुमक न करावी, म्हणून पेशजी करारनामे व हालचे ( त्याची नक्कल 
पाठविली असे ) असतां, गनिमास आसरा देऊन, फितूर आमच्या मुलकात व 
सरदारासी करीतच आहेत कोसल कलकत्ते यानी त्यास आसरा न द्यावा म्हणून 
बरचेवरी लिहीत असता ब कर्नल इपटेन हुजूर' हाजीर असता, दुशमनास 
आसरा देऊन फितुर करीतच आहित, या गोष्टी उमदे सरदारापासून दूर असेत 
आम्ही या गोष्टींचा बदला करावा, तरी बहुता दिवसाचा इंग्रजाचा दोस्तीचा 
सिलसिला आणि त्यांचे करार व लिहिली प्रमाण, तमाम आलमात $ जाहीर 
होती म्हणून आपल्याकडून तफावत येऊ दिल्ही नाही. आपण तमाम इंग्रेजाचे 
खावंद त्यास ताकीद असावी की, ऐसी बदफैली न करीत तुमचा मुळूक जवळ 
नाही की है हकीगत पै दर पै तुम्हास पोहचवावी. 


इंग्रेज लोकानी या प्रातात काही बाकी ठेविली नाही आपण दुरंदेश, उमदे 
आणि पुरातन आमचे स्नेहित जाणून, इतिछ़ा% केली असे की, गवरनर 
कौसल बंबई यासी ऐसी ताकीदमय सजावळ$ पाठवावी जे घेतला मुलूख ब 
साष्टी वगेरे जंजिरे आमचे आम्हास देत, आमची मालियत साष्टी वगैरेची 
नेली ते व गुजराथचचा पैसा वसूल घेतात व मुळूक पायमाल केला तो ऐवज, ब 
त्यामुळे आम्हास शिवंदीचा खिसारा जाला तो भरून देत ऐसे केले पाहिजे. 
एक मातबर माणूस हुजूरचा पाठवून सदर्हू लिहिल्याप्रमाणे अमलात आणावी 
ते करावे. दुतर्फ एखळास चालत असता व आम्हाकडून काही करारात कुसूर 
नसता ऐसी खराबी केली. सबब आम्ही तुम्हासी मुलकाची व जंजिऱ्याची व 
पैक्याची दरखास्त करितो हे वाजवीची राह आहे आलमाच्या जबानीनें ऐकतो 
की, इंग्रेज बादशहाचे येथे इनसाफ आहे, व करारात तफावत कधी होत नाही. 
जरी हे गोष्टी खरी आहे तरी मुंबईकरांस सजा पोंहचावून .सद्रीं लिहिल्याप्रमाणे 
अमलात आणवावे, आमचे गनीम आमचे सपूर्द करवावे पुढे आमच्या 
दुशमनास जागा न द्यावी. त्याची कुमक कोणेही तऱ्हेने न करावी. जरी तुम्ही हे 


1 बडखोर, $ लोकांत, खबर. $ शिक्षा, हुकूम, 


८० गंगाबाईचा स्वत्यु 


गोष्टी चष्मपोशी$ करून दरगुजर% कराल, तरी जिकडे वाजवी तिकडे परमेश्वर 
आहे. आम्ही तो दिलोजानानिसी$ दोस्ती व एखलासी चाहतो. इंग्रेज आम्ही 
एक असलिया, इंग्रजांचा उदीम व सरकारचा बंदोबस्त राहील. दिदुस्थान 
दक्षण कर्नाटक प्रातात कोणाची ताकद नाही की, बदनजर दोहीकडे करील. 


न->>*-*“--------“------>-< 


ष्‌ ठ 
इ. सं. ऐ. टि. भा. १ ले. १८] [ १२ लुळे १७७५७ 
गंगाबाईचा मृत्यु 
[ हरिपंत फडके याचें नाना फडणिसास पत्न ] 
श्री 


विजापना श्रीमत मातुश्री गंगाबाई यास सीतञ्वर पाच सात दिवस येत 
होता आम्ही पुण्यास होतो बापू सासवडास होते विदोप दुरवणेही नव्हते. 
बापू आदले दिवशी किल्यावर आळे आपाढ अुद्ध ७ चिठ्ठी पुण्यास आली 
मर्ध्ये अर्धे घटिका गेली नाही, तो देवाजा झाली चिठ्ठी आली इतके लवकर 
काल होईल अर्से कळले नाही फारच वाईट गोष्ट झाली ! याचा विस्तार किती 
ल्य़ाहावा ? मरतेसमयीं आमचे स्मरण केळे सावध फार होती बापू जवळ होते, 
त्यास सागितले की, नानानी व तुम्ही मिळोन, श्रीमंताचे ब दौलतीचे रक्षण 
करावे श्रीमंताचा हात त्याचे हातात घातला रामचंद्र नाईक व दिवाजीपंत 
सोडावे, ब आजीने जवळ असावे बाजीपतानीं जवळ असावे आणखी जबळ 
आहेत, त्यांचे चालवावे याप्रमाणे सागून ईश्वरस्मरणी समास्त झाली श्रीमत 
लदह्वान हीच गोष्ट वाईट जाळी स्मरण फारसे करीत नाहीत म्हणोन लिहिले 
वर्तमान कळोन फारच वाईट वाटले ! होणार इंश्वरइच्छा चुकत नाही !! 
राजश्री बापू, आपण आहित श्रीमंता'चे संरक्षणाची निर्वणूक त्यानी उच्चित केली 
मातुश्रीबाई कैलासवासी जाली, ही गोष्ट स्वामीचे जातीस फार उणी पडली 
परंतु इश्वरी इच्छेस इलाज नाही. मोठे ठासण 1 होते करावे काय? आता 
श्रीमंतांचे रक्षण तीच गोष्ट करावी यात स्व आंहे. हे विञञापना 


24650227 सट प च 


७ डोळेझाक, चालढकल, $ दील ब जान, अंत करण व जीव यासह, 1 आधार, आश्रय. 


दोलतींतील तीन पिढ्यांचे फडणीस ८१ 


ग्र 
ऐ. टि. भा. १ ळे १९] [| २ सप्ठे, १७७८ 
दीलतींतील तीन पिढ्यांचे फडणीस 

[ खाळील दोन पंत्र आनंदीबाई पेशवे यांनी नाना फडणीस व सखारामबापू 
या दोन मुख्य कारभाऱ्यांस लिहिली असून गृहकलहामुळें ब्राह्मणी राज्य कसे 
बुडणार याची मार्मिक मीमासा त्यांत केली आहे तिची दूरदष्टि व हुषारी हेही 
गुण त्यांत आढळतात. |] 

राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री वाळाजी जनार्दन यासी, - प्रति 
सौ आनदीबाई आजीर्वाद उपरी येथील कुशळ जाणून स्वकीय लिहिणे 
विशेष वर्ष दीड वर्ष परियत जाहाले, तुम्हाकडून पत्र येऊन वर्तमान कळत 
नाही. आम्ही होऊन ( पत्र ) पाठवावे, तर कारणाखेरीज आम्हास पत्रे 
पाठवितात, म्हणोन तुम्हीच दंमाल, हा काळ समजोन पर्त्रें न पाठविळी हल्ली 
पत्राचे कारण कीं तुम्ही तीन पिढ्यांचे दोळतीतीळ फडणीस असोन, दोळतेची 
ता गति झाली ती झाळी हल्लो यवनाक्रात ब्राह्मणी दोळत फितुरानी होऊ पाहाते 
तुमच्या चित्तातील उगीच आटी ६ जात नाहीं, आणि ब्राह्मणी ता बुटत 
चाळली! या दोळतेत पूवी कारभारी झाले, त्याणी ब्राह्मणी स्थापली व दोलतेचची 
वृद्धि केली हा काळ प्रस्तुत श्रीसत्तेने असा आला ! । इंग्रज बुदेळखटापर्यंत दोन 
कंपू आळे, आणिकही मागून येणार याचा बारीक मोठा विचार जो करर्णे तो 
तुम्हीच करोग आम्हास म्हणाळ तर आपळा जीव काणास नकोसा नाहीं त्या 
पक्षी दोही गोष्टींचा आदेशा करून, त्राहाणपण राहे ते करणें आग्ही येथे तुमच्या 
स्वाधीन पावणे दोन वर्ष जाहली कार्यनिद्धी तुमची काहीच न जाहाली नुकसान 
पाच हजार फौजेचे सरजामी गुतळे, ही झाळी विशेष काहींच न झाले तुमची 
फौज गुंतून, आमचा धन्याचे पावासी वियोग, हे उभयपक्षी नुकसान आहे तर 
आम्हास मबईस जाण्याविषयी वोटेकरास< पत्र लिटिणि छ १० माहे सावान 
बहुत काय लिहिणे हे आल्ीवीद 


००९९९ ८70०००९ “कळ न्हा 


अकाल स 


$ तेढ 53 आनंदीबाई ज्याच्या अटकेत होती तो थारचा दिवाण, 


८२ ब्राह्मणी दोलळत बुडणार 


५२ 
पे. टि. भा. १ ले. १९ ] [ २ सेप्टे १७७८ 
ब्राह्मणी दोलत बुडणार 


राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री सखाराम भगवंत यासी, -प्रति सा 
आनंदीबाई नमस्कार विनंती उपरी येथील कुशल जाणून स्वकीय लिहिणे 
बुंदेलखंडांत इंग्रज दोन कंपू आळे आहेत. हुज्रची| पत्रे इंग्रजास जाऊन 
इग्रेज आले. जबरदस्त आहेत दोलत आपणास घेऊन देतो, आम्हास कोठीस 
आपल्या जबळ जागा द्यावा व आमची फौज नेहमी दहा हजार पर्यंत ठेवीत 
जावी ही गोष्ट हुजूर कठिण असें समजले परतु ज्यापक्षी रानोमाळ हिडावे 
त्यापक्षी कवूल करांवे हे समजोन श्रमेकरून कबूल केले हल्ला इंग्रेज घरात येऊं 
पाहतात. तमाम अंमळ उठवून आपले अंमळ बसवितात. आमचे निमित्य 
करून सर्व दोलंतस गिराईक होतील सुजाहोळे ब महमदआल्ली याच्या घरांतून 
प्रथम चाकरीस येतो म्हणून नम्रतेने पायरब! करून घेतली, आणि आता 
उभयतांस पोटापुर्त देऊन सर्व दोलतीचे धनी जाले आहेत या सर्व गोष्टी 
तुम्हास ठाऊक आहित, तसेच आमच्या घरात होईल. ते जातीने खबरदार व 
मनुष्ये जबळ चागली, असे असोन, उभयताच्या गती या प्रमाणे जाल्या. 
आमचे येथे तो कारभारी जवळ मातबर कोण आहे, व पायरव कोणाची आहि, 
व मर्जीही कोणत्या तऱ्हेची आहे, ह्या सर्व गोष्टी तुम्हास ठाऊक असोन; तुम्ही 
तिही पिढ्यांचे कारभारी ही ब्राह्मणी दोलत बुडायाजोगी करिता, हे तुम्हास 
करणे ठीक दिसत नाही तुम्हास हुजू्रची मजा कोण्या तऱ्हेने समजावल्याने 
नीट राहते हे सव, कोण्या तऱ्हेने विनंति केल्यास बिघडते यास तुम्ही माहीत 
आहा. पहिल्यापासून आम्हाकडील दिमतीचे तुम्हीच कारभारी. मर्जी राखून 
सर्व गोष्टी करीत गेला, आणि हल्ली या तऱ्हा दिसतात हे कालचक्र विपरीत 
आलें परंतु आम्हास हाच भरंवसा आहे की तुम्ही कालचक्तासही फिरवाल हे 
जाणून तुम्हास पत्र लिहिळे आहे. तरी आह्मणी दौळत नीट राहून, हुजूरचाही 
संतोष राहून सर्व गोष्टी बऱ्या होतील त्या कराव्या न केल्यास जन्मभर चागले 


1 राबोबादादांची ) प्रवेश . 


अकृतिमपणाचा करारं दै 


केळे आणि शेवटी म्हातारपणी इंग्रजाच्या घरात ब्राह्मणी दौलत घातली, हे 
अपेश येई, तो अर्थ न करावा. हुजूर ऐकत नाही असे म्हणाल, तर ज्या पक्षी 
तुम्ही प्राण घेतां किवा पेचात आणिता, त्यापक्षीं काय होईल ते हो, परंतु तुमचे 
हातीं नच लागावे हा निश्चय आहे, तो वाजवी आहे. कोणा-चाही पेच कोणासही 
सोसत नाही. ही गोष्ट सत्यमिथ्या तुम्हीच विचार करून आपल्या चित्तात समजणे. 
साराश हाच की, इंग्रजाच्या हाती ब्राह्मण , न चालता, दौलतीचा बंदोबस्त 
होऊन यावा. बिशेष लिहावे तरी तुमच दशांदाही आम्हास समजत नाहीं. परंतु 
यश अपेश यांचे धनी तुम्ही. ही गोष्ट लहान माधवराव पाळण्यात आहित, 
त्यासही समजते. मग दहा वर्षावर जे मनुष्य असेल त्यास न समजे असा 
पर्याय नाही आम्ही लिहून विशेष तो नाहीं. तुम्ही मोजीतही नाही । परंतु 
आकार दिसत चालला यास्तव सूचना लिहिली आहे तरी ज कर्तव्य असेल 
ते विचारे करांवे पूर्वी तुम्हास दोन पत्रे पाठविली होतीं, व नवी भावजय$ 
लाडकी केली, तिचे नाव काय ठेविले, ब दुसरी कराबयाची कधी, हा मजकूर 
विदोष लिहिला होता, त्याचे उत्तर काहीच आलें नाही. पत्रे पोहोचली की नाही 
हे न कळे. तर उत्तर पाठविणे. रवाना चद्र १० मांहे साबान बहुत काय 
लिहिणे हे विनती. 


प्र :: 
पे. टि भा.१ ळे २९] [स १७७८ 
* अकृतिमपणाचा करार 
श्री. 


[ बारभाईचा कारभार कांहीं वर्षे चालल्यावर सखाराम बापू बोकील व 
नाना फडणीस या दोन मुख्य कारभाऱ्यांचे दरम्यान वेषम्य उत्पन्न होऊन त्याचा 
परिणाम दौळतीला अपायकारक होऊं लागला. तो मिटविण्यासाठी पुढील करार 
उभयतांनीं एकमताने ठरविला. ] 


"न्टणाणणाप प? टि प?णिकणि३णा 1000000 ल्यकाकमोहिडळाधीझण्यी 


* दादासाहेब, $ सखाराम बापूनें वृद्धपणी ल्म़ केळ त्यास टोमणा, 


८७ 


अकृतिमपणाचा करार 


ह च आळ याळ य र“ 


यादी श्रीमत राजश्री माधवराव नारायण पंतप्रधान यांचे दोलळतीविषसी 
राजश्री बापू ब नाना यानी सरळ चाळून अकृत्रिमपणे दौलतीचा बंदोबस्त 
कराबा, ह्याविषयीची कलमे, सु तिसा संब्रेन मया व अलफ --- 


१ 


१ 


“र्ट 


श्रीमंत रावसाहेब याच्या पायाशी उभयतानी एकनिष्ठपणे असोन; 
अकृत्रिमपणे सरळ रीतीने दोलतीचा बंदोबस्त करावा श्रीमंत दादासाहेब 
यांचे बरेवाईटाचे लक्ष उभयतार्ने सारखें असावे, व आतबाहेर 
अस्‌ नये 


नानानी दौलतीत बापूचे वडीलपण सर्व प्रकारें रक्षावे बापूंनी नानावर 
दौलतीचा भार ठेवावा उभयतानी सरळ चाळून अकृत्रिमपणे असावे 
आपपर किर्मापे लेखू नये बरे वाइटास उभयतानी परस्परे अनुकूल 
असावे साराद, उभयतानी काडीचा संशय न धरिता, एकदिलपणें 
ब्तणूक करावी दिक्तत वाढली व संदख आठा, तरी समक्ष बोलन 
सशायनिवृत्ति होत जावी, कितु वाहू देऊं नये आत वाहेर नसावे दवता 
तिळमात्र नसावा 

दौलतसबधे कारभाराचे यादीवर वापूनी ' देवावे * करावे नानानी 


179 


: येणे प्रमाणे * करावे या प्रा उभय़तानी चिन्हे करीत जावी 


बापूस पुत्र होईल, अथवा दत्तक घेतील, त्यास नांनानी शहाणे करावें 
स्वरूपास आणावे ब्रापूंप्रमार्णे स्वरूप पाहून त्याचे हातून ' देवावें 
करवीत जावे त्यास वडील सर्व प्रकारे नाना 


दौळतीत पैक्याची ओढ, याजकरिता जमेची कामे येतीळ ती उभयतानी 
मन घाढून उलगडीत जावी, अथबा हरएक तरतूद करणें ती 
उभमयतानी अंतःकरणपूर्वक परस्परे अनुक्रळ राहून करावी दिक्कत 
नसावी कसर करू नये आत बांदेर असूं नये 


बापूच्या व नानाच्या जातीस परस्पर आच लावूं नये बापूनी नानास 
पैक्याचा उपद्रव देऊ नये 
मागीळ गुणदोष उभयतानी मनात तिळमात्र वाईट आणूं नये व 
करण्यात वाईट आणू नये. 


दौलतीचें कल्याण तीच नीत ८५ 


त य 

१ किललेकोटाचा बंदोबस्त पूर्ववत्‌ प्रमाणें उभयताचे विचारे आहे तसा 

असावा यात वाकडे असल्यास बापूंचे कानावर घालून बंदोबस्त 
करीत जावा. 

१ उभयतांचे मनात वर करण्यांत दौलतसंबंधी वगैरे दरज$ नसावी 

१--(फाटलें) 

१ साताऱ्याचे खालील कारभारास कारकून पुरंदरे याचा असावा त्यानी 

उभयतानीं सरळ असावे फडणिशीस कारकून नानाकडील असावा. 

१ सचिव पतावर उभयतांची ममता असावी 

१ रा मोरोबा दादा व बज्याबा यासी बरेवाईट बोलणे व करणे उभयतांनो 

एक लक्ष धरून करून, आतबाहेर असूं नये. 

१ दोलतीत बाकडे फंद फितूर करतील त्याचा बंदोबस्त; आपपर न 
पाहाता, उभयताचे विचारे करीत जावा आतून बाहेरून करू नये. 
बापूंच्या मनात कोणास देणे असले तरी नानास स्पष्ट सागत जावे. 
नानानी मान्य करीत जावे नानाच्या मनात असल्यास नानानीं स्पष्ट 
सागत जावे बापूंनी मान्य करीत जावें 
१ दौळतीत न समजून वाकडे झाले असेल ते, योग्य अयोग्य असेल ते 

उभयतानी विचार करून नीट करावे. 

१ दौलतीचे कल्याण तीच नीत बापूनी नानास सागीत जावी त्याजप्रमाणें 
नानानो लक्ष रक्षीत जावे. उभयतानी परस्परे ध्यान धरून उत्तम तें 
करीत जावे. 

१ दौलतोत कामे काजे व खर्च वेच करणे तो परस्परे परस्परांस बोडून 
करीत जावा त्यात कुन्हा | ठेवू नगरे आत एक, बाहेर एक नसावे 

१ बाहेर राजकारणें करणे ब पाहाणे ही उभयताचीं अतःकरणपूर्वक एक 
असावी. परस्परे कळवीत जावी आंतून एक, बाहेरून एक नसावें 


श्च्टि 


------>>- 


 & फूट, भेद. ! द्वेष, खुनशीपणा, 


८ दै बन्धुत्वाची शपथक्रियां 


५४ 
खरेळृत ना. फ. च. पृ.९७] [ १५ मार्च १७७९ 
बन्धुत्वाची दापथक्रिया 


[ महादजी लिंदे व नाना फडणीस यांनीं बन्घुत्वाची शपथक्रिया केली ती 
पुढील पत्रांत दाखळ आहे. ] 


रा० बाळाजीपंत नाना गोसावी, सेवक महादजी शिंदे दंडवत. आम्हांकडील 
अर्थ रा. रामचंद्र रिवदेब याणी आपणास सांगितल्यावर आपण दपथपूर्वक 
खातरजमा करून श्रीबरील तुळसी देतो असे निश्चयपूर्वक बोलला; आणि 
सरदारी माझी व फडणिशी त्याची, बंधुत्वाप्रमाणे वर्तन करू, ज्यांत सरदारीचे 
कल्याण तं संधान चालवू, जो अनिष्ट चिंतील त्याचे पारिपत्य करूं म्हणून 
बोलला, तो मजकूर मानिल्हेनीं लिहिला, तो सव समजोन चित्तास परम संतोष 
जाला आम्हीं श्रीवरील बेलभंडार पाठविला आहे, व हे पत्र दापथपूर्वक लिहिलें 
आहे आपण बंधुत्वाविषयी संशय न मानावा मशारनिल्हे बोलतील ते आमचें 
बोलणें जाणावे ही सरदारी आपली व फडनिशी आमच्ची असा निश्चय झाला. 
जेथें आपण आहा तेथें मी आहे. हे रापथपूर्वक जाणार्वे, रवाना छ १५ सफर. 


बहुत काय लिहिणे लोभ कीजे हे विनंती. 
पप 
पे, स्फु. ले. भा. ४ ले. १४] [ १० डिसे. १७७९ 


“६ मी काय कुणबी लागलों आहे ? ” 


[ इंग्रज मराठ्यांचे युद्ध चाळू असतां नाना व महादजी यांमध्यें प्रखर वितुष्ट 
उत्पन्न झाळें. त्याची हकीकत खालील दोन पत्नांत कळून येते. त्या वेळीं भल- 
त्याच कंड्या उठून राज्यचालकांचीं मनें कशीं संशयग्रस्त होत त्याचें उदाहरण 
या पत्रांत आढळतें, ] 


नाशास गोष्ट आली ८७ 


वक 


सेवेसी बिनंती सेवक सदाशिव दिनकर साष्टांग नमस्कार विज्ञापना तागाईत 
छ १ जिल्हेज प्रहररात्र सेवकाचें वर्तमान यथास्थित असे विदोष-- 


आज दोनप्रहरीं पुण्याहून रा० बाबास पत्र आलें, त्यात मजकूर जे, हरिपंत- 
तात्या व परशुरामभाऊ यानीं मनसबा केला कीं, शिदे फार ओढितात, काय 
चिंता आहि, पाहून घेतो अर्से पत्र आले, त्यावरून बावांची मर्जी फारच 
विक्षेपास पावली. कल्पना चालली जे, दिवाकरपंतासीं पूर्वा ( नानांनो ) मनसबा 
केलाच आहे, त्या अन्वये उंदरीवर भोसल्यार्चे फौजेचा जथ पाडिला आहि. 
नबाबाची फौज १०००० औरंगाबादचे रखवालीचे निमित्त करून गंगाथडीस 
येत आहे. हुजरात बारा पंधरा हजार पुण्यास जमा झाली. इतका जथ पडिला, 
तेव्हां पत्राचा मजकूर खरा. हे आम्हास पाहून घेतात तर मी काय कुणबी 
लागलो आहे की काय ! बरे पाहून घेतात, चिता नाहीं. गुजरातेत रवानगी 
करण्यास फौज जमा होतच आहे, त्वरा करून आणवावी. पागा आणविल्या*च, 
उभयता मनसब करून आहावर येतात, त्यापक्षी आपणच पुढे व्हावे उभताची 
गांठ वाटेस पडली, उत्तम, न पडे तर जाऊन श्रीमंता'चे पायांवर डोई ठेवून, बघूंस 
रामराम करून निघोन यात्रेस जावे याउपर यांजवळ राहणे ठीक नाहीं, असा 
विचार जाला. पत्र कोणाचें आलें त्याचा शोध केला, नाव घेतले नाही. म्हणतात 
की चौकशी करतील तर पत्रच आहे, अंगी लावून देतो. लिहिणारावर नाना रुष्ट 
होतील तर त्याचे चचालबावयास मजला सामर्थ्य आहे. रुजुबात करावयास चिता 
नाही अश्या कल्पना होऊन फौज व पागा जमा करावयाची ताकीद दिली हें 
वर्तमान मीं न लिहावे, परंतु नाशास गो॒ आली असता कसे न लिहावे ? आधी 
ह्वामी येणार असा बावांजवळ निश्चय झालाच होता, त्यावरून आपले येण्या- 
पावेतो सबुरी आहे या मागेच संदाय दूर व्हावयाचे नव्हते गंगाजी आल्यावर 
तंशय तुटला होता आता कोणाच्याने काही होत नाही. लाचार. श्रत होय है 
विजापना, 


८८ इम्रजांस मराठ्यांची दहशत 


ऐ. प. ले. १८५] [| १० डिसे. १७७९ 
[ याच तारखेचं गंगाजी आव्हाडाचे नानास पत्र |] 


येथील मजकूर आज दोन प्रहरा जाला तो दाजींनी' लिहिलाच आहे. 
आम्ही तेथून आल्यावर इकडील संशय काही दूर केले. पुढें साधन तेच चालत 
होतें तो आज कोण्या ग्हस्थाचे पत्र आले त्यात बजिन्नस खोठून लिहिले आहे. 
हे बोलतात, श्रीमंतांचे ठाथीं दुसरा अर्थ धरावयाचा नाही. आम्हीच रामराम 
करावयास पुण्यास जातो , पण न कळे, पुण्यास गेल्यावर श्रीमंताचे गादीस ब 
भावास अभाव होईल याजकरिता पुण्यास न जाता, कारभारी पुढे येणार 
त्यासच सामोरा जाऊन रामराम करून देवास ( तुळजापुरास ) जावे या अर्थ 
आज झाडून पागा शिलेदारास पत्रे गेली मी मोठी शिकस्त करून आपण येथे 
येतात तावत्काळ सबुरी करावी म्हणून विनंती केली शेवटास गोष्ट येऊं म्हणते. 
विना श्रीमत येथे आल्याखेरीज हा सशय दूर होत नाहीं फौज तो जमा 
करतातच श्रीमंतांचे येण्याविशीं इकडील काही अभाव चित्तात येईल तर 
त्याची खातरजमा आम्ही पाहिजे तशी करू. इकडून श्रीमंतांचे ठायी भाऊ- 
पणात दुसरा अर्थ तिलतुल्य नाही. 


५६ 
पे. टि. भा. ३ ले. २८ ] [ १५ मार्च १७८९ 
इंग्रजांस मराठ्यांची दहात 
श्री 


[ इंग्रजांचा प्रसिद्ध सेनानी गॉडर्ड यास मराठ्यांनी हेराण केलें त्या समयाचें 
हें बातमीपत्र आहे. ] 


जबानी जान डबीस मेयर गोलठदाज समवेल काक इंग्रज दि ॥ कपितान 
मिकलाऊत हा तोफाचे आवाज करावयाचा सरदार इग्रजाचे लष्करची 
बातमी, - घाटावर तळ्यानजीक गाडर आहे बराबर पलटणे तीन आहेत 


* सदाशिव दिनकरानें. 


खंडाळ्याची छावणी ८९ 


असामी तीन हजारपर्यंत आहेत पैकी गोरे सरदार सर्व व अजारी व चागले 
मिळोन नऊशे आहेत एकवीस बैंगाली व मद्राज व मुंबईचे मिळोन आहेत. 
तोफा आठ; पैकीं थोर सहा दोरी दोन; तीन तीन शेरी लाब लाब पक्लथाच्या 
कित्ता दोन , तीन दोरी रेजगण मारावयाच्या जवळ पछ््याच्या दोन शेरी लहान; 
एकूण आठ आहेत. पुढें अघाडीस मोरचा आहे, तेथे नऊशे असामी नेहमी 
रहात्ये, ब दोन तोफा तीन शोरी व थोर येक त्यांचे बाजूस आहे ती सुटत नाही. 
दोन लढाईच्या वेळी सुटत असतात दक्षिणेकडील पहाऱ्यापासून उत्तरेकडे 
तळ्यापर्यत जवळजवळ रहात आहेत तोफा तैद्याच आहेत पाच हजारपर्यंत 
जमेत मुंबई व बेलापूर, ब पनवेल, ब कल्याण येथे रसद व दारुगोळा वगैरे जिन्नस 
आणावयास गेले आहेत. ते आल्यानंतर कूच मुक्कामाचे काय होईल ते न कळे. 

परंतु काहीं काही लोक छावणीचा मजकूर बोलतात. जिन्नसाचा पाड 
ठाऊक नाही सरकारचा रोर खातो. बाजारात जात नाही तळ्यास पाणी 
जिते आहे बेगमीचे आहे. मोरचास पाणी नाही. त्यास पुढे झिलात डहुरे 
खणले आहित, ते कांही नेतात, व तळ्याचे सकेकरी | अणितात. सरकारचे 
गोळे जातात, त्यास पेशजी गरनाळेचा गाळा मोडला, व दोन गोलंदाज याचे 
पाय कतरोन गेले, व एक तुरकस्वार याचा घोडा पडला, घाटावर आल्यापासून 
कालपर्यंत गोलंदाज वगैरे शिपाई पन्नासपर्यंत गोळ्याने व बाणाने ब गोळीने 
ठार जाले. शिवाय जखमी रांभरपर्यंत जाहले ते काही बस्स पाठबिळे, काही 
रखथोपवलळीस आंहेत दररोज लढाईच्या दिवशी दह्या पाच असामी जखमी 
व काही ठार होतात. गोळे टप्पे स्राऊन जातात, ते बातेरीच्या मागे गोटात 
पडतात व उकाल जातात ते तळ्य़ानजीक गोटांत पडतात त्याणें बाणी 
बांजारचे काहीं जाया जाले दारूगोळा तूत ब्रेगमीचा आहे जिन्नसाचा 
तूर्त तोटा आहे. त्यास वरचेवर काही येतो 


गाडर लढाईच्या समयी येतो. मोरचे फिरोन जातो कोरणेळ, गाडर याचा 
मुताळीक, याचा धोडा गोळ्याने ठार जाला, तो वाचला. हिरव्या पालखीत 
बसोन गाडर येतो एकाद दिवस हत्तीवर बसोन येतो. चार हत्ती आहेत. 
पैकीं घाटावर एक दोन आहेत. दोन घाटाखाली आहित. लोकास रोजमरा 
महिन्या महिन्या द्यावा, त्यापैकी एक महिना ठेवून बाकीचे वरचेवर देतात. 


1 पखालवाले, सक्का > पखाल, सक्‍्का तु जलद! स्वत: (रा, व्य, को, ) 


९० इंग्रजांस मराठ्यांची दहशत 


घाटाखाली सहा हजार पावेतो जमात, पेकी तीन पलटणे व तीन हजार स्वार. 
कांहीं लोक दादासाहेब याजकडीळ मिळोन आहेत तोफा चार थोर ब गरनाळा 
चार आहेत. ही बातमी मागील. आम्ही धाट चढल्यावर किती काय आहित हे 
ठाऊक नाही 


वणजाऱ्याचे बैल चार हजारपर्यंत आहेत. रिवाय बाजारचे वगैरे दोन तीन 
हजारपर्यंत होतील. बारा हजार कांही बाण आहेत. वसइंत सापडले ते आणिले. 
दादासाहेब तूर्त यावयाचे नाहीं ब कुमकही कांही यावयाचे नाहीं. लोक 
जमातीत बोलतात की पुढे आले तरी येतील, गाडर बसईहून आला. त्यास 
पुढे कूच करून यावे, तरी हैदर नाईक नब्रावर याणी त्या प्रातीं जरब बसविली 
आहि याज करितां मुक्काम करून राहिला 

फुलचरीकडून पत्र आलें होतं कीं दोन पलटणे मदराजचीं आहेत, तीं 
पाठवून देणे, त्यास गाडरास गरज होती म्हणोन ठेवून घेतली आम्ही त्य 
ब्रिरादतीतील$ आहो. सोनगडाकडील काहीं वर्तमान ठाऊक नाही सरकारची 
फौजेची आवई लाख दीड लाखपर्यंत आहे. तोफा किती काय आहेत हें ठाऊक 
नाही. प्रस्तुत इंग्रजांचे लष्करात सरकारचे फौजेची दहरात फार आहे. घाबरे 
आहित. चार महिने घाटावर राहून पोक्त सामान करून पुढे पर्जन्यकाल 
गेलियानंतर पुण्यास यावे ऐसें आहे तूर्त कूच होत नाहीं. तळ्यावर दोन 
बंगले तयार होत आहेत. काल आम्ही दोघे जण नदीत आंगें धुबावयास आलो 
होतो तेथे सरकारचे लोकानीं धरून साहेबाकडे आणिले. दोघांजवळ नख्त 
रुपये बीस होते ते घेतले. जरीची टोपी ब आगरखे काळे दोन घेतले होते 
(इत ) र कांहीं आणिले नाही. छ १९ रबिलावल. सु॥ इहिदे समानीन 
मया व अलफ, 


$ जमार्तातींल, 


नानांच्या आयुष्यांतील संकट-प्रसंग ९१ 


"१9 
पे. टि. भा. १ ले. ३७] [स १७८३ 
नानांच्या आयुष्यांतील संकट-प्रसंग 
[ नाना फडणिसावर आयुष्यामध्ये कसकसे संकट-प्रसंग आले व ते परमेश्वर- 
कृपेने कसे टळले, त्याचे स्वदस्तुररचे टांचण खालीं दिले आहे. ] 
श्री 
श्री हरिहरात्मक त्रझ्न उभयता देव मजवर कृपा करतात, ती वर्णविता बुद्धि 
चालत नाहीं दान, तप, योग, परोपकार, पूजा, ध्यान, सेवा काही एक घडळें 


नाहीं व शास्त्रविषय धर्मशास्त्र आदिकरून काही नसता, कृपासमुद्र, दीनदयाळ, 
भक्तानुकंपी शरण्य ह्या नामाचे सार्थक माझ ठाई केलें 


१ नावेत वाहात होतो, तेथें उदकापासून नाव बुडत असता व नावघारी 
यांणी आपला उपाय नाही, पुढे जवळ खडकावर फुटणार तो नाव 
काढून वाचविले, 


त्रित्रतकरणाचे तीन प्रकार लिहिले. या वितरिक्त पाणिपतावर बारा तेरादा 
ात्रूंशीं गांठ पडली. जबळील मनुष्ये मारली, मला वाचविले 


१ नारायणरावाचे वेळेस गाडद्याकडून वाचविले 
१ दादासाहेबास बुद्धि चागली देऊन रक्षिठे,-- 
१ पुरंदराचे समयी, २ नारायणरावास मारल्यावर, ३ 
रावसाहेबाचा मोड होऊन पेचात आल्यावर. 
१ ज्योतिषशास्त्रास एकीकडे ठेवून रक्षि 


तळेगावावर मसलत निघताच दिवा गेला. २ करंडा हरवला. ३ पक्षी 
डेऱ्यावर बसला, तीन अपदाकुन मातबर झाले असता शत्र पराभव 
करून यशा दिल्हे. 


१ पुरंधरास गेलियावर, ' द्वादशाष्टमजन्मस्थनिरगारको गुरुः असे अनुक्रम 
जाळे असता, त्यार्चे वाईट फळ होऊं न देता चागले दिल्हे. 


“शकी 


९२ 


र: 


”््टी 


र 


नानांच्या आयुष्यांतील संकट-प्रसंग 


मंत्रशास्त्र्याकडून रातरूंनी बहुत अनुष्टार्ने करविली व स्वता केली, परंतु 
माझे बाईट होऊं न देता, उरफाटी दात्रूचीच वाईटे होऊन नाश जाहाले 


एके मात्रिकास ससतश्लंगची देवी तेथेच दृष्टात दाखविला की, मोरोबाचे 
अनुष्टार्न फळ होणार नाही, करूं नको नानाकडून केळे असतां फल 
होऊन तुझे कार्य होईल. त्याप्रमाणेच जाहाल 


एका मांत्रिकास आमचे वाइटाविसी मंत्रदेवताच स्मरेनासे झाले. 


घोड्यावरून पडलों तेव्हा दोन दिवस भान नाहीं. हे एथ्वीपासून 
वाचचविठे, 


दिवाणखान्यांत रुजाम्याबर दिव्याचा कोळी अवशी'चे प्रहर रात्रीस 
पडला. बाहेरून कवार्डे लावून कुलूप घातळे आत रुजामा पेटला ब 
रुदार पडदा पेटला. त्याणें सुरूदार लांकडी खाब थोडासा जळत होता. 
दुसरे दिवशीं प्रहर दिवसास झाडावयास म्हणोन कवाड उघडले. पहातात 
तो रुजामा चार हात व पडदा दोन हात जळाला हळू हळू जळतो 
अभि बारीक म्हणावा तर रुवास जाळण्याचा दृष्टात देतात व लाकडाचा 
खाब दोन बोटे जळाला. या प्रमाणे अभि असता रुजाम्यावर हळू 
चालतो. सा घटकांत अगदीं दिवाणखाना पेटल्यावर बाहेर कळावे, असे 
प्रकारचें असता चार प्रहर चार हात रुजामा जळतो. माणसास बुद्ध 
कवाड उघडावयाची देऊन विझवून टाकविले. 


गंगाबाई गरोदर असता बुद्ध त्यास काढून न्यावयाची देऊन कीर्ति 
करून दाखविली दादासाहेबाजबळ पन्नास हजार फौज असता अक्षी 
बुद्धि दिल्ही. पुढे पुत्र की कन्या याचा निश्चय नाहीं. मारलेच जावे 
परंतु कृपा करून रावसाहेबाचा जन्म होऊन सवांनी अतक्य कर्म केले 
असे म्हणविले. 

मोरोबा, होळकर यास सखारामपंतानी एक करून अवघे मातबर त्यांत 
मिळाले. मी एकटा. परंतु सर्वांची पारपत्ये यथायोग्य करवून माझें 
थोरपण वाढविले. राज्यातील शाहाणे एकीकडे, त्यापुढे मी एकट्याने 
काय करणे. परंतु ईश्वराने केले, 


दगे करणानी केले -- 


चित्रसंग्रहाची होस ९३ 


ह कका 


(१) बळवंतराव पटवधन वगेरे मंडळी मिळून ( १ ) बाळाराम याणी 
बऱ्हाणपुरावर (१) बाबूजी नाईक याणी तोतयाचे समयी (१) 
पुरंधर प्रकरण. ( १ ) खडेराव निबाजी वगेरे ( १ ) आनंदीबाई. ह्या 
दग्यापासून रक्षण करून तितकयाचची पारपत्ये ईश्वराने केली 


ष्ट 
पे, टि. भा. १ ले. ११] [ २२ फेब्रु १७८३ 
चित्रसंग्रहाची होस 
[ नाना फडणिसास उत्तमोत्तम चित्रांचा व कलाकुसरीच्या जिनसांचा संग्रह 


करण्याचा षोक होता. त्याने ह्या जिनसा मिळविण्यासाठी किती खटपट केली 
हे खालील तीन पत्रांत दिसून येतें. ] 

श्री 
श्रीमंत राजश्री नाना स्वामीचे सेवेसी, 

( १) विनंती सेवक शंकराजी सखदेव कुतानेक साप्टाग नमस्कार विज्ञापना 
येथील कुशल ता छ १९ माहे सफर मुक्काम दिल्ली स्वामीचे कृपाबळोकनेकरून 
यथास्थित असे विशेष कृपा करून छ १० सवालचे पत्र पाठबिळे, ते छ १९ 
जिल्हेजी पाऊन शिरसा वदून सनाथ झालो, पत्री आज्ञा की, “ आम्हास श्रीच्या 
चित्राचे मुरक्कयाची गरज आहे याकरिता दिल्ललोेत निधामल वगेरे जुने 
कारीगराच्या हातच्या तसबिरा श्रीकृष्णाच्या बहुत चागल्या मेळवरन, विकत 
घेऊन, त्यास सोनेरी हासिया ! करून, त्याची बही वाधवून बहुत माब्रजतीने] 
पाठवावे पैका पडेळ तो पाठवून देऊ परंतु तारीफलायक चित्रे मेळवून 
पाठवावी म्हणोन पत्री आज्ञा त्यास निधामल म्हणून मुसवर $ हिंदु, अहमदशहा 
पातदाहाचे अंमलात येथे होता त्याची निष्ठा ईश्वरचरणी बह्टत होती म्हणून 
श्रीकृष्णाची वंगेरे देवाच्या तसबिरी हमेशा करीत होता व त्यासमयी काईत $ 
क्षत्री, मुत्सद्दी, खालसेबाले वगेरे वकील लोक मातवर होते, तेद्दी श्रीच्या तसबिरा 
करवीत होते त्या अलिकडे अबदालीची गर्दी झाली, त्यामुळे निधामल दिल्लीहून 


मुरकाच्पुस्सक, आजम : किनार 1 माबञजत न्न्काळजी £ चित्रकार* 8 कायस्थ, 


९४ चित्रसंग्रहाची होस 


य मन्ककननय 


उठोन लखनऊस गेला. तेथे मृत्यु पावला. त्याचे पुत्र लखनऊस दोघे आहेत. 
त्यापैकी एक तो केवळ नाकारच आहे एक काहीसी मुस्वरी करितो. परंतु 
त्याप्रमाणें नाहीं, म्हणून श्रवणात आलें आहे. त्यास येथे सेबकाने तलाश केला. 
परंतु आपलेपाशीं राजश्री देवराव तात्यानीं श्रीकूण्याची तसबीर दिधली आहे, 
त्याप्रमाणे आता तश्या तसबिरा मिळत नाहीत ब कोणी हिदु कारीगरही नाही 
मुसलमान कारीगर आहेत, ते या काळाप्रमाणे तसबिरा करितात. श्रीकृष्णाचे 
ध्यानाची तसबीर आपल्या पसंती योग्य करिता येत नाही ऐसे कारीगर आहेत. 
याहीवर आज्ञेप्रमाणे आजपावेतो तलाश केला, ऐसी जुनी तसबीर हाती लागली 
नाहीं पुढेही तलाशात आहे श्रीकृष्णाच्या तसबिरा हातो लागल्यास सेवेसी 
आज्ञेप्रमाणे तयारी करून पाठवीन या दिवसात येथे कोणी लुने लोक हिंदु 
मातबर राहिले नाहींत कुल उपासामुळे व बेरोजगारीमुळे लखनऊकडे चागला 
कारीगर वगेरे कसबी लोक उठोन गेले बहुत मृत्यु पावळे काही त्यांचे वंशी 
आहेत ते नाकारे ! याप्रमाणे दिल्लीची अवस्था जाली आहे पहिली दिल्ली 
लोकानी पाहिली होती, ते आता राहिली नाही नाव मात्र राहिले आहे रविसंक्र- 
मणाचचे तील राकरायुक्त पाठविले आहेत ते स्वीकारून उत्तरी लोभ करावा 
बहुत काय लिहिणे, कृपा केली पाहिजे हे विजप्ति 


थ्री 


[२५ मे १७८६ 

सेवेसी कुसाजी गोविद साठे सा! नमस्कार विज्ञापना ता वेशाख व| १३ 
गुरुवार पावेतो स्वामीचे कृपेकरून वर्तमान उत्तम असे विदेष स्वामीचे पत्र 
आले. तेथे आज्ञा कीं, ब्रज्याबा पुरंधरे याचे घरी पूर्वी नानापासून चित्राचा 
संग्रह आहे आम्हास ठाऊक आहे त्याचा शोध त्याजकडील कारभारी बोलावून, 
आमचे अंग न समजता, जी चित्रे असतीळ ती झाडून घेऊन, लिहून पाठविणे 
म्हणोन आज्ञा पत्र आलें. त्या वेळेस सासवडी कारकुनापासून तों कारभारी याचे 
घरी लझे. ते झाडून तासगावास गेळे आहेत. दुसरा माहितगार कारकून सध्या 
त्या मुलाजवळ नाही त्याजवरून मुजरद पत्र लेहून, दोन गडी कारभारी यास 
आणावयास पाठविले आहेत आले म्हणजे शोध करून जी जी (चित्रे) 
असतील ती झाडून घेऊन, सेवेसी लेहून पाठवीन नानाचचे वेळेचा ख्रिजमतगार 
जुना, नेहमी श्वजाबाची कन्या आबीकराचे घरीं दिल्ही आहे, तिजबरोबर असतो. 


तेरा कलमी उपदेश ९५ 


उहुता दिवसाचा आदे. त्यास मो पुसले त्याणे सागितले की, नाना होते 
नोपर्येत त्यास होस येबिसी फार होती सग्रह होता अलीकडे बज्याबापासून काहीं 
' चित्रे) लोकानी नेली व काही आहेत ऐसे त्याणे सागितले, असल्यास गुंता 
तेळप्राय न पडता त्याचे घरची मातुश्री उमाबाई - आबाची स्त्री - याजकडे, 
त्वामीचे अग न दिसता, असतील ती जमा करून सेवेसी लिहून पाठवितो. 
मेवेसी श्रत होय हे बिज्ञापना 


श्री 

श्रीमंत राजश्री नाना स्वामीने सेवेसी -- विनति सेवक पाराठदार दादाजी | 
पा० नमस्कार विजञापना, येथील कुराळ छ २५ रबिलाखर यथास्थत असे 
विशेपः-आपण कृपापत्र पाठविळे ते पाबळे गजश्री आनदराव गगाधर यास 
उत्तम तसबिरा पाठविण्याबद्दल तुम्हास सस्वना करण्याकारिता लिहिले होते 
यानी तुम्हास सागितले तुम्ही दिल्लीस तसवीरा आणावयाकरिता पाठविले, 
ऱ्यास तेथे खासगी कोणाचे घरी असल्या तर माहितगारीरने हस्तगत जाल्या तर 
होतील जयपूरकराचे घरी तसबिरा फार चागल्या ( आहित ) ही पक्की बातमी बहूत 
दिवस आहे येविसीचे सविस्तर आनदराब यासी लिहिले आहे, त्या अन्वर्ये 
प्रुक्तीने केल्यास येतील * म्हणोन आज्ञा त्यास आनदराव यानी आपले आजे 
प्रमाणे सागितळे त्याजवरून जयपुरीही कारभारी यासी लेहून कारकून पाठविले 
आहेत राजाचे भेटीचेही बोळणे आह त्या संचीत शोध करू दिलीस शोधाकरिता 
मुजरद परीक्षक पाठविळे आहेत यत्नास आळस होणार नाही दिल्लीस हृटीही 
रवाना केली आटे आनदराव सविस्तार लिहितील सेवेसी श्रत होय है बिजापना 


पर 
का. सं. प. या. ले. २९३ | [ ८ जाने १७८३ 


तेरा कलमी उपदेदा 


[ नारायणराव पेदाव्याचा पुत्र सवाई माधवराव ता. १८ एप्रिल १७७४ 
रोजीं पुरंदरावर जन्मास आला त्याची आजी गोपिकाबाई नाशिकजवळ गंगापुर 


४ पाराशर दादाजी ऊफ पाराजीपत-होळकरांचा सरदार, पानपतावर मोठ्या शिकस्नीर्न 
बचाबलेला , आनदराव गगाधर चद्रचूट - सिद्याचा दिवाण 


९६ तेरा कलमी उपदेश 


येथें कायम वास्तव्य करून होती, तिने या होतकरू नातवास खालील वर्तनक्रम 
शिकविला आहे. पेशव्यांच्या घराण्याचे रीतरिवाज व शिक्षणमा्ग कसे होते हें 
या त्रयोदश कलमी लेखांत दिसून येतं. ] 


श्रियासह चिरंजीव राजश्री माधवराव प्रधान यासि प्रति गोपिकाबाई मुक्काम 
नाशिक, आशीर्वाद उपरी येथील तागायत छ ४ माहे सफर जाणून स्वकीथ 
कुराल वतमान यथास्थित असे विशेष तुम्ही पत्र पाठविले ते पावले 

“६ मी लहान, वडिलीं सर्वत्याग करून श्रीभेत्री वास केला आहे, त्यास सर्व 
माहीत वडिलास, यास्तब कोणे रीतीने चालावे हे सर्व ल्यादाबयास आस्त| 
व्हावी, ” म्हणोन लिहिले त्यास. सूर्यग्रहण संघिअन्वये कृष्णपक्ष होऊन लोप 
जाहला होता तो हली पुण्योदये करून दुष्टाचा संहार व सुष्टांचे पालग्रहणार्थ 
तुम्ही या कुळात जन्म घेऊन पुरंदर येथे उदयास आला, त्यापक्षीं इकडून 
लिहावया*चे कारण दिसत नाही परंतु मानवी देह आगि तुम्हीं लिहिले, त्यापेक्षा 
तूर्व चालावयाचें जे सुनचळे ते लिहिळे, आहे. तपसीळ कलमबंदी --- 

१ प्रातःकाळचे घटका रात्री उठोन दिदोस जाऊन पादप्रश्नालन मुखप्रश्नालन 
करून दिवाणखान्यातील श्री मृत्तिकागणपतीचचे दर्जांन घेऊन प्रातःस्मरणाचचे 
*्होक म्हणावे नेतर सूयांदयावरोबर वैद्यानी थेऊन हात पहावा प्रकृतिअन्वयें 
औषध घ्यावे नंतर लिहावयास बसावे किच्यात हात फिरवून मग ज्या 
कागदावर निशाणे , व्हावयाची असतील ते लिखितान्वथेच्च वाचावे ते समयी 
जबळ गुरुजी“ ब आणखी एक दोघे संभाबित योग्य असतील ते असावे. जास्त 
असो नये येणेप्रमाणे घटिका तीन येकूण घटिका . .कलम १ 

१ तालीमखान्यात जाऊन दंड काढावे दिव्सतदिधस शक्ति अन्वये चढते 
दंड असांवे बरोबर समबयी मुले पाच चार संभाविताची असाबी, व जेठी 
एक दोघे व नेहमी विश्वासुक ग्रह्स्थ बरोबर असावयाचे ते असावे खिजमतगार 
कायीकारण असावे जेठी यानी कुस्तीचे डाव शिकवावे नंतर समवयी मुलासुद्धा 
प्रकतीस जो खुराख मानेल तो नेर्मेकरून धेत जावा. येणेप्रमाणे घटिका दीड 
थेकूण घटी साडेचार. .....कलम २ 


१ निशाणे न्न शेवटीळ अक्षरे, “ आया प्रमाण ” हो सही ऐवजी घालीत. छिखितान्वये 
म्हणजे डिखिते समजून, 
' महादाजी बछाळ गुरुजी, थोरल्या भाधवरावाचा इतबारी, उपनाम करकरे. 


दुसऱ्याचे क्षुद्ठ काढ नये ९७ 


१, रान करावयाचे समयों पंचाग जोशी वाचून संकल्प सागावा. नतर 
गंगाष्टक म्हणावे; संध्या थोडकी, परंतु न बोलता करावी. तर्पण करावें. उपाध्ये 
याणी पूजा करावी. ते समयी पुराण देवघरात व बाहेर गायन होत असावे. 
आपण तुल्शी फुले माळा वहावी नंतर नित्य दाने देऊन क्षणभर बसावे. ते 
समयी शास्त्री व वैदिक महान्‌ शिष्ट आल्यास नमस्कार करून योग्यतेनुरूप 
उत्थापन देऊन काही भाषण करावे. नंतर उपहार करावयास जार्वे येणेप्रमाणे 
घटी साडेतीन येकूण घटी आठ...... कलम ३ 

१ कचेरीस यावे ते समयी सर्वाक्ष देऊन योग्यतनुरूप नेत्रलाभ व भाषण होत 
असावें. कचेरीत लघु शब्द बोळूं नये व गैर नि ही [?] बोळ नये मनुष्यपरीक्षा 
असावी. गैरवाखा एखाद्याने समजाविळेस पक्केपणी विचार करून अपराध 
ठरल्यास दुसऱ्याकडून त्यास निषिद्ध करवावे. आपण नेत्रकटाक्ष करून पहावे 
अपराधानुरूप पारपत्य करावे, परंतु संभावित ग्रहस्थ बहुत दिवस पदरीचा 
प्रामाणिक, अश्याने रदबदली केली असता क्षमा करावी. दुसऱ्यार्चे क्षुद्र काढू 
नये. येर्णेकरून त्याचा अपमान होतो, आणि तो त्याचे मनात दंश राहतो, 
साधल्यानुरूप नारा करील, आणि आपल्यास लघुपणा येईल संन्निधानीं लोमात 
लघु मनुष्य राखल्यास जे केले त्यास ते रुकार देतात, परंतु जन लोक वाईट 
म्हणतात, थोरपणास हानि होती येणेंप्रमार्णे घटी तीन येकून घटी अकरा 

«» केलम 'ड 

१ भोजनाचे पूर्वी सोबळे जाहले नंतर थोरल्या देवघरात जाऊन फुले 
घाळून, नमस्कार करून, ब्राह्मणास उदक सोडून, भोजनास बसावे ते समयी 
भाषण करावे ते राजसूययज्ञातील ब्राह्मणभोजन प्रकरणी वगैरे योग्य सर्वांस 
दिसेल ते बोलावे पाक करणार व शिष्यमंडळी सुशिक्षित बिश्वासुक असतील 
ते बाळगावे घटी २ येणेप्रमाणे घटी १३.... . .कलम ५ 

१ भोजनोत्तर आचमन करून शतपदी करून ताबूल घ्यावा नंतर दोन 
घटिका राजवबिलास स््ेळ खेळावे एकादे दिवशी निद्रा आल्यास घटी अधेघटिका 
निजावे. येणेंप्रमाणे घटी २. येकूण घटी पंधरा. .....कलम ६ 

१ शास्त्री याजवळ वबिराट्पर्वापासून भारतातील चितनिका करीत असावी , 
ब वृद्ध मनुष्ये पदरची बहुत दिवशीं ब अन्य शहाणे असतील त्याशी दिल्ली 
प्रकरणी ब महाराज प्रकरणी गोष्टी कश्या जाहल्या त्या ऐकण्यात असाव्या. 
आपले वडिलाच्या गोष्टी कारभारी यासीं एकात स्थळी बिचारीत असावे; व 

णऐ.प.५ 


2 तेरा कलमी उपदेश 


तसबिरा व नकाशे अनेक पहात असावे. ते समयीं शाहाणे बुद्धिमान असतील 
ते जवळ असावे. येणेप्रमाणे घटिका चार. एकूण घटिका. १९... ...कमल ७ 


१ खर्डे लिहावयास बसावें, ते समयीं एक दोन मुलें संभावित ग्रहस्थाची 
बुद्धिमान पहाबयास असावीं. करदन, बस्तन, गुणाकार, भागाकार करावयाचा 
सराव बहुत असावा. गुरुजी यांनीं विद्याभ्यासाकरितां ब्रोलणे प्राप्त आहे. 
परंतु लिहावयाचे जागींच बोलणे. तेथे विदोष कोणी असो नयें घटी चार 
एकूण घटिका तेवीस.... ..कलम ८ 

१ लिहिणे जाहले नंतर कांहीं उपहार थोडासा मर्जी असल्यास मुला- 
समवेत घेऊन करावा. नंतर ताबूल ध्यावा. घटी एक. एकूण घटिका 'चोबीस 
...... केलम ९ 

१ घोडीं फेरावयास चार रोजांनीं जात जावे. ते समयीं बरोबर पटवर्धन 
मंडळी व अन्यत्न सरदार असांवे त्याशी भाषण करणे ते संतोषवृत्तीने करावे. 
परंतु अत्यत लोभही नसावा व विरुद्धही न दाखवार्वे. काहीं अंतर जाहल्यास 
क्षमा होणार नाही असे भय असावे. योग्यता बघून त्याशी भाषण संतोषे 
करून करावे आठा दिवशी बाग पहावयास गेल्यास जिन्नस तेथे फुले व 
फळे जी आणून पुढे ठेवतील ती योग्यायोग्य बघून त्यास देववावीं ब आपण 
द्यावयाची असतील त्यास आपण देऊन मग यावे. ज्या दिवशी स्वारी 
जावयाऱची नाही, त्या दिवशी कागदपत्र दवलत प्रकरणीं असतील ते कारभारी 
याणीं समजावीत असावे. ते समयी कोणी असो नये व गंगा भागीरथी 
ताईसाठी* याचची भेटी चचार रोजी एक बेळ घेत असावी. त्यांसच वाड्यात 
यावयाचा बेत व्हावा. नतर त्यास बहुत संतोषेकरून बोलावे व मूलपणाने 
बोलण्याचा डौल दाखवावा. वाड्यातच आज रहावे असा आग्रह करून ठेवून 
घेत जावी. दिवाण याणी राजकारणाचें वर्तमान व पुढील योजना करावयाचा 
बिचार करून विनंति करीत असाबी त्या समयी अन्यत्र कोणी असो नये ब 
त्यातील अभिप्राय दुसऱ्यापाशीी निघो नये. म्हणजे मसलती असाध्य होत नाहीत. 
बातमी हरतऱ्हेची राखावी, म्हणजे मसलतीस बळ बहुत आहे पद्रच्या 
मनुष्याचे चचालवावयाचें त्यास जिकीर करूं नये. एकूण घटिका अड्डाबीस 
.««कलम १० 


*% मातश्रीची आशे, 


पाटीलबावांची कामाची रीत ५्व्टु 


१, तिरंदाजी करावयास जावे. तेथे बरोबर सरदार व पागे ब मानकरी 
बरोबर असल्यास तीर कोण कसे मारताहेत ध्यानात असावें ब हरएक 
खेळ पहावयाचे ते सर्वत्र समवेत पहावे येगेंप्रमाणे घटिका दोन, एकूण, 
घटिका ३०७ कलम ११ 

१ दीपदशीन जाहल्यानंर संध्येस वस्त्रातर करून बसावे संध्या जाहलेनतर 
स्तोत्न पाठ म्हणावा नंतर पुरुषसूक्त अथवा पवमानातील अध्याय म्हणावे 
ते समयी आश्रितानी जवळ असावे नतर भोजनास जावें भोजन होऊन 
उठेपर्यत घटी चार . कलम १२ 


१ भोजनोत्तर ताबूल खावयास दिवाणखान्यात क्षणभर बसून ताबूल घ्यावे. 
नंतर कार्यीकारण मंडळी जबळ असावी ते समयी बातमीदार यांणी वर्तमान 
गुत्त सागत असावे , व हरएक बातमीची पत्रे आलेली पहावयाजोगी असतील 
ती पहावी, बाकीऱची पत्रे विश्वासुक मनुष्य कोण असेल त्याजकडे काम योजार्वे, 
त्याणी सागावें व त्यावर ही बातमी प्रमाण अथवा अप्रमाण सागतात याची 
वीकशी असावी नंतर निद्रेस जावे. येणेप्रमाणे घटी तीन एकून घटिका सात. 


एकूण कलमे तेरा लिहिलीं आहेत, ती ध्यानी आणोन 'चालल्यास उपयोगीं 
पडतील. बहुत काय लिहिणे हे आशीवोद 


नागा 00०००० २०-- 


द्‌ ० 
ग्वा. पत्र स॑. ले. २९३ ] [ २० मार्च १७८४ 
पाटीलबावांची कामाची रीत 


[ सदाशिव दिनकर म्हणून नाना फडणिसाचा वकील महादजी सैद्याजवळ 
होता, त्याने हें पत्न नानास पुणें येथे लिहिलें आहे. यांत महादजीची काम 
करण्याची पद्धत व्यक्त होते. नेहमीं जवळ पुष्कळ लोकांचा घोळका असून, 
छगोळलग साफ जबाब देण्याची शिस्त महादजीस नव्हती. नाना फडगिसाचा 
प्रकार याच्या अगदीं उलट होता. ] 


१०० पाटीलबावांची कामाची रीत 


पेबस्ती चद्र जमादिलावळ आर्बा चैत्र 


छळ सेवेसी विनती सेवक सदाशिव दिनकर साष्टाग नमस्कार विज्ञापना 
तागाईत चंद्र २७ रबरिलाखर मुक्काम नजीक गोहद स्वामीचे कृपाबलोकने 
करून सेवकाचे वर्तमान यथातिथत असे विदोष 


२ रबिलाखरचे पत्र सादर जाळे मजकुराचा हवाला सरकारचे पत्रावर 
लिहिला पत्रे चंद्र १६ रोजी पावली राजश्री पाटील बाबा यास पत्रे श्रीमंताऱची 
होती ती प्रविष्ट केली जाबाचा प्रकार येथील विदितच आहे पेदजीच्या तीन 
रवानग्याचे पत्राचेही जाब राहिले आहेत दोन रबानग्याचे जाब आताचे चंद्र 
१ व चंद्र २ रबिलाखर इतके जाब मागती फार स्बलबतात दिवस जातात 
खलबत नसले तर भलते काम घाशीत बसावे त्यापुढे दुसरे मोठे अगर नाजूक 
काहीच नाही त्यातच काही हटकिले, तर थट्यात न्यांवे, मग आज उद्या 
म्हणव. फारच दाटी करुन गाठावे, तर बातम्यांचे निमित्त करून उल्हाणी व 
विक्षप नाना प्रकारची छद्ये बोलण्यात आणून बिपयीस दाखबांबे ही रीत 
समजलीच आहि हा नित्य संबध आहे, तपशील किती बिनबावा 


हल्ली चंद्र १ ब चद्र २ रबिलाखरच्या पत्रात इंग्रजानी टिपूसी सलूख 
परभारा केला ही अडचण याजकरिता प्रातःकाळी गाठून, वारंवार म्हणून 
भीड दूर करविली त्यात कारीगर | टळतच नाही त्या निराळे उभे राहणार 
व बसणार, जवळपास एकूण पंचविसास कमी नसतील, जास्त होते त्याज 
देखता भानगड दोन प्रहरपर्यत जाली आमचे सोबती राजश्री आपाजी रामही! 
होते, दोन प्रहर पावेतो भाषणात जे तपशील निघाले आहेत तो किस्सा ६ किती 
लेहावा ? पुष्कळ विस्तार आहे त्यापैकी संकलित मजकुर श्रीमताचे पत्री विनविले 
आहेत बाबानी उत्तर दिलेच नाही इग्रजानी परभारा सठरब् केला असे लिहिले 
आहे, ते इंद्रसेनास $ सागोन पाठविले त्यानें उत्तर दिल्हे जे, दे गाष्ट सहसा 
घडावयाची नाही तुमची पत्रे आली याजकरिता मी पत्रे इंद्रसेन आमचे ज्येष्ट 
बंधूस लेहून पाठवितो जाब आल्यावर सागेन इद्रसेनाने पत्र ज्येष्ठ बंधूस 
लिहिले आहे त्याचा जाब यथास्थित आल्यास तुम्हास जाब लिहून देऊं 
यथास्थित इंद्रसेनाचें उत्तर न आले तर इष्टीन -- काशीस आला, मागाऊन चो 


: गदी, ! हजाम 1 उपनाव ब दाभोळकर, शिंद्यांचे कारभारी $ हकीकत, कहाणी 
$ सिंद्याचे दरबारीं राहणार इप्रज वकीळ अँडर्सन -- गव्हर्नर जनरल वॉरन हेत्टिग्स 


हेस्टम्सची भेट १०१९ 


आह “ह *““* 


को 


गेजी इद्रसेन काशीस आला असेल इष्टिनाचे आमचे भेटीचा प्रकार ठगल्प 
आहे. भेटी लौकरच होणार त्यासी बोळन निश्चयात आणून मग तुम्हास जाब 
देऊं अगोदर लेहावें काय ? सागितला मजकूर तुम्हीच लेहून पर्त्रे रवाना करणे 
बाबानी सागिल्यावरून मीच श्रीमताचे सेवेसी विनती पत्रे लेहन जोड्या रवाना 
केल्या त्या पत्रावरून लिहिण्यातील सकलिता्थ गर्मार्थ सविस्तर विदित होतील 
श्रीमंताचे पत्री आजा होती जे, पत्रे पावतील ती तेरीण्य ळेहन पाठविणे त्यास 
चंद्र *्व चट २ ची पत्रे चट *६ तेरस्रेस पावळी एकूण चोदा राजा पधरा 
राजानी पत्रे येथे पावळी, ती बरीच आली कधी अठग दिवसा कथा वीस, 
पचवीस कधी अधिकही दिवस लागळे आहेत यांदा पथरा रोजानी पत्रे वरी 
आली सव्निसाकड़न राजश्री नारोपतास पत्रे पाठविण्याविषयी ताकीद फार यते, 
तो घाबरा होतो पुण्याहून पत्रे दाकेत रवाना होतात, ती किती दिवशी उज्ञनीस 
पावत असतील न कळे उजजनीहून जोडी छुटी टकट येते, तीस दटा अकरा रोज 
लागतात चाकर जोड्या ददा अकरा रोजानी पावतात म्हणून नागेषतानी दोन 
तीन जोड्या अजरढार पाठविल्या एक दोन इनामी आल्या अजुर तर 
मजवर लिहिला नाही इनाम लिहिला त्या आठोवर सहा गोजानी जोड्या येऊन 
पोहोचल्या बाबा दनाम देतात कळलेच आह. कांगढ लगोलग टाोकेचा 
चालावा नववे रोजी उजनीहून खेण्या पुण्यास जातो. दाकेवर कागद सातच 
दिवशी तरी पाह्चावा तिकडून विलब करून उज्जनीस कागद पावत असल 
नारोपतास ताकीद लिहिल्यास त्यानें काय करावे असे सरकारात च सर्वनिसास 
समजले पाहिजे म्हणजे टकिसह ताकीद होईल, नारोपतास निकट करणार 
नाहीत. आणखी पुरवण्या निगळ्या विनविल्या आहेत. त्याचीं देग्वील उत्तरे 
पाठवावयाची आत्ता जाळी पाहिजे सेवेसी श्रुत होय हे विजापना 


“८ 


अजुग न्मजुराचा रकम 


/१०२ आगऱ्याचे बातमीपत्र 


- 4 
ग्वा. पत्रे ले. १६८ [२० मार्च १७८५ 
आगऱ्याचें बातमीपत्र 


[ हे पत्र आगऱ्याहून सदाशिव दिनकराने पुरणे येथे नाना फडणिसास लिहिलेलें 
आहे. हा चतुर लेखक राजकारणांत निण्णात व पेशव्यांची बाजू सांभाळण्यांत 
दक्ष असे. पुढील पत्रांत लहान वाक्यें लिहिण्याची होली, दोघी स्त्रियांनी एकदम 
सती जाणे, दत्तविधानाचा विधि वगेरे प्रकार स्मरणीय आहेत. ] 


छ बिश्ञापना एसी जे ,-- 

बळवंतराव धोडदेव यास शुळाऱची व्यथा चार पांच महिन्यापासोन उत्पन्न 
जाली त्यात हृगवणही होती. उपाय फार केले, साध्य जाले नाही. जेष्ट स्त्री देशीहून 
कन्येचे लम करून निघोन आली, ती येथे पावली दोघी स्त्रिया जबळच होत्या 
औषध उपयाचची सीमा जाली काही साध्य न जाले निधना पाबेतो आलें. तेव्हा 
राजश्री पाटील बाबास सागितले की आमची ही दशा आहे. यत्न करून पाहिला, 
काही साध्य नाही निदानच दिसते इतकीच आयुमर्यादा होती. यास उपाय नाही. 
पाच लक्ष आम्हास देणें ते वारावे तर गति आमची होईल ब सरदारी चालली 
पाहिजे बाबानी विचार पुसला. तेव्हा म्हणा लागले, आमचे तीथरूप धोडोपंत 
त्याचे प्रत्यक्षबंधु खडोपंत, त्याचें पुत्र सदाशिबपंत येथेच आहेत. परंतु आम्हा- 
तून बिभक्त जाळे त्याची आमची वाटणी होऊन फारकत्या जाल्या. कजिया 
तुटला. केसोपंत धोडोपंताचे चुलत बधु परंतु एकत्र संसार चालतो केसोपंताचे 
पुत्र हरबाजीपंत आम्हाजवळच आहेत. एकत्र ससार आहे त्याचा बांटा जाला 
नाही. सध्या देवरी किल्ला त्याजजबळ आहे त्याचा पुत्र रघुनाथराव आम्हाजवळ 
आहे त्याचे दत्ताविधान करून पुत्रत्वात देऊन डोल > चालविले पाहिजे 
नचळवंतराव आपले डेऱ्यास विकलच होतें. मध्यस्थ ग््हस्थ बावाकडे पाठवून 
लिहिल्या अन्बथे जाबसाळ केला तो बाबानी मान्य केला दत्तपुत्र घेणे असी 
परवानगी दिली. याजवरून बळवंतराव याचे घरी दत्तविधानाचा समारंभ करून 
यावास सांगोन पाठविळे बाबानी राजश्री माधवराव गंगाधर” व आबा चिटणीस 


7 ४४७ ४  ७७ कक 20. पणाणपा -__ --प--- *-- 


>< कारभार, ! चद्रचूड. 


दोघी ख्यांचि सहगमन १०३३ 


पाठविले की दत्ताविधान जाले म्हणजे त्या मुलास वस्त्रं द्यावी. हे उभयता 
बळवेतरावाचचे डेऱ्यास गेल्यावर मजलाही बोलाऊ पाठविले. गेलो तों दत्तविधान- 
प्रसंग होता. पाहिले, व उभयतानीं वर्तमान सदरीं विनंति केल्याप्रमाणे सांगितले 
चैत्र अधिक शुद्ध १० चे दिवशी 1 प्रहर दीड प्रहर दिवस पावेतो बळवंतराव 
बोलत होते तंव वैद्यही होतेच व दत्तविधानास आरभही केला पुढें फारच विकल 
होत चालले. दोघी स्त्रिया मोठ्या सावध राहिल्या त्यानीं स्वागे धनीपणा करून 
औषा बंदोबस्त राखून खेदाचा लेशही कोठें दिसू न देता स्थिखुद्धि व घैर्यबठे 
दत्तविधान यथास्थित करून मूळ घेतला सदाशिवपंत, खंडोपंताचे पुत्र, बळवंत- 
रावाचचे चुलत बंधु जवळ होते, तेही अनुकूल जाळे दत्ताविधान झाल्यानंतर 
वस्त्रे आणिली पागोट्याचा पद्र माधवराव गंगाधर यानी घेऊन सेवकाचे * 
हातीं दिला. मीं उत्तर केलें की बाबा श्रीमंतांचे ठिकाणी आहेत. त्याचे केले 
सर्वांस मान्य आहे माधवराव यानीं म्हणाले, जे बाबानी कबूल करून हा प्रसंग 
सपादाबयास आम्हास पाठविलेंच आहे, तुमचे हातून वस्त्रे देववावी असी मर्जी 
आहि तेव्हा मी पागोट्याचा पदर सदाशिव खंडेराव याच्या हाती दिला त्यानी 
दत्तपुत्र रघुनाथराव यास पुत्रत्वाचें पागोटे बाधिले शोला घातला नंतर प्रहर दीड 
प्रहर बळवंतराव होते ददामीसच आगऱ्या'चे मुक्कामी यमुना तीरी संध्याकाळचा 
चचार घटिका दिवस राहता बळवंतरावास देवज्ञा जाली. दोघी स्त्रियानी शाबुती 
बरून दानधर्म आदिकरून सर्व कर्म यथाशक्ति यथास्थित आपले आरिने 
वेचक बुद्धि टाकून साग करून सहगमन केले. चिता रचून दोघी स्त्रिया 
दोहीकडे निजून स्वहस्ते अभिप्रवेश करविला. लष्करात सर्वतोमुखी अश्या सत्या 
शाबूत कोठें पाहिल्या नाहीत असी व्याख्याने जालीं. ईश्वरेच्छा प्रधान. बळवेतराव 
समास जाले. दत्तक पुत्र घेतला, त्याचे बंदोधस्ताकरिता बाबा सेवेसी लिहितील. 
मजला सागतील तर बिनंतीपत्र लेहावे लागेल. सेबेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 


नहाणापाप्ाापा डी 


. २० माचे ९७८५, ।' पत्र लेखक सदाशिघ (दैनकर. 


१०४ घाशीरामाची कोतवाली 


आळ 


फळ 


६२ 
फऐ. टि. भा. १ ले ४० ] [ २ सप्टे १७९९ 
घाशीरामाची कोतवाली 
श्री 


[ घाशीराम सावळदास नांवाचा औत्तरीय ब्राह्मण स. १७७७ पासून १७९१ 
पर्यंत पुण्याचा मुख्य कोतवाल होता. हा गोडब्राह्मण औरंगाबादचा राहणारा, 
बातम्या काढण्यांत कुशळ असून नाना फडणिसाच्या मर्जीतला होता. त्यानें 
पुण्याच्या लोकांवर अनेक तऱ्हेचे जुलूम केळे असा पुण्यांत बोभाट झाल्यामुळे 
सवाई माधवरावाने त्यास पकडून आणून मृत्यूची शिक्षा दिली. ता. ३५ 
ऑगस्ट १७९१ रोजीं पुण्यांत जमलेले कांहीं तेलंगी ब्राह्मण घाशीरामाच्या 
केंदत मृत्यु पावले, त्यांची हकीकत खालील पत्रांत वर्णिलेली आढळते. पत्र 
बारामतीकर जोश्शांच्या दप्तरांतील आहे. ] 


बडिलाचे सेवेसो सा नमस्कार-- 


विज्ञापना ऐसीजे-- पुण्याहून पस्तीस असामी तेलंग ब्राह्मण आपले देशास 
जाण्याकरिता निघोन घासीराम कोतवाल याचे तळ्यावर गेले, आणि सायं- 
काळचे चार घटका दिवसास स्वयपाक करावयास लागून अस्तमान दोन 
घटका रात्रीस भोजन केले नंतर चार घटका आटपाआटप करावयास लागली. 
तो इतकियात कोतबालाचे प्यादे त्याचे पेठेतून पाचसात प्यादे जाऊन, तितक्‍या 
ब्राह्मणास भवानीपेठेंतील चावडीस आणून, एका खणा'चे भुयार आहे त्यात 
पस्तीस असामी कोंडिल्या. त्यात वारा जाण्यास जागा नाही. सबब, ब्राह्मण 
आत कोंडमारा होऊन एकवीस असामी मृत्यु पावळे घातल्यापासोन तिसरे 
रोजीं, रा मानाजी फाकडे चावडीजबळ राहातात, त्यास त्या भुयारात गलबा 
होऊं लागला हा कशाचा म्हणोन, आपण खुद त्या भुयाराजबळ जाऊन कुलूप 
तोडवून पाहिलें, आणि श्रीमंतास ब्राह्मण मेल्याचे वर्तमान सागून पाठविले 
नंतर श्रीमंतानी चार प्यादे व एक कारकून चौकशीस पाठविला. तो इतकियात 
घासीराम याणें वाड्यात येऊन विनती केली जे, कोमटी पंचबीस तीस असामी 
माझे तळ्यावर येऊन राहात आणि शहरात चोऱ्या करीत होते, त्यास धरून 


घाशीरामास रिक्षा १५१५ 


आणून ठेविले. त्याणी अफू खाली तेणे करून मृत्यु पाबळे. आज्ञा जाहाल्यास 
मूठमाती देता उत्तर जाहाले ज, चौकशीस कारकून गेला आहे, तो आल्यानंतर 
सागणे ते सागू. असे बोलून, चिन्चवडचे ढेवास पुलापलीकडे सामोरे गेले. 
तेथून स्वारी फिरोन बेलबागेत आल्यावर घासीरामाने गाठ घाळून गेरवाका 
समजावून मूठमातीच्ची परवानगी घेतली आणि आपले घरास गेला इतक्यात 
श्रीमंत राजश्री रावसांहेब . यानी श्रीमंतास 8 बोलावं पाठविळे वाड्यात गेले 
तेव्हा रावसाहेब याणी बिचारिले जे, घासीरामाने ब्राह्मण मारिले, त्यास त्याची 
चाकशी होऊन घासीरामाऱचे पारपत्याचे काय ठरविले ? उपरात, आज्ञा होईल 
तसें करू म्हणोन बोळून, घासीरामास बोलावू पाठविले तो आला तो श्रीमतही 
सरकार वाड्यातून आपले घरास आले, आणि बो भटजीतात्यास चौकशी 
सागितली त्याणी कोतबाळ मजकूर यास, ब्राह्मण कशाकरिता कोडिळे व 
मरावया'चे कारण काय? ज खरे असेल ते साग, असा प्रश्न केला तेव्हा त्याणे 
उत्तर केले, जे चोर म्हणोन कोडिळे ते अफू खाऊन मेळे यात माझे काही 
कृत्रिम नाही असे म्हणत आहे तो रावसाहेबाचा निरोप आला जे, त्याचे पारपत्य 
चागले करावया'चे याचे म्हणणे तो या प्रकारचे व श्रीमंत राजश्री नानाचे 
वाड्यापासी हजार-पंधरासे ब्राह्मण मिळोन नाना प्रकारच्या वल्गना करूं लागले. 
तेव्हा सवे मजकूर भटजीनी श्रीमंतांचे कानावर घाळून, कोतबालाच्या मुसक्या 
बाधून गाडद़्ाचे पहाऱ्यात ठेविला तरी तेलंग ब्राह्मण आतित्यायीपणास न चुकत ! 
हत्तीचे पायास बराधल्याशिवाय आम्हास आपले बिराडी जावयाचे नाही. नंतर वे।| 
राजश्री अय्याशास्त्री यास ब्राह्मणाचे मध्यस्तीस घातलें जे, उदईक तुम'चे म्हटल्या- 
प्रमाणे याचे पारपत्य करतो तरी ब्राह्मण न ऐकत शास्त्री याचे आगावरील वस्त्रे, 
धोतर नेसावयाचे सुद्धा झोबून फाडिले , व श्रीमंताचाही निग्रह पाहून, प्रथम प्रहर 
रात्रीस हत्ती आणवून वतो त्यास घाळून बाधिला, आणि सर्ब शहर फिरवून 
पर्वतीजवळील रमण्यात नेऊन पायात बेडी घाळून ठेविला. दाहरातून फिरते 
बेळेस ब्राह्मणानी कोतवालास पाचच सात दगड मारिले तेणेकरून कांही डोकीं 
फुटली होती, व शंभर गाडदी चौकीस होते. नंतर दुसरे रोजी, भाद्रपद शुद्ध 
द्वितीया बुधबार प्रातःकाली, ब्राह्मण मागती दोन हजार पावेतो आजमासे जमा 
होऊन, श्रीमंताचे वाड्यापुढे बहुतच गरगशशा करू लागले, आणि बोलत जे, 
त्यास जिवे मारल्याशिवाय आम्ही ऐकत नाही, व श्रीमंताचेंही म्हणणे त्यास 


*% पेशवे $ श्रीमत र्‍या पत्रात सवेत्र नाना फडणवीस. 


०७६ फर्मानबाडी' 


जिर्वे मारावयाचा त्याजवरून राजश्री बाळाजीपंत केळकर नि।। राघोपंत 
गोडबोळे यास रमण्यात पाठवून, त्याची बेडी तोडवून, उंटावर उंटाचे 
दोपटीकडे तोड करून बाधून, कोतवाल चावडीस आणिला. आणि पांच पाट 
काढून; शोदूर डोकीत घालून, पुन्हा उंटावर पूर्ववतूप्रमाणे घाळून आठी पेठा 
फिरविला, आणि गारपिरावर नेऊन सोडिला , आणि ब्राह्मणास सागितले जे, 
तुम्हास पाहिजे तर सोडा किवा मारा. असे सागून हवाली केला त्याजबर दोन 
घटका दिवसास सायंकाळच्या राहता, ब्राह्मणानी धोंडे घालून मारिला. त्यास 
दहन करावयाची देखील परवानगी नाही, ब कोतवाल मजकूर याचा दिवाण 
बापूजीपंत व गोपाळपंत ब केसोपंत भावे याचे घरी चौक्या बसवून बेड्या 
घाळून ठेविळे आहित. त्याचेही पारपत्य यथास्थित चागले करणार, व प्यादे व 
माणसे ब्राह्मणास धरून आणावयास व कोडून ठेवावयास जे होते, त्याची 
पारपत्ये गिरच्छेदाचची करावी, असा श्रीमंताचा मनोदय आहे पुढे काय घडेल 
ते पाहावे, ब कोतवाल मजकूर याचे घरची जफ्ती मुलामाणसासुद्धा करून 
चौक्या बसविल्या आहेत, ब दोघा लोकास बेड्या घातल्या याप्रमाणे येथ 
जाहाळे ते स्वामीस कळावयाकरिता लिहिळे आहि सेवेसी श्रुत होय, हे 
बिजापना 


द्र 
पे. टि. भा. १ ले. १३ [ १ जुले १७९२ 


फर्मानबाडी 


[ सवाई माधवरावांच्या कारकीर्दीत महादजी सिंदे स. १७८० त हिंदुस्थानांत 
गेले. तिकडे पेदाव्यांचे वर्चस्व स्थापून बारा वर्षीनीं ते परत पुण्यास आले. तेव्हां 
तेथे बादशाही फर्मानें व मानमरातब स्वीकारण्याचा मोठा दरबार ता. २२ जून 
१७९२ रोजीं भरला. त्यास फर्मानबाडीचा दरबार म्हणतात, त्या दरबाराचे 
वर्णन नाना फडणिसानें निजामाजवळचा पेशव्यांचा वकील गोविदराव काळे 
यास लिहिलें. त॑ ऐकून काळ्याने आपला आनेद या उत्तरांत व्यक्त केला आहे. 
या लेखांत एकंदर तीन पत्रं आहेत. पहिल्या पत्रांत महादजी सिंदे दिग्विजय 
करून पुण्यास आले त्याचे वर्णन आहे. दुसऱ्यांत फर्मानबाडीचा दरबार झाला 


नाना महादजींची दिळ सफाई १०७ 


त्याचे वर्णन आहे. त्या दरबारांत गोवधबंदीर्चे बादशाही फमान वाचण्यांत आले 
ते समम्र फर्मान तिसऱ्या पत्नांत दिळें आहे. मराठ्यांचा मुख्य उद्देश मोगल 
बादशाही नष्ट करण्याचा नसून फक्त स्वघर्मस्वतंत्रता स्थापण्याचा होता हें या 
कागदांत व्यक्त होते. मराठशाहीचा परमोत्कषं या वर्णनांत व्यक्त होतो. ] 
श्री 

विनंती ऐसीजेः--- राजश्री पाटीलबावा जामगावास आल्यावर, तुकोजी 
शिदे याचे नातू दौलतराव शिदे, बय बारा वर्षांचे, त्याचे लय़ाचा निश्चय 
करून, श्रीमंतास व मंडळीस अक्षत द्यावयाकरिता फडणिसास पाठविले. त्यानो 
श्रीमतास ब सर्व मंडळीस अक्षत दिली. सरकारातून राजश्री गोविदराव 
बाजीबराबर अहेर पाठविला आम्हो आपला अहेर वेदमूर्ति राजश्री गोविंदभट 
याजबरोबर पाठविला. त्यासी व पाटीलबाबासी निखलसतेचे बोलणे जाले. त्यात 
निखलसता बहुत पाहिली नंतर मागाहून राजश्री आबा - चिटणीस पुढे आले. 
त्यासी बोलणे होऊन, परस्परे निखालसतेचा विध राजश्री हरिपंत तात्यासुद्धा 
जाला नंतर भटीचा समारंभ जाला कोणे गोष्टींचा संशय्र राहिला नाही. 
तुम्हास कळावयाकरिता लिहिले म्हणोन आज्ञा, -- 

ऐसियास पत्र पाहाताच रोमाच उभे राहून अतिसंतोष जाला याचा 
विस्तार पत्री किती लिहूं ! सीमा असे यावरून ग्रथाचे ग्रथ मनात आले ते 
लिहिल्याने लहुचटपणा दिसतो दिसो, परंतु जे मनात आलें त्यातून किंचित्‌ 
अमयौद करून लिहिता. एक एक रक्‍कम$ मनात आणून दीघ दृष्टीने तोळून 
पाहिल्यास खरे आहे असेच निघेल ते काय १ तपश्ीळ अटक नदीचे अलीकडे 
दक्षिण समुद्र पावेतो हिवूचे स्थान-तुरकस्थान$ नव्हे-हे आपली हद्द पाडवां- 
पासोन विक्रमजित पावेतो त्यानी राखून उपभोग केला त्यामागे राज्यकर्ते 
नादान निघाळे यवनाऱचे प्राबल्य जाळे चकत्यानी . हस्तनापुरचे पद घेतले. 
दोबटी अलमगिराचे कारकीर्दीत यज्ञोपबितास साडेतीन रुपये जेजया बसून, 
ओले अन्न विकावे, सवोनी घ्यावे, हे नौबत गुजरली.|| त्या दिवसात केलासवासी 
गिवाजी महाराज शककर्ते ब धर्म राखते निघाळे त्यानी किवित्‌ कोन्यात 


ल*-द-ट----- ----- ">>> “00५१८ पाशी ण ८१. "फणा 


हे सिंद्यांचे चिटणीस, तिघे बघू आबाजी रघुनाथ, कृष्णोबा रघुनाथ व गोपाळराव रघुनाथ 
" विध > विधी. $ रक्कम > गोष्ट, कलम. $ तुरकस्थानस्स्मुसलमानाचा देश ! चकत्यांनी य 
झगताईखानाच्या नांवावरून मोगली वशास चकते असे आडनांव आहे व त्याच्या पादशाहीस 
* चकत्याची पातझ्ञाही ' असें म्हणतात. ॥ नौबत गुजरली न द्वाही फिरडी, डंके वाजले, 


१०८ फर्मानबाडी 


धर्मसंरक्षण केले पुढे कैलासवासी नानासाहेब, भाऊसाहेब प्रचंड प्रतापसर्स 
असे जाले की, असे कधी जाले नाही अमुक ब्राह्मणानी राज्य केळे असे शास्त्री 
पुराणीं वर्णन नाही परशुराम अवतारी काय असेल ते असो त्या गोष्टी यास 
ठिदे होळकर दोन बाजू होऊन प्राप्त झाल्या हल्ली श्रीमंताचे पुण्यप्रतापेकडून 
व राजश्री पाटीलबावाचे बुद्धि व तरवारीच्या पराक्रमेकडून सर्व घरास आलि 

परतु जाले कसे १ प्रास्त जाळे तेणेकडून सुलभता वाटली अगर मुसलमान कोणी 
असते, तरी मोठेमोठे तवारीखनामे-- जाळे असते यवनाच्या जातीत तिळाइतकी 
चागली गोष्ट जाल्यास गगनाबराबर करून शोभवाबी , आमचे हिदूंत गगना- 
इतकी झाली असता उच्चार न करावा, हे चाळ आहे असो अलग्य गोष्टी 
घडल्या उग्याच दौलती पुसत घरास आल्या याचें संरक्षण करणे परम कटीण ! 
दोस्त दुष्मन फार यबनाचे मनात की काफरश्याई जाली हे बोलतात लेकिन 
ज्यानी ज्यानी हिदुस्थानात शिरे उचलली, त्याची शिरे पाटीलबावानी फोडिली 

कोणाच्याही मनात हे वाहडले, ते रोवटास जाऊं नये, यास्तव नाना स्वरूपे व 
युक्तीकडून नाश करावे ऐस आहेत न लाभाव्या त्या गोष्टी लाभल्या त्याचा 
बदोबस्त राककर्त्याप्रमाणे होऊन उपभोग घ्यावे हे पुढेच आहे कोठे पुण्याईत 
उणें पंडेळ आणि काय दृष्ट लागेल न कळे जाल्या गोष्टी गरात केवळ मुळ. 
राज्य प्राप्त, इतकेच नाही, तर वेदशास्त्ररक्षण, धर्गसंस्थापन, गोव्राहझ्मणप्रतिपाळन, 
सार्वभामत्ब हातीं लागणे, कीर्ति, यश याचे नगारे वाजणे, इतक्या गोष्टी आहेत 

हे किमया ७ साभाळणे हक्क आपला व पाटीलबावाऱचा ! यात वेत्यास$ पडला 
की दोस्त दुष्मन मवजूद्‌ |. सदय दूर जाले, हे अति चागर्ले ! अति चागले 
याउपरी है जमाव ब या फौजा लाहोरच्या मैदानात असाव्या, याचचे मनसब्रे 
दौडावे वेत्यास पडावे, तमाशे पाहावे, असे जन जे आहेत ते उद्या पायथ्यास 
लागून आहेत चैन नव्हते. आता आपण लिहिल्यावरून स्वस्थ जाले जितके 
लिहिलें इतक्यारचें उगेच मनन व्हावे. खेरे की लटके हे समजावे. रवाना छ ११ 
जिल्काद दे विनंति 


“< तवाराखनामे > बखरी, इतिहास, ' काफरशाई >> मराठ्याच्या हिंदुपदशाहीस मुसल* 
मानानी दिलेलें निंदाव्यजक नाव. 1 लेकिन : परतु. $ किमया ₹ अद्भुत कृति. सामर्थ्य, 
६ वेत्यास " व्यत्यास च्विरुद्धता, व्यत्यय, अतर, 1 मबजूद च्च भांडण्यास तयार, विरुद्ध 
बाजूस सिद्ध, हजर. 


फर्मानबाडीचा दरबार १०९ 


६४ 
इ, सं.के. टि. भा. १ ले.९] [ २ जुलै १७९२ 
९ &* 
फमानबाडाचा दरबार 

बिनंती ऐसीजे 

राजश्री पाटीलबाबा जाबगावीहून निघोन ज्येष्ठ वा. अष्टमीस पुण्यानजीक 
खडकीच्या पुलावर येऊन मुक्काम केला नवमीसह दशमी सायंकाळचे पाऱच 
घटका दिवत राहता, श्रीमंताचे दर्शन घ्यावयाचा मुहूर्त निश्नयात आला इकडून 
श्रीमंत गणेशखिडीपावेता सामोरे गेळे तिकडून पाटीलबावा आपले बराबरील 
सरदार घेऊन आले इकडील मुत्सही मंडळी व सरदार मेडळीच्या ब त्याच्या 
भेटी झाल्या नतर पाटीलबावा येऊन श्रीमंतांचे पायावर डोई ठेऊन भेटले. 
श्रीमतानी आपले गळ्यातील मोत्याची माळ पाटीलबावाचे गळ्यात घातली 


येणेप्रमाणे समारंभाने भेट बहुत चागली झाली यापूर्वी भेट झाल्याचे सरासरी 
लिहिले, तपशील समजावा सबब हल्ली लिहिले असे म्हणोन आज्ञा,-- 


त्यास श्रीमंताचे ताळे, विचित्र की, असे बराबरीचे सरदार दिग्विजयी 
होऊन येऊन पायावर डोई ठेवून भेटतात याच्या आखबारा रुमश्शामपावेतो $ 
मिरवतात या पुण्याईस जोडा नाही वर्णन करावे याचा संतोष मोठा झाला. 
येथील मंडळीत आम्हास सागाबयास अति तेज बेंदेगान अल्ली | व मध्यस्थास 
सागितले त्यासही खुषी झाली जसे व्हावे तसे झाले. उचित ते घडले आम्ही 
येथे पुसावयाचे स्थळ म्हणोन उमदे लहान थोर वर्तमान पुसतात सागितले 
पाहिजे यास्तव पुढे होईल त्याची वरचेवर लिहिण्यास आज्ञा होत जावी. खाना 
नचद्व ११ जिल्काद हे विनंती 


श्री. 


बिनंती ऐसीजेः:--“ बादशहाकडून वकील-मुतळकी व अमीर-उल-उमराव 
म्हणजे मीरबक्षीगिरी याचा बहुमान आगिला आहे तो घेण्याविषयी राजश्री 
पाटिलबाबानी विनंति केली. त्यावरून घ्यावयाचा निश्चय झाला. डेरा देऊन 


' अह. $ पूर्वे रोमन बादशाहीन्इस्तबूल व पश्चिम आशिया. 1 हेंद्राबादकर [नेजाम अली. 


११० फर्मानबाडीचा दरबार 


फर्मानबाडी £ करून, आषाढ शुद्ध तृतीया शुक्रवारी तिसरे प्रहरी श्रीमंतांची 
स्वारी डेरा दाखल झाली प्रथम पातशाही फर्मान मस्तकी वंदून मुनशीजवळ 
दिला त्यानी भरदरबारात वाचला सर्वानी श्रवण केला त्यात गुलाम कादर 
यानें बेअदबी केली त्याचें पारिपत्य, बादशाही नोकर बहुत होते, परंतु कोणी केले 
नाही श्रीमंताचे सरदार माहादजीराव शिदे यानी करून बंदोबस्त केला. याज- 
करितां हें पद पुस्तदरपुस्त>< दिले असे येविषयी फार विस्तारे लिहिले ते सर्वानी 
ऐकिल्यावर वकीलमुतलकी व अमीर उलउमरा'ची खिलत $ चारकुबा ब जिगा, 
शिरपेच व परिंदा, कलगीमय लटकण व माळा मरवारीद व कलमदान, ढालतरवार 
व मोरचेळ, नालखी, पालखी झालरदार, शिक्के कटार, व माहीमरातब,! तमनतोग 
घोडा समेत बहुत आदरे करून घेतली श्रीमंतानी एको एक मोहोर 
पादशाहास नजर ठेविली. पाटीलबाबानी श्रीमतास एकावन्न मोहोरा नजर 
डेऱ्यातच केली तोफा व गाडद्याच्या सिलका ( सलाम्या ) झाल्या, त्याजवर 
सरकार वाड्यात थेऊन सवांनी नजरा केल्या राजश्री कल्याणराव कवडे व 
बाबाराव व कृष्णाजी देवाजी व आनंदराव रधोतमराव याजकडील यानी नजग 
केल्या, व सवानी आदाब बजाविली समारभ चागला झाला. तुम्हास 
कळावयाकरिता लिहिर्णे म्हणोन आज्ञा ? ऐशिवाय पत्रे पाहून अति संतोप झाला. 
आनेद कोठे माईंना. पत्नी विस्तार किती ल्याहावा १ श्रीमंत वैभवशाली 
विचित्र पुण्याई. कधी झाल्या नाहीत त्या रकमा चाळून आल्या. श्री मुबारक 
करो; व याहून पदव्या अधिक प्राप्त होतील, फर्माना येतील गुलाम कादराचे 
पारपत्य़ कोणाच्याने झाले नाही, ते राजश्री माधवराव शिंदे यानी केलें. हे रकम 
आम्ही येथे बोलण्यात आणिली नाही बाईट वाटावबयाची कारणें ! पाटीळबावानी 
एकावन्न मोहोरा नजर करून आदाब बजाविली. येणे करून एकनिष्ठपणा'चे 
त्याचे महात्म दिगंतरास गेळें खानदानास उचित तें त्यानी केळे आपण 
व पाटीलबावानी आदाब बजावली, मग राजश्री कल्याणराव व बाबाराव 
ब कृष्णाजी देवाजी याचा गुता काय ? मार्ग पदाच्या स्वरूपाप्रमाणे घातला. 
इतके न होतें तर तितकेच उणे दिसते. पथ्वीपति ब इतर यवन व मराठे राजे 
यास आदाब कराव्या, त्यापरीस हे ब्राह्मण प्रभु, सहस वाटे प्रशास्त. पदास 


.-----<---» >-<<__*--४ण 
न----- *“_४->:-:-->ाा 


« फमीनबाडी दरबार डेरा, वस्त्रें स्वीकारण्यासाठी मोड्या तबूत भराविलेला दरबार, 
>< वशापरपरा ( पुस्त > पिढी; पिढीमागून पिढी ) $ पोषाख, ! मत्स्य व सोन्याचे दोन 
गोळ यांचे मिळून होणारें द्दत्तीवरून मिरवावयाचें चिन्ह. 


बादशाही फर्मान ११७९ 


आदाब बजवावी लागती. ठीक झाले. हाच मार्ग शेवटपर्यंत चालावा. आपले व 
पाटीलबाबाचे कारकीर्दीत ह्या गोष्टी भारी झाल्या. कीर्तीचे ध्वज झाले हे 
आपल्यास व पाटीलबावास मुबारक असो. रवाना चंद्र २२ जिल्काद हे विनती. 


-[-->>>>>:>>>->-> नभा 


तु. रि० भा. २ पू. ४१२ ] [ ४ सेप्टे १७८९ 
बादशाही फर्मान 


समस्त राज्य प्रबंध खिलाफतनचे कार्यकर्ते, तसेच बादशाहाच्या कृपेस पात्र 
असे अमीर व परगणा निहायचे शासक आणि प्रातोप्रातीचे कारभारी व 
जबाबदार अधिकारी या सर्वांस कळविण्यात येतें की, -- 

बादशहाच्या कारभारात व मालिकगिरीत स्वामीची आज्ञा म्हणून या 
मुबारिक फर्मानाचे पालन अवश्य करण्यात यावे, आणि सवांनी स्पष्ट ध्यानात 
माळगार्वे की पझुसुद्धा विधात्याच्या सृष्टीतळे जीव असून ते निरुपयोगी होत 
असे समजूं नये. त्यातही विशेषतः बैल ब गाय हे प्राणी अगणित लाभ देणारे 
आहेत. कारण मनुष्य व पद्यु या दोघांचेही जीवन धान्याच्या पैदासीवर अवलंबून 
असून गाय व बैल याच्या शिवाय शेतीचे काम बिलकूल साध्य होणार नाही, 
आणि मेहनतीस तर बैलाचे साह्य अवश्य पाहिजे यास्तव जनतेचा संसार व 
निवीह चालण्यास गाईची अत्यंत जरूर आहे आणि गाईवरच मनुष्याचे व 
पशूंचे जीवन अवलंबून आहे. 

यास्तव आमचे.प्रिय पुत्र महाराजाधिराज माधवराव सिधिया बहादुर यानी 
आम'चेकडे विनंती केली, त्यावरून आम्ही आपल्या उदार अंत.करणाने व हर्ण- 
पूर्ण दृष्टीनें आमच्या समस्त राज्यभूमीमध्यें गोकुशा'चा म्हणजे गोहत्येचा परिपाठ 
पर्वयैव मना करीत आहो. या आमच्या फर्मानाचा अंमळ इतउत्तर राज्यातील 
पमस्त अधिकाऱ्यानी सावधगिरीने प्रयत्नपूवेक करून ही आज्ञा पाळीत जावी 
की, जेणेंकरून कोणते नगर, कसबा, गाव यात गोहृत्येचे नाव सुद्धा दिसूं नये. 
इतक्या उपर जर कोणी इसम या आज्ञेच्या विरुद्ध वागून गोवधाच्या पापात 
ठेप्त होईल तर तो बादशहाच्या कोपास पात्र होऊन दंड पावेल. 

छ १२ जिल्हेज 


'११२ हरिपंत फडक्यांचा मृत्यु 


६५ 
इ. सं. णे. टि. भा. १ ले. १७] [ २० जून १७९४ 
हरिपंत फडक्यांचा मृत्यु 
[ पुढील तीन पत्रांत हरिपंत तात्यांची सार्वत्रिक मान्यता व्यक्त होते. ] 


१ हरिपंतांच्या पुत्नांचे नाना फडणिसांस पत्र 

स्वामींचे सेवेसी चितामण हरि ब रामच्चंद्र हरि व लक्ष्मण हरि कुतानेक 
विज्ञापना तागाईत चंद्र २२ जिल्काद रविवार, अवक्यीची चार घटका रात्र, 
पावेतो वर्तमान यथास्थित असे विशेष, --स्वामीनी चंद्र २२ मिनहूचे 
आज्ञापत्र पाठविले ते पावले वडिलाही केलासवास केला, हे एकोन फार बाईट 
वाटले त्याचा क्रणानुबध होता तो काय ल्याहावा १ ईश्वरी इच्छेस उपाय नाही 
तुम्ही श्रमी होऊं नये ज्या गोष्टी ज्या काळी ईश्वरे नेमिल्या, त्या चुकत नाहीत 
श्रम केळे असता साध्य नाही विवेक करून चित्ताचे शातवन करांधे म्हणोन 
आज्ञा, त्यास-ईश्वरांचे नियमाप्रमाणे जी गोष्ट व्हावयाची ती कालपरत्वे होतच 
आहे परंतु वियोगजन्प्र दुःस होते, ते काय विनंती ल्याहावी ? हल्ली स्वामीचे 
आजापत्र आले हे पाहाताच, वडिलाचे पत्राप्रमाणे असच मनास वाटून श्रम 
दूर जाला आज्ञेप्रमाणे विवेक करिता वडिलाचा (व ) स्वामीचा क्रणानुबध 
होता तो स्वामीचे चित्ताम ठाऊक दुसरा काय जाणे ! म्हणोन स्वामीस खेद 
बहुत होतो कहृणानुबंध लिहून कळवावा असे नाही आता वडिलाचे ठायी 
स्वामी, तेव्हां स्वामी श्रम करू लागले, तर विवेकाची विनंती कोणी करावी ? 
आम्ही लेकरे, स्वामी वडील विवेक करून साभाळ करणे स्वामीकडे. सेवेसी 
श्रत होय हे विज्ञापना 


२ मोरेश्वर हरीचे नानास पत्र 
स्वामींचे संबसी विज्ञापना--_स्वामीनी चंद्र २२ जिल्कादर्चे आज्ञापत्र 
पाठविले ते पावळे त्यात बडील केलासबासी जाळे; मरणापूर्वी दोन घटका 
माझे नाव घेऊन स्मरण केले, त्यावरून फार श्रम चित्तास वाटेल, ते ईश्वर 
जाणे. त्याचा कणानुबंध माझे मनास ठऊक. याचे उत्तर ल्याहावयास लेखणी 
चालेना होणार चुकत नाही विवेक करावा म्हणोन आज्ञा त्यास-_स्वामीनी 


हरिपंतांची योग्यता ११३ 


आल्य 


आज्ञा केली ते प्रमाण तसाच तइणानुबंध स्वामीचा त्याचा होता तेव्हां लेखणी 
कशी चालेल ? विवेक करण्याविषयी आज्ञा त्यास वडिलाचे ठायी आता स्वामी 
आज्ञापत्र आले हे वडिलाचे असेच मनास वाटले सर्व प्रकारे स्वामी आहेत. 
आम्हास काळजी काय आहे ? आज्ञेप्रमाणे विवेक करितो सर्व भार स्वामीवर, 
स्वामीनी चित्ताचे शातवन करांवे अशी विनंती कोणी करावी ? स्वामी सर्वश 
आहेत. विवेक मनास करून साभाळ करणे हे स्वामीकडे आहे विदेष विनती 
काय लिहूं १ रवाना रविवार चार घटका रात्र अबशीची सेवेसी श्रत होय हे 
विज्ञापना 


३४ नागपूरकर भोसल्यांचे पुण्य़ास पत्र 
९ जुले १७९४ 


पुरवणी राजश्री कृष्णराव माधव गोसावी यास. उपरी--हरिपंत तात्याचे 
ठारीर दिवस दिवस कुश होऊन, गोवट ज्येष्ठ वद्य सत्तमी रोज गुरुवार देवाज्ञा 
जाली म्हणोन लिहिले ते कळले त्यास-हे बर्तमान ऐकून बहुत वाईट वाटले, 
अनुचित गोष्ट जाली फाराचे उपयोगी ते मनुष्य होते येथील तो अभिमान ब 
बाणेकरी त्याजवर होती दुसरे, राजश्री बाळाजीपंत नाना याचे जातीस, 
सगळा विसावा त्याचा किती होता, तो शोच ब खंती अंतःकरणीची, येथील 
तेथील पत्री लिहवत नाही ईश्वरसत्ता प्रमाण ऐजा प्रकारास कोणाचा उपाय 
नाही हे सर्व एकीकडेस ठेवून जे प्रात ते करावे लागते त्यास उणी 
गोष्ट दिसल्यास लौकिकाविरुद्ध याच्या चाली येथून विचारवतास व 
सर्वज्ततेस ल्याहाव्या ऐसे नाही जेव्हा तात्यांचे दुखगे बारा चोदा 
महिने एक सतत लावले, 'चाळही दुखण्याची या वेळेस अधिकोत्तर दिसो 
लागली, तेव्हा पुढील दुरंदेशींचा विचार आज आठ महिन्यापासून चित्तात 
आणून, याविषयीचा लेख तुम्हास लिहिण्यात आला होता तोच दिवस येत येत 
या तऱ्हेचा आला त्यापक्षी जे दौळतेस उचित ते करणारानी करावेच आपल्या 
साहाय्यास सोड्टं नये जहाला प्रकार तो पाठीमागे टाकावा यावेगळी दुसरी 
उत्तम सलाह नाही आता मदार राजश्री बाळाजीपंत नाना याचे जातीवर आहि. 
त्यानी आपले अंगी सारे अर्थ आणून व पाहून अधिक सतेजता आणावी. 
त्यास सर्वस्वे अनुकूल असे एक वेळ केल्यावाचून दोलतीचे चालीचे 
कर्तव्यास चागले पडावयाचे नाही एवढी कृति करण्यास सहसा योग्य मनुष्य 

ऐ.प. ६ 


११४ हरिपंत फडक्यांचा मृत्यु 


>“ 


असावे हे मनात कदाचित्‌ आणितील, तरी जे गोष्ट उपयोगाची मनी धरून, 
खचितपणेचे बिचार, एकवाक्यतेचे बराणेकरी यासी सर्व प्रकारे अनुसरून, 
अनुकूलतेचे अर्थास असो हे पूर्वी बळकटपणाऱचे विचार कुल जाणवणीचे 
लिहिण्यात आले होते तेच हलीचे लिहिणें समजोन त्यात दुसरे हरगीज 
होतच नाही इकडील खमीर याच दिवसाचे परीक्षेचा समजावा कोणत्याहि 
प्रकरणी उणे राजश्री बाळाजीपंत नाना यानी दिसों दिले नाही हेच 
श्रीजी घडबील तेथे एकपक्षीच लिहिणे हेच न समजावे राजश्री पंतप्रधान. 
दैवशाली पुरुष व राजश्री बाळाजीपंत नाना कृतकर्मे आहेत ज्यात सर्व 
कामे सतेजतेने स्वराज्याची सिद्धीस जातील ऐसेच होईल त्याचे साहसाचा 
अर्थ कोणताही कमी पडावंयाचचा नाही याची काय फिकीर आहे? हें मुख्य 
तात्पर्य साऱ्या प्रकरणीचे चालीचे लिहिलें आहे व जो आठा महिन्याचा 
लेख तुम्हास लिहिण्यात आला आहे, तोच बहुधा ऐशा प्रसंगास तुम्ही 
नेटाचा दाखविला असेल, अथवा आता दाखवावा यातच बाणेकर याचे 
साहसासाठी येथील विचार मनापासून कैसा ठेविला ते प्रत्ययास यावे व येईल, 
तेथे दुबारा तपशील वारवार ल्याहावा लागत नाही त्याचा मात्र साराग 
शिरोभाग हल्ली हा लिहिला आहे. हे पत्रच तुम्ही एकाती जाऊन राजश्री 
बाळाजीपंत नाना यासी दाखवावे आणि हेंच बोलण्यात आणणें की, 
यास पूर्वीळ ब हल्लीचे लिहिल्या अन्वयी, येथील खमीराविषयी ब्रेफिकोर राहावे, 
अंदेशा करूं नये, खमीरात उणे पडूं देऊ नये, सेनासाहेबसुभा राजश्री 
बाळाजीपंत नाना याजवळच आहि, ऐसे जाणावे या पत्राचे उत्तर समर्पक 
सत्वर पाठवावे. या दिवसात तुम्हीं तेथे राहून राजश्री बाबूराब विश्वनाथ व 
श्रीधर लक्ष्मण या उभयताचे येणे होत आहे हे नीट आहे भवति न भवति 
हें बोलणे इति कतेव्यतेचे तेथे पडेल येथूनही लिहिणे घडेल याची सोय फार 
चागली जाली उभयताचे निघणे होऊन दरमजलीने पोहोचतील. एकातीचे 
विचार बोलतील वरकड ज्या प्रसगास जे उचित, ते निःसंशय इकडून घडण्यास 
कसूर व्हावयाचा नाही. याची खातरजमाचच बोळून करावी जाणिजे चद्र ११ 
माहे जिल्हेज. सदरहू लिहिल्या अर्थाचे मनन करून राजश्री बाळाजीपंत नाना 
यासी बोलण्यात आणावे खातरजमा करावी. याचे उत्तर सत्वर यावे बहुत 
काय लिहिणे ! 


आनंदीबाईचा स्हत्यु ११५ 


६ 
णे. प. ले. ३०३ ] [ २९ मार्च १७९४ 
आनंदीबाइईंचा म्रत्यु 


[ रघुनाथरावाची बायको आनंदीबाई हिच्या स्त्यूचे खालील पत्र आनंद- 
वछीहून नाना फडणीसास त्याच्या कारकुनाने लिहिलें आहे ] 


सेवेसी कृ"्णाजी जनार्दन कृतानेक शिरसाष्टाग नमस्कार बिजञापना तागाईत 
छ २६ साबान पावेतो मुक्काम आनदवल्की येथे असे. विदोपष. श्रीमंत मातुःश्री 
आनंदीबाई यास दुखणे झाले आदे फार प्रकृति कठीण आहे छ २३ रोजी 
सार्यकाळी घाबरी झाली नेत्रास तटस्थता झाली, म्हणोन दभीस्तरणावर 
आली नंतर गंगोदक मुखात घातले घटका अर्ध घटकानी किंचित्‌ सावध 
झाली केठामध्ये कफाची दाटणी झाली होती म्हणोन हेमगर्भ मात्रा घातली 
तेणेकरून स्थिर झाली संपूर्ण रात्रीमध्ये जवळ बाजीराव व अमृतराव व 
चिमाजी आपा ऐस बसले होते उत्क्रान्त धेनु सायकाळीच दिल्ही नतर सारी 
रात्र दर्भावर होती प्रातःकाळी सूर्यादयाचे संधीस प्राणोतकमण झाळे एकादशी 
ब गुरुवार दिवस प्रातःकाळ काल झाला प्राणोत्क्रमणापर्थंत सावघ होती डोळे 
पुसणे किवा अंग खाजवणे किवा पद्र नीट करणे ब पाणी पाहिजे तर सागण 
हे सर्व आपले हाते करीत दोन दिवस कफ गळ्यात झाला आणि शक्तिहीन 
झाली, त्यामुळे शब्द बोलणे राहिळे मरणकाळी पोटात प्याहा रोग होईल अस 
त्यांचे पत्रिकेत होते. तीही सागत होती तोच रोग झाला तेर्णे करून व्यापत 
झाली पहिला देवपूजन व जप करणे याचचा अभ्यास फार होता मरणकाळपर्यंत 
देवपूजन व नमस्कार करणें, मागती मागती न्यास करावे असा छद लागला 
होता प्रातःकालापासून साहित्य होत होते. अमिहोत्र प्रकरण पहिळे झालेल 
त्यामुळें ते उपचार झाले. अम्िमथन करून काढला आणि तोच विधि सर्व 
झाला त्यामुळे गगेवर जाण्यास बारा घटका दिवस आला. बाजीराव क्रिया 
करतात. मागती सर्व वाड्यात येत तोपर्यंत अडीच प्रहर दिवस झाला. 

सेवेसी श्रत होय हे विज्ञापना. 


4१६ मी आपली धमाची बहोण 
५५9 


राज० खं. १० “० ३८७ ] [| २५ जाने १७९५ 
मी आपली धमोची बहीण 


[ बडोद्याचे फतेसिंगराव गायकवाड यांची विवाहित स्री आहिल्य़ाबाई इची 
नवऱ्याचे पश्चात हैराणगत कशी झाली आणि त्या काळीं अज्ञा अनेक स्त्रियांची 
आबाळ कशी होत असे त्याचे चित्र पुढील पत्रांत पहावयास मिळते. ] 


राजश्री दवलतराव बाबा शिंदे गोसावी यासी,>> 

अखंडित-लक्ष्मी-अलंकृत राजमान्य, 

गंगाभागीरथी अहिल्याबाई गाइकवाड मु|॥। देवळाली प्रो नाशिक विनति 
विज्ञापना येथील कुराल ता माघ शुद्ध ५ पावेतो आपले कृपाअवलोकने करून 
यथास्थित असो विशेष 

आमचे वर्तमान आमचे धणी $ कैलासवासी जालेनंतर मानाजीराव 
गायकवाड यानी पचवीस तीस लक्षाचे बिते : घरात होतें ते दरोबस्त लटून 
नेले. आम्हास एक वस्त्रानिसी एक घर लहानसे होतें तेथेच टाकून ठेविले, 
आण मानाजीराब देवलोकास गेळे तदनंतर गोविदराव गायकवाड आले त्यानी 
येताच प्रथम आमची खायाखर्चाची नेमणूक दाहा हजाराची होती ते बंद 
केली, आण घरास खणते लाऊन एक लक्षाचे विते नेळे मग तेथे आमचे 
चुलते नारोजी देशमुख होते त्याजपाशी आम्ही डागिने चवलक्षाचे ठेविले, आण 
आम्ही श्रीमातेडाचे दर्शनास जेजुरीकडे निघालो आमचे मांगे देशसुस्वर मजकूर 
याणी गोबिदराब बावास सागून डागिने चवलक्षाचे त्यास दिल्हे, आण आपण 
मामलत करून गेळे आम्ही थे प्राती आला तेव्हा आम्हास वारीस एक 
श्रीमार्तड किवा आपण आंढेत यास्तव बिनति लिहिली आहे तर, आमचा 
बंदोबस्त करून देविला पाहिजे आम्ही भेटीस यांवे, तर येथे आम्हास खर्चाची 
आबळ आहे, यास्तव हे पत्र लिहिले 

आपण गोविंद्राव बावास ल्याहावे आमचे धण्याचे हातची नेमणूक आहे 
ते आम्हास देवावी ब हाली रावबा । पुणे प्राती य्रेगार आहेत, त्याजलाही 

$ फ्तोर्सेगराव ग्रायकवाड स्ृ० ९ जाने० १७९० वित्त !! गोविदराव गायकवाडाचा 
कारभारी रावजी आपाजी, 


मावळांतील न्याय १५१७ 


ताकीद करावी दुसरे, नारोजी देशमुख याचे साठ गाव आहेत, त्यातून तीस 
गावावर आपण जप्ती पाठऊन, आपण आम्हास हात उचळून खायाखर्चास 
द्याल, त्यात आम्ही राजी आहो आपण बहुताचे पालन केले तैसे आमचे केले 
पाहिजे विनतिपत्र लिहिले आहे हे उदास न करावी 

दुसरे आमचे धण्यास एकशे साठ ब्रायका होत्या त्यात चोंघी खाशा. 
गोबिदराब गायकवाड याणी बायका दरोबस्त काढून दिल्या आणि आमच्ची 
चौघीची हे गत केली हे वर्तमान सेवेसी विनंति लिहिली आहे. तर आमचा 
बदोबस्त करून दिल्हा पाहिजे आमचे धण्यानी कोट्यानकोट पैका असोन, 
त्याचे देऊळ कोणे बाधले नाही, हे आपल्यास श्रुत होये आपण पाटीलसाहेबा'चे 
पोटी कुलदीप आहेत मी धर्माची बहीण जाणोन हे कार्य केले पाहिजि आण हे 
न जाल्यास आपले पायापाशी बोलाऊन घ्यावे आपण दोर पीठ द्याल तर 
स्वाऊन बसूं यादो भास्कर याणी सर्व बदोबस्त करून घरोघर लाविळे दमाजी 
त्रावाचे हातचे दोनचार गाव पाटिलकीचे आहेत, त्यात सर्वपरी काल याचा 
आहे आमचऱ्चे कोठे चाळू देत नाहीत. आम्हास पत्रे आणून दाखवितात की, 
आम्हास धण्यानी सागितले. मग खरे किवा खोटे न कळे. त्याजमागे मानाजी 
बावा'चे वेळेस वाण्यानी उपसर्ग दिल्हा त्याजमागे आता तर परभूमयच जाले 
सर्व कारभार सोडून बायकास लुटितात सेवेसी श्रुत होय हेतूप्रमाणे भरंवसा 
जाणून, है पत्र कोणास न दाखवणे आण उत्तर पाठविले पाहिजे बहुत काय 
लिहिणे हे बिजापना 


६्ट 
राज०्खं ९१७ ले ९] | ३ सेप्टे १७९६ 
मावळांतील न्याय 


[ मावळांत शिवाजीने राज्यञ्यवस्थेचा पहिला उपक्रम सुरू केला. त्यांत 
पूर्वी कशी अंदाधुंदी माजली होती आणि दादाजी कोंडदेवाने न्याय निवाडा 
कसा चालू केला, त॑खालील उताऱ्यांत दिसून येतें. एका मोठ्या कागदांतील 
लहानसाच उतारा येथ स्वीकारला आहे. ] 


११८ मावळांतील न्याय 


करीणा 8 सुभानराव बिन खंडेराव सिदे सिलिमकर देशमुख तर्फ 
मावळ सुरुसन सब्या तिसेन मया ब आलफ करीणा लेहून दिला 
ऐसाजे--... ... >> >> 


त्यावरी महिना पंधरा दिवस जाहलेयावरी सिलिमकर याणी येऊन 
गुंजवणियास जाऊन पुनाजीस व उभयताच्या बाइकास व मुलास मारामार 
करून कापून घर लटून कागद वतनाचे होते ते नेळे, आणि घर खाणून 
जाळिले तो सवेच मलिकअबर विजापुराहून पुणियास आले त्याजकडे है 
त्रिवर्ग सिलीमकर जाऊन त्यास आपले तऱ्हेने समजाऊन निमे देशमुखी करून 
घेतली त्याजवरी काही एक दिवसी मिवजी आमचा वडील ब्ेदराहून थोरले 
सुपेयास आला तो इकडील वर्तमान पुनाजीचे आवंधरेच कळले मग मिवजीने 
द्वितीय संबंध केला त्यास पुत्र दोघे फुलाजी व बाजी ऐसे जाळे आपले 
मुलाकतीस आले. तो भिवजी मा तेथेच वारला. 


मग दादाजी कोडदेव याचे कारकिदींस फुलाजी व बाजी मोजे मिडमावणे 
निमे ता मा येथे उतरळे तो सिलीमकर अवघे पळोन गेळे त्यावरी फुलाजी 
नाईक याणे दादाजी पंताकडे जाऊन आपले अबघे वर्तमान विदित केले जे, 
सिलीमकर याणी माझे बडिलाचा मारा करून माझे वेतन घेतले आहे, ते 
त्यापासून देविळे पाहिजे तेव्हा दादाजी पंतानी सिळीमकर यास बोलावून आणून 
चौकशी केली माहालो माहालच्या साक्षी पाहिल्या तो सगळेच वतन हे खरे 
तेव्हा दादाजीपंतानी फुलाजीस विचारले जे, सिलीमकर व तुम्ही ऐसे निमे निम 
वतन खाणे तुमच्या वाटणी करून दता. 

तेव्हा फुलाजी म्हणाला की त्यास सुईच्या आग्रावरीळ मृतिका देत नाही 
तेव्हां दादाजीपतानी मध्यस्त घाळून फुलाजीस कित्येक प्रकारचे सागितठे, 
परंतु फुलाजी ऐकेना. तेव्हा फुलाजीने दादाजीपंताचे न ऐकता माघारा क| 
केतकवणियास आला उपरातिक सिलीमकर याणी दादाजीपतास गैरवाका 
समजाऊन लाच दिल्हा त्यावरून दादाजीपंती सिळीमकर या'चे आगव्य धरून 
फुलाजीस नेऊन बासाचा मार देऊन जिवे मारले त्याचे प्रेत माघारे घरास 
हेमाजी दिघा ब कालोजी फदाम घेऊन आले तो त्याचा भाऊ बाजी याने 
फुलाजीचे प्रेत पाहून आपणही आपली जीभ आसडून तोही मेला. मग दोधाचे 


वि ॅऑशशश॒ब॒॒ाा॒ा्आआ््बि. डक यल म्वकाडा डड काम 5. आड डया 


नाना-बाजीरावांमधील करार १५१९ 


ह यािकसंम्गयाकसबववाचडेॉअन 


सार्थक सेजारीच करून बाजीचा पुत्र आबाजी चौ महिन्याचा होता, तेव्हा 
फुलाजीचा खानाजाद तुलाजी ब मडाजी ऐसे होते. त्यानी आबाजीस पळवून 
त|| मोसेखोरे येथे मौजे बरसगावास गेले मागे दादाजीपती सिलीमकराचा पक्ष 
धरून आम्ही हाजीर नसता सिलीमकर याणी सागितले त्याप्रमाणे पत्रे करून 
दिली, आणि वतन जबरदस्तीने खाऊं लागले 


६९ 
प. टि. भा. १ ले. ४. ] [ २१ डिसे १७९६ 
नाना-बाजीरावांमधील करार 


ता. २७ अक्टो १७९५ रोजीं सवाई माधवराव पेशवे खत्यु पावल्यावर नाना 
फडणिसांनीं चिमणाजी आपास यशोदाबाईचे माडीवर दत्तक देऊन ता. २५ मे 
१७९६ रोजीं पेशवा केळे तो प्रयत्न फसल्यामुळे नानाने बाजीरावास ता ५ 
डिसेबर स, १७९६ रोजीं पेशवे पदावर स्थापून कारभार चालविला. उभयतां 
मध्यें दिलसफाई नव्हती , सबब त्यांनीं एकमेकांशीं विचार करून एक करार 
ठरविला, तो खालील सहा कलमात दाखल आहे. ] 


श्री 

यादी दोलतीचे वंदोबस्ताची कलमे सन सवा सिंतेन मया ब अलफ 

१ दौलतेतील लहान मोठी कामे व देणी घेणी व खर्च सरदाऱ्या, मामलती, 
कोट किल्ले वगेरेच्या चालीची वहिवाट पूर्व साप्रदायानुरूप होत असावी, व 
पहिली कामे काजे केली व उपयोगी पडले, सबब जे ज्याकडे आहि त्या प्रमाणे 
चालावे. दौलतेतील जमा काय ब खर्च किती यांचे मनन होऊन, समजोन 
समय पाहून, धारा चालावा ' देवावे ) ' द्यावे ! ' देणे ' झाल्याखेरीज कोणताह 
कारभार होऊं नये ज्याचें काम त्यानी करावें केलासवासी नानासाहेब व 
रावसाहेब पण आगी आणून, त्या दृष्टीने दौलतेतीळ लहान मोठ्याकडे पाहून 
ज्याचे त्यापरी योग्येतनुरूप लोभाने चालावे, येणे प्रमाणे करार 

२ साप्रदायारिवाय जास्त खर्च व खाजगत खर्च निराळा असें होऊं नये. 
अगर मर्जी असल्यास हलीचच खाजगीचे खर्चाचा नेम करून सांगावा वरकड 


१२० नाना-बाजीरावांमधील करार 


दौलत प्रकर्णी पूर्वचालीप्रमाणे घडावे मागील सावकारी कर्जे व लोकाची देणी 
वगैरे सोयीने तोडी होत असाव्या खाजगत खर्चाची याद शिवाय करून बाकी 
लिहिल्याप्रमाणे करार. 


३ सरदार व शिलेदार ब पागे वगेरे यास बोलावण्याची आजा होत असाबी. 
त्यानी दरबारास यावे बोलावण्याखेरीज जाजती हाजुमाः अरो नये. चौकीस 
लोक वगैरे सर्व पूर्वसाप्रदायाप्रमाणे कदीम विश्वासु असावे दरबारचे वेळेस 
सर्वानी यावे इतर येणे ते बलावण्यारिवाय येऊ नये आमचे विश्वासू चोकीस 
राहातील येणे प्रमाणे करार 


४ हल्ली कोणी कामकाजावर पडले असतील त्यास देणे व वाढवणे, त्याची 
याद हल्लीच समजोन व्हावी. म्हणजे हल्लीचे बहिवाटीची रकम उगवली हली 
कामकाजाचे उपयोगी पडले आहेत त्याचा उपयोग पाहून सर्फराज केळे जातील. 
येणे प्रमाणे करार 


५ कोणतेही गोष्टींचा संदाय घेऊ नये, कोणी सागितल्यास ऐकू नये. 
कदाचित्‌ मनात आल्यास वेगळे वाटेने बोळून निराकरण होत असावे घरातील 
गोष्ट बाहेर जाऊं नथे गेल्याने दोळतीचे कामात व दाबात कमी पडून उपहास 
होतो खावंदाचे दाबावर दोलतीचे काम करावे लागते यास्तव कोणतेही कामास 
आतून फूस व गुढगा नसावा. येणेकडून कारभारी याचा दाब राहात नाहीं 
सरकार कामास उणे पडते. हरएक कामाचची भवति न भवति मादितगारीसाठीं 
कराबी परंतु दोबटी कारभारी समजोन विनंती करितील ती मान्य होत असावी. 
ओढ पडूं नये, ब खास दस्तूर कोणास लिहू नये हे रक्कम राखली असता 
मोठे कामावर समयास उपयोगी पडावयाची त्यास जपणे असावे शिक्कामोतब 
कारभारी यास कळल्याशिवाय होऊं नवे. दौलतीची माहितगारी नाही समक्ष 
येऊन हरएक कामाची माहितगारी होत असावी येणे प्रमाणे करार 


६ हरकोणावर कारणानुरूप रोष व कृपा करणे त्याचा विचार आधीं 
कारभारी याशीं होऊन ठरेल तसे होत असावे राजकारण ब कागदपत्र व 
निरोप परभारें कोणास जाऊं नये लौकिकात फूट दिसते हलक्या माणसाचचा 
सहवास नसावा. येणेंकडून मनात विपर्यास येणार नाही योग्यता पाहून ज्यासी 


-ऱाण "०० पणा“ पफ एणाणाफनाप 2. णा पीप वि 


* गर्दी, घोळका. 


नाना फडणिसाचा स्हत्यु १२१ 


जितके काम तितकेच बोलावे. कोणतेही कामाची जलदी नसावी समजोन 
उमजोन होत असार्वे गेरवाका होऊं नये. येणे प्रमाणे करार 


कलमे सुमार साहा सदरहू प्रमाणे धन्यानी व कारभारी यानी वैवाट 
करावी येणेकडून दौलतीचा दाब व बंदोबस्त राहून काम चागले चालेल. 
येणेप्रमाणे करार छ १ रजब पोष मास सु।। सबा सितेन 


२-५: *-->>:>><<>-> 


१७9७७ 
पे. ले. सं. भा. १२ ले. ५३२८ | [ १३ मार्च १८०० 
नाना फडणिसाचा मृत्यु 


[ पुण्याहून पटवर्धनांचें मिरजेस पत्र ] 
विज्ञापना ऐशी जे-- 


श्री नाना याचा काळ व॥ ३ गुरुबारी मध्यरात्रीस जाला. समस्त मुत्सही 
आले होते प्राणोत्क्रमण समयीं श्री|| राजश्री ( अमृत ) रावसाहेब हेही आले 
परंतु भाषण नाही तसेच वाड्यात गेले. हाव माजघरांतून जाळीपुढे आणिले. 
गंगेवर न्यावया*ची सिद्धता जाली, तो आरबानी आपले फडशाकरिता अडथळा 
घातला. नतर राजश्री दुल़भदास यानी हवाला धेतला, तेव्हा दाव बाहेर जाऊं 
दिले. या खटपटीस सूर्योदय जाला न्नदीवर दहा सहस माणूस मिळाले होते. 
नानाकरिता शहरात ते दिवशी हाहाकार जाला तो काय वणीवा ! मातोश्री बाया 
सिद्धटेकास होत्या, त्यास भ्गुवासरीं प्रहर रात्रीस वर्तमान समजले. नंतर 
निघाल्या सायंकाळचे श्री॥| राजश्री रावसाहेब व बाबा फडके, चक्रदेव वगैरे 
झाडून समाचारास्तत आले होते स्वामीस कळावे सेवेशी श्रुत होय हे 
विज्ञापना. 


१२२ अतुल पराक्रमी सेवक 


७२१ 
म. रि. म. वि. १ पृ. ७३ ] [ डिसे १७१६ 
अतुल पराक्रमी सेबक 


[ बाळाजी विश्वनाथाची योग्यता शाहू महाराज केवढी मानीत होते हें 
पुढील पत्रांत व्यक्त होते. बाळाजीपंत नाना बाहेर स्वारींत असतां सन १७१६ त 
चंद्रसेन जाधव व मुहकमसिंग यानीं महाराजांवर कठिण प्रसंग आणिला, 
त्या वेळीं त्यांनीं हे पत्र लगबगीने लिहिलेले आहे. ही गोष्ट पे. द. भा ३० एप. 
२३६ वरील, २१ मोहरम सन सबा अशरच्या उछेखावरून स्पष्ट होते. 
कालानुक्रमाने हे पत्र वर ले १६ च्या पुढे वाचावें ] 


रा रा बाळाजी पडित प्रधान यास आजा केली ऐसीजे 

अलीकडे तुमचे बिनतीपत्र थेत नाही साप्रत तुम्ही कोठे आम्हा काय मनसुबा- 
करिता ते कळले नाहीं. या प्राती करवीरकरानी निजामुस्मुल्काचे साह्य करून 
घेऊन देगा करण्याचा विचार केला हे वर्तमान विस्तारे तुम्हास कळावे 
याजकरिता पत्रे लिहिली सादर जालीच असतील. नबाबाऱचा अदूरपणाचा 
प्रकार ब करबीरकराची कोती अंदेशी हे दोन अर्थ एकत्र झाळे आहेत यार्‍्चा 
परिणाम कळलाच आहे तथापि तुम्ही दूर देशी असता मनसुबा प्रास जाला 
याची तोड तुम्हास कळेल त्या रीतीने करालच. तुम्हासारखे अतुल पराक्रमी 
सेवक असता स्वामीनी या मनुसुब्याचा हृद्रोग बागवावा असा प्रकार नाही 
देशी फौजा आहेत त्या जमा करविल्या आहेत तुम्ही सत्वर निघून येणे 


७२ 
इंग्रजीचा तजुंमा, माल्कम पत्र संग्रह ] [१६मे १८१८ 
बाजीरावाची दारणागति 


[ खालील पत्र बाजीरावाने धूळकोटाहून माल्कम यास लिहून आपली 
शरणागति कळविली, तेंच त्याचें शवटर्चे राजकारणी कृत्य होय. ] 


स्वहस्तान हुंड्या पाठवाच्या १२३ 


माझे अत्यंत जुने दोस्त तीन पेकी कर्नल क्‍्लोझ दिवगत झाले, दुसरे 
जनरल वेल्स्ली, थोर पुरुष, स्वदेशी युरोपात आहेत, आणि तिसरे आपण आपण 
आजपर्यंत अनेकाचा साभाळ करून त्यास पदरात घेतले आहे सिदे होळकर 
वगेरे सरदारावर मेहेरनजर करून आपण त्याची व्यवस्था लावली आहे तर या 
संकट समयी मलाही आपण हात देऊन माझा निभाव करावा भगलेल्या 
होडीतल्या खलागाप्रमाणे मी आज असाहय स्थितीत असता मला आपला हा 
आधार सापडला तो मी कसा सोडे ठाकणार 


७२ 
म. रि. उ. वि. ३. पू. ४७४५ ] [ ११ नोव्हे १८१५ 
स्वह्स्तानें हुंड्या पाठवाव्या 


[ इंग्रजी भाषा मराठ्यांस य्रेत नसल्यामुळें इंग्रजांच्या हालचालींची बातमी 
त्यांस बिळेकूळ कळत नसे शिवाय इंग्रज आपला पत्रव्यवहार सांकेतिक परि- 
भाषेने करीत, तो संकेत बाहेर कोणास ठाऊक नसे. मराठ्यांच्या पत्रांतही असा 
कांहीं अल्प संकेत प्रसंगानुसार वापरलेला आढळतो. त्याचे खाळील एक उदाहरण 
भालेराव संप्रहांतून मासल्याकरितां दिळें आहे. पत्र सरदारांनी बाजीराव 
पेशञ्यास सावकारी भाषेत लिहिलेले आहे. ] 


ही पेढी खरे म्हटले तर बिठोबा नाइकाऱचीच !'. आहे, आणि जरूर लागेल 
तेव्हा ते ज्या हुंड्या करतील त्या आमच्या कडून स्वीकारण्यात विलंब होणार 
नाही पण तुमच्या पेढीत ऐवज शिलूकच नसेल तर तूत सावकाराऱची तरी 
समजूत काढावी काही दिवस विठोबा नाइकानी तीथयात्रेच्या निमित्ताने बाहेर 
पडावे आणि स्वहस्ताने हुंड्या पाठवाव्या म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी ऐवजाची 
जरूर पडेल त्या त्या ठिकाणी तो ब्रिनतक्रार इकडून पाठविण्यात येईल. 


अक्कल 


' बाजीरावाचा हुजऱ्या विठोबा नाईक शिदे होळकरादि सरदाराकडे फौजेची याचन 
करण्यास पाठविलेला होता तोच बाजीरावाचा प्रतीक ऐवज म्हणजे फोज, पेढ्या म्हणज सरदार. 
स्वहस्तानें हुड्या पाठवाव्या म्हणजे बाजीरावाने स्वतः युद्धास पुढे व्हावे. सावकार म्हणजे 
डँग्रज. 


१२४ सतीची बंदी 


७४ 
णे. टि. भा. २ ले. २२ ] [ सेप्टेबर १८१९ 


सतीची बंदी 


[ सती जाण्याची अमानुष चाळ बंद करण्यासाठीं इंग्रजांनीं प्रयत्न कसे केले 
व शास्री मंडळींची सभा भरवून समजूत पाडण्यासाठी इंग्रज अधिकारी किती 
आग्रही युक्तिवाद करीत होते ते पुढील लेखांत व्यक्त होतें. ] 

श्री 

बेदश्यास्त्रसपत्न समस्तशास्त्री याचे मजलसीत-क्या"्टन हेनरी डडास रॉबर्टसन 
साहेब बहादूर म्याजिस्टेट सुभा पुणे याचे बोलणे की - 

जी सती भाद्रपद वद्य ८ शनिवारी गेली, त्या सतीचे हाळ झाले ते हाल ह्या 
मजलसींत जितके आहेत त्यानी पाहिले असते, तरी त्याचे मनात येते की, असे 
पुन्हा कोणासही होऊं नये येविघयी अम्हास मदत करते त्यास हल्लीं आमचे 
दिलात येते कीं, सती जावयाऱचा दस्तुर फार खराब , आणि तुमचे शास्त्रात असे 
लिहिले नाही, गेल्यास काही चिता नाही, इतकेंच मात्र आहे ऐसियास ही गोष 
पुन्हा होऊ नये यास्तव शास्त्रात जी रीत लिहिली आहे, की सती मुकरर जावी 
असेही नाही त्या रीतीने जावे 

हल्ग्रे शास्त्राची उळट रीत करून जातात त्यास आम्ही गेर रीतीने जाऊ 
देणार नाही याजकरिता येविश्ी आम्ही सरकारात लिहून बदोबस्त करूं यात 
तुम्हास धार्ईट लागू नये तुमचे मनात येईल की, सरकार मना करूं लागल्यास 
निरुपाय त्यास येविश्ी सरकार बदोबस्त करूं लागल्यास, त्यास का अबघड 
नाही ? परंतु सरकार असें मनात आणिते को, ज्या जातीचा जो धर्म आहे, तो 
मना करण्याचे कारण नाही. परतु सती जाते, तिचे असे हाळ होतात हे 
काही चागले नाही. हलली या मजलसीत वृद्ध आहेत, त्याच्याही दिलात आले 
असेल कीं, ऐसा दु्लोकिक होतो, त्यापेक्षा बंद जाहल्यास बहुत चागले, ऐसे 
आलें असल. ऐसीयास या गोष्टींचा बंदोबस्त सरकारातून जाहल्यास आम्हास 
काही वाईट लागणार नाहीं, ऐसी सल्ला तुम्हीं सगळ्यानी दिल्यास तुमची अन्नू 
सारे हिदुस्थानात बहुत होईल, आणि ब्राह्मणधर्म वरकड सारे गोष्टींत दयाधर्म 
आहे, आणि सती जाण्यावषयीच मात्र बहुत सक्ति आहे, ऐसे इतर जातीचे 


सतीचा शास्त्राथ १२११ 


लोक याचे दिलात येते; आणि तुमचे शास्त्रात असे लिहिले नाही की, संती गेली 
नाहीं तरी तिची बेअब्रू आहे ब बेदस्तुर होतो असेही नाही, ब हल्लीं लोकात 
संती गेली नाही तरी तिची अन्र गेली असे कोणी बोलत नाही 

असे असता हल्लीं बायको सती जाते याची सबब तीन प्रकारची आहे एक, 
त्या बायकोचा भ्रतार मृत्यु पावतो, ते वेळेस त्या स्त्रीस अत्यंत दुःख होऊन 
तिचा दिल बहुत कठिण होऊन ती जात्ये. ब दुसरी सबब कीं, घरामध्यें स्त्रीचा 
भ्रतार नित्य म्हणत असतो की, माझी मातुश्री सती गेली, तिची बहुत अब्रू 
आणि लौकिक फार चागला जाला, असे म्हणत असतो तेणे करून त्या 
स्त्रीच्या मनात येते की, कदाचित्‌ मी अशीच गेले, तरी माझाही असाच 
लौकिक व अब्रू फार होईल. असे चित्तात येऊन ती सती जाते तिसरी सबब 
की, आपला पाते मृत्यु पावला, आता आपणास काहीं आधार नाही, सती जावे 
तरी धैर्य नाही. परंतु चिंता नाही. माडब अथवा खोप करून बरती लाकडे 
बहुत घालतात. तो माडव तोडल्यानंतर जीव काही रहावयाचा नाही, व कदाचित्‌ 
मन फिरल्यास बाहेर निघू सकत नाही मग काही तरी होबो ऐशा तीन सबबेने 
बायका आपला दिल सक्त करून जातात. 

ऐसीयास सती जातेवेळेस तिजला माडंब करून त्याजवर फार लाकडे 
मोठमोठी घाळून, तो माडव तिच्या अगाबर एकदा तोडून पाडावा, असे तुमचे 
कोणतेही शास्त्रात निघणार नाही शास्त्रात इतकेच की, तृणाची पर्णकुटिका 
करून त्यात प्रवेश करावा असे असेळ आणि कदाचित्‌ त्यातून बाहेर निघाली 
असता, त्यास थोडे प्रायश्चित्त देऊन पुन्हा शुद्ध करून जातीत घ्यावी असेही 
शास्त्रात आढे हल्लीं राधाबाई सती गेली, तिने आपले पतीचे लोभाने त्याज- 
बरोबर सती जावे म्हणून निश्वथकरून सती गेली ते वेळेस आपल्या हाताने 
आत जाऊन आभि लावून घेतला. तेव्हा अभिज्वाळा अंगास लागूं लागल्या 
ती आच सोसावेना, सबब बाहेर निघाली ते वेळेस तिने पुन्हा हिमत बाधून 
पुन्हा त्या अग्नीजवळ आली, परतु आत जाण्याची हिमत जाहली नाहो असे 
समजून त्या बाईचे दीर जवळ होते, त्यानी तिळा जबरदस्तीने पुनः आत 
टाकली त्यास तुमचे शास्त्रात असे काही लिहिळे नाही की, सती बाहेर निघाली 
तरी पुन्हा जबरदस्तीने टाकावी. असे नसता ते केलें दे शास्त्राच्या उलट होते. 

याजकरिता आमच्या दिलात असे मुकरर येते की, हा दस्तुर बहुत खराब 
आहे. तेव्हा अशी गोष्ट पुन्हा होऊं नये, व आम्हास मंजूर आहे की अशी 


१२९ सतीची बंदी 


खराब चाल पुन्हा होऊ देऊं नये यास्तव पुन्हा आम्ही असे होऊं देणार नाही 
राधाबाईस तिचे दिराने अग्नीत लोटल्यावर पुन्हाही निघाली. ते वेळेस तिचे 
हाल असे झाले की, तिचे अंगाची कातडी जळून, मासाचे गोळे बाहेर निघून 
पायातूनहि रक्त चालले. हे तुमचे पाहिल्यात आले असते, तरी तुमचेही दिलात 
येते की, ब्राह्मणाचा दयाधर्म आहे, त्याचा हा फार उलटा प्रकार होतो. असे 
समजून तेच वेळेस तुम्ही सर्वत्रानी म्हटले असते को, हे झाळे असे कदापि होऊ 
नये आता हल्ली ज़ मजलसीत बसले आहेत, त्यानो तिचे हाल पाहून व ऐकून 
दिलात आणीत असतील की, जर कारेता आपली बायको, तिची माया आपल्या- 
वर जरी बहुत आहि, तत्रापि मुलालेकराची आई ती, असे हाल करून घेऊन सती 
जावयाची हिमत तिला होईल असे क्षणभर देखील कोणाचे दिलात येणार नाही. 
राधाबाईस जळते वेळेस तिजला हिम्मत झाली, तशी हिम्मत या पाठीमागे 
कोणासही जाहली नसेल व पुढेही कोणास होणार नाही. कारण की, अर्था 
जळाली असता पुन्हा अग्नीजबळ कापत कापत आली यास हल्ली या मजलसीत 
कोण शक्‍स आहे की इतकी हिम्मत करूं शकेल 

साराश हाच की, शास्त्रामध्ये सती मुकरर जाबी असे निघणार नाही, ब सती 
जाऊन माघारी पुन्हा निधाली असता, तिजला जबरदस्तीने आत टाकून द्यावी 
अगर तोडून टाकाबी अर्से नाही तुम्ही म्हणाल की, शास्त्र नाही परतु आच्चार 
बहुत दिवसी आहे, की पुन्हा माधारी निघू देऊ नये त्यास हा आचार बहुत खराब 
आहे. कारण की, तुमचे शास्त्रात दुतरे आचार किती सागितले आहेत! ते 
आचार हलली सोडून देऊन मनस्वी अनाचार करितात, त्यास कोणी पाहात नाही, 
व त्याचा बंदोबस्त करावा याविषयीं फिकीर कोणीही करीत नाही, व सतीविषयी 
शास्त्रार्थ असता त्याप्रमाणे धहिबाट करीत नाही दुसरे, सती गेल्याने स्वर्गप्रापति 
आहे, असे शास्त्रात लिहिळे आहे, असें तुम्ही म्हणाल, तरी निश्चर्यँकरून जी जाते 
आणि इमान शाबूत राखते ती स्वर्गास जाते परंतु अश्शी कोणी नाही की, 
अझिस्पी अंगास जाहलिसावर, तेच इमान शाबूत राहाते असे नाही. तेव्हा 
अभिस्पर्दासमयी बुद्धीस भ्रंरा होऊन, नतर इहलोकही नाही व परलोकही नाही 
असे होते ऐशीयास कोणतेही माणसाचे दिलात नाही की, आपले खुशीने 
अग्नीत ठरून जळून घ्यावे. असें कदापि कोणतेही काळी घडणार नाही. कोणतेही, 
दयावंत माणसास जळण्यारचे दुःख खुद्दास अनुभव आल्याशिवाय विनचार करू 
शकत नाहीं. एशियास तुमचे दिलात या गोष्टींचा विचार काय आला असेल ? 


सतीचा दस्तुर खराब १२७ 


आम्हावर मेहरबानी करून, तुम्ही सर्वानी मिळून असा बंदोबस्त करावा की, 
अशी गोष्ट पुन्हा आमचे दृष्टीस पडूं नये त्या बायकोस पुन्हा ज्याने टाकिली, 
त्यास दया आहे असें कोणी बोलणार नाही, ब शास्त्रातही टाकावी असे नाही 
त्यास ज्या ठाकसानें हे काम केलें, त्यास मुकरर सजा व्हावी, बव आम्हास मंजूर 
आहे की त्यास सजा द्यावी शास्त्रकतें मोठमोठे होऊन गेले, त्यास बहुत दया 
होती त्यानी सर्व गोष्टींचा विचार करून, त्यात असा बंदोबस्त केला असेल की, 
सतीच्या मनात बाहेर निघावयाऱचे जाहल्यास तिला बाहेर निघण्याविषयी फुरसत 
असावी कारण की, जिचे इमान शाबूत राहत नाही, तिने बाहेर निघावे हे 
न्चागले, असे जाणून तृणाच्या पर्णकुटिकेचा कायदा त्यानी केला परंतु तुम्ही 
आता शास्त्राची आज्ञा उलट करून आपले मगरुरीने दया सोडून देऊन त्या 
सतीस मारता त्यास तुमचे शास्त्रात असेही आहे कॉ, सती बाहेर निघाली असता, 
तिला जो वाचचवील त्यास बहुत पुण्य आहे हा शास्त्रार्थ तुम्हास माहित आहे काय! 
आम्हास ठाऊक नाही ब आम्हास मंजूर नाही की, आम्ही तुम्हास समजवावे 
परंतु आम्हास मुनासब आहे को, हा खराब दस्तूर मना केल्याने तुमचे शास्त्राचे 
उलट होत नाही तेव्हा आम्ही ही गोष्ट होऊं देगार नाही. पण तुम्ही क्षमार्वंत 
आहा, आणि साऱ्याचे दिलातही आहे को हा दस्तुर बहुत खराब आहे, हा 
मोडाबा. परंतु तुम्हास या गोष्टींची हरम आहे याजकरिता तुम्ही आमची अर्जी 
ऐकून घेऊन, हा दस्तुर खराब आहे, हा मोडल्यास आम्हास वाईट लागणार 
नाहीं अदी खातरी करावी म्हणजे येविषयी*चे बंदोबस्ताविषयी सरकारात 
लिहून पाठवू. अशी खातरी तुम्ही केलीयास तुमची अब्रू, द्या व 
धर्माविषयी फार होईल परंतु सती कोणतेही तऱ्हेने न जावी याविषयीची 
खातरी करणेही तुमचे मर्जीची गो आहे. आता इतके तुम्ही समजावे की, 
आजपासून जी सती जाणार, तिने शास्त्राचा जो कायदा तृणाची पर्णकुटिका 
करून जावें असे आहे, त्याप्रमाणे जावे. तें न होता शास्त्राच्या उलट होऊ 
लागल्यास आम्ही होऊं देणार नाहीं कदाचित्‌ शास्त्रमार्गाप्रमाणे एकादी सती 
गेळी आणि पुन्हा अझनीतून बाहेर निघाली, तर तिळा जो कोणी जबरदस्ती 
करून आत टाकील किवा तोडून टाकील, त्या शकसास आम्ही खुनी असा 
जाणून, त्याचे पारि "य मुनासब आहे त्याप्रमाणे केळे जाईल 


रियासतकारांचे ग्रंथ 


मुसलमानी रियासत किमत 
भाग १ (स. १००७- १५२६) शिल्लक नाहीं 
भाग २ (स. १५२६- १८६७ ) १9 
मराठी रियासत 
१ शाहाजी (स. १५९४ - १६६४ ) आठ आणे 


२ शककर्ता शिवाजी (सख. १६२७- १६८०) दीड स्पया 


३ उग्रप्रकति संभाजी (स. १६८० - १६८९ ) आठ आणे 
४ स्थिरबुद्धि राजाराम बारा आणे 
५ बाळाजी विश्वनाथ एक रुपया 
६ पहिला बाजीराव अडीच रुपये 
७ बाळाजीराव नानासाहेब $ दोन रुपये 
८ $9 १9 .< छापत आहे 
९ थोरला माधवराव 

१० उत्तरविभाग १ साडेतीन रुपये 

११ १9३ > १) 

५३ 99 शे 99 

ब्रिटिश रियासत पूर्वाचे ( १६०० - १७५७) ऱ 

ब्रिटिश्धा रियासत उत्तरार्ध ( १७५७ - १८५८ ) व 
४१८१", 1115109 09 (1९ ५001105 १०७15 1-5 [२७ 40 
181 ("९७०1 1११७101113 11151079/ [२५ 6 
&७॥1०0]1 59०॥५८॥1' [॥51811501, ॥॥१७॥'१(111 “62 (1॥]"0(1 ] [२७ 2-8 
शिवसंस्य्याते आठ आणे 
इंग्रजी भाषेची ग्रृहशिक्षा आठ आणे 
वालोपयोगी भारतवष तीन रुपये 
बालोपयोगी महाराष्ट्राचा इतिहास चार आणे 
चित्रमय हिदी राजवंश एक रुपया 
मराठ्यांच्या राज्यकथा दीड रुपया 


केशव भिकाजी ढवळे, श्रीसमर्थ-सदन, मुंबई ४ 


मळ ० कक ०-0 आगळ 0? आळक?0 


